भारत 
भ्रमण 


भाग 
दुसरा 
पूर्ध भारत : २ 


लेखक 
श्रीपाद जोशी 


किंमत अडीच रुपये 


चेतक पुस्तकें 
चिराबाजार, मुंबई २ 


( श्रीपाद जोशी 


पहिली 
आवृत्ति 
२२ 

मे 
१९६९ 


मुद्रक 

वि. पु. भागवत 
मौज प्रिंटिंग व्यूरो 
खटाव वाडी 

मुंबई ४ 

प्रकाशक 

बा. ग. टवळे 
चेतक पुस्तकें 
चिराबाजार 

मुंबई २ 

एकमेव विक्रेते 
साहित्य सहकार संघ लि. 
नायगांव क्रॉस रोड 
दादर, मुंबई १४ 


शि. 


3०० ९४0 


मित्रवय 

श्रीयुत 
विनायकराव 
आठल्ये 

आणि 
सौभाग्यवती 
शकुंतलाताई 
आलल्ये 

ह्यांना 

स्नेहपूर्वक ,....!.. 


ए४॥॥॥॥ए॥॥॥१॥१॥॥ ॥ 
भ्रमणाची संधि 


्& 


सन १९४९ पातून १९६० पर्यंत सतत बारा वर्षे दरसाल सर्वोदय 
संमेलनाच्या निमित्ताने भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत अमण करण्याची सांधे 
मळा मिळाली. तत्पूवीही सन १९२८ पासून ह्या-ना-त्या कारणानें मी 
भारतांत भटकलो. अशा प्रकोरं गेल्या दोन-अडीच तपांतीलळ भारत-भ्रसणाचा हा 
अहवाळ वाचकांसमोर ठेवतांना मळा आनंद होत आहे. ह्यांतील बहुतेक लेख 
त्या-त्या वेळीं वेगवेगळ्या नियतकालिकांतून प्रसिद्ध झाळे आहेत. कांहीं लेख 
“माझा देश माझे ळोक? ह्या पुस्तकाच्या दोन खंडांत प्रसिद्ध झाळे होते. आतां 
या सर्व लेखांचें नीट वर्गीकरण करून नेटक्या स्वरूपांत वाचकांसमोर ठेवण्याचे 
वप्न साकार होत आहे. 


माझी प्रवास-वर्णनें मुख्यतः माहिती देण्याच्या हेतूनें लिहिळेलीं असतात. 
आजकालची प्रवास-वर्णनें ही लघुनिबंधाच्या स्वरूपाची असतात. त्यापुळें कांहीं 
टीकाकार माझ्या प्रवास-वर्णनांना नांकें सुरडतात. परंतु सर्वेसासान्य वाचकांनी 
माझ्या प्रवासलेखांचें नेहमींच स्व्रागत केलें आहे. त्यांच्या ह्या आत्मीयतेमुळेंच 
मी हे लेख पुस्तकरूपाने प्रकाशित करण्यास तयार झालो. 


ह्यांतील कांहीं ठेखांत तत्कालीन व्यक्तींचे व घटनांचे उल्लेख आलेळे आहेत. 
त्यामुळें ते कालबाध्य वाटण्याची शक्‍यता आहे. परंतु त्या संदर्भांत जी माहिती 
देण्यांत आळी आहे व जी चर्चा कण्यांत आली आहे, तिचें ऐतिहासिक महत्त्व 
लक्षांत घेऊन ते लेख तसेच ठेवळे आहेत. 


कांहीं स्थळांना मीं एकाहून अधिक वेळां भेटी दिल्या आणि त्या-ला वेळीं 
यांच्यासंबंधी लिहिलें. ह्यामुळें एकाच स्थानासंबंधीं अधिक लेखही ह्या संम्रहांतून 


आढळतील. त्यांत कचित्‌ केठें पुनरुक्ति झाली असली, तरी प्रत्येक लेखाची भूमिका 
व त्यांतीळ माहिती ह्यांत खूपच फरक आहे. म्हणून ते तसेच राहूं दिले आहेत. 


भारताच्या भावनात्मक ऐक्याला हातभार लावावा हाही हे ठेष ठिहिण्पांतीळ 
एक हेतु. सारा भारत एक असल्याचें आपण बोलतो खरं, परंतु ह्या भारतांतील 
विसिन्न प्रदेश व तेथील रहिवासी ह्यांच्यावेषयी आपल्याला किती थोडी माहिती 
असते ! ही माहिती नसेळ, तर आपण आपल्या देशबांधत्रांवर प्रेम तरी कसें 
करणार ६ तेव्हां अशी माहिती आपल्या वाचकांना मिळवून द्यावी, ह्या हेतूने 
मीं देशभर हिंडतांना जे निरीक्षण केलं त्याचें चित्र ह्या लेखांतून पाहायला मिळेल, 
क्राचित्‌ एखाद्या ठिकाणीं स्थानक लोकांचे दोषही मीं दाखविले आहेत; परंतु ते 
तिरस्काराच्या, हेटाळणीच्या भावनेने नतून वाचकांसमोर सत्याचेत्र मांडळें जावें, 
एवढ्याच हेतूने. त्यावरून कोणी गेरसमज करून घेणार नाहीं, अशी आशा आहे. 

हाऱ्या मारतांतीळ महत्त्वाची स्थळें व लोकांच्या रीतीभाती ह्यांसंबधींची ही 
माहिती संदर्भग्रंथ म्हणून उपयोगी पडावी. ह्या माळेच्या वाचनानें भारताची 


व भारतीय लोकसमूहांची थोडीबहुत ओळख वाचकांना होऊं शकली, तर माझं 
उद्दिष्ट साध्य झालें, असें मी समजेन, 


श्रीपाद जोशी 
* श्रीरघुवंश ?, पुणे ४ 


स्वातत््यादेन, १५ ऑगस्ट, १९६५ 


॥॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥ ४ ॥॥ ॥| 
अनुक्रमणिका 


जय-राजंद्रांच्या कर्मभूमींत १ 
बिहारची राजधानी : पटना १५९ 
गया आणि बोधगया १८ 

पुनः एकदा बोधगया २८ 
राजग़रृह्ाांतील अर्धा दिवस ३४ 
नालंदा हसतीव सरवेनगरीः ०३ 
पावापुरीचें जलमंदिर ५० 
रांचींतीळ आठ दिवस ५५ 
बिहारची जाति-ससस्या ६२ 
बिहारची स्त्री-ससस्या ७० 
बिहारची भाषा : ५ ७८ 
बिहारची भाषा-समस्या : २ ८५ 


६७ 6 & ७ & ७. ७ ७ ७ ७७ 
न चक 1 ९ (९ 

जय-राजद्राच्या केमभूमात 
शै४ ४४४४४४४४7४ ४४7४४४४४४४ रँररँरशरश४४४४7 
भगवान्‌ बुद्ध-महावीरांची तपोभूमि 

भारताच्या इतिहासांत व भूगोळांत बिहारचा जो उल्लेख येतो, तो वाचून 
लहानपणी ह्या प्रदेशाबददळ मनामध्ये एक प्रकारचें कुतूहळ व आदराची भावना 
निर्माण झाली होती. भगवान्‌ गोतम बुद्धांना ह्याच प्रदेशांत बोधिगयेला 
ज्ञानप्राप्ति झाली आणि बोद धमीठ्यायांच्या मठविहारांमुळेंच ह्या प्रांताला बिहार 
असें अभिधान प्राप्त झालें. जैनांचे चोविसावे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ह्यांचीही 
कगभूपि व निवीणभूमि ( पावापुरी ) येथ्रेंच आहे. ह्यामुळें जरी कोठल्याही 
विशिष्ट धभीबद्दळ मनांत विशेष प्रीति अथवा अप्रीति नसली, तरी यां दोन 
धमेसंस्थापकांनीं भारतीय समाजाच्या सुधारणेसाठी व उन्नतीसाठी जे पारेश्रम 
घेतले, त्यांची छाप मनावर कायमच राहिली आहे. अशा ह्या महापुरुषांची तपोभूमि 
इतक्या स्वस्थपणे पाहतां येईल, अशी कल्पना कधीं मनांत आली नव्हती. ह्यामुळें 
जेव्हां अशी संधि मिळाली, तेव्हां डोळे, कान व हृदय खुळें ठेवून ह्या भूमीचे मीं 
दर्शन घेतळें. वस्तुतः मीं फक्त दक्षिण बिहारचाच कांहीं भाग पाहिला आणि 
तोही फार थोड्या अवधीमध्यें. ह्यामुळें ह्या प्रांतासंबंधीं कांहीं लिहिणे धाष्ट्याचेंच 
समजलें जाईल. परंतु ह्या ओझरत्या दरीनांत मला बिहारच्या सद्यःस्थितीची जी 
माहिती मिळाली, ती नमूद करून ठेव्रावी म्हणूनच हा लेख लिहिला आहे. 
जय-राजेन्द्रांची कर्मभूमि 

मी सुख्यतः विधायक कार्यकर्त्याच्या सहवासांतच राहिलों. हे विधायक कार्यक्ते 
राजकारणाशीं संबंध असणारे व एके काळीं राजकारणांत भाग घेतलेळे असेच 
आहेत. ह्यामुळें बिहारच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीविषयी त्यांच्याकडून 

भा. भ्र. दु. १ 


२ ८6७ जयरराजेद्रांच्या.कमभूमींत 


मिळालेली माहिती पुप्कळच जबाबदारीची व वस्तुस्थितीची निदर्शक अशी समजण्यास 
हरकत नाहीं. बिहारमध्ये हिंडल्यानंतर एक गोष्ट चटकन्‌ लक्ष्यांत येते, कीं ह्या प्रान्तावर 
भारताचे पहिले राष्ट्रपति राजेनप्रसाद आणि सर्वोदयी नेते बाबू जयप्रकाश नारायण 
या दोघांचीही विलक्षण छाप पडलेली आहे. आज हे दोन महापुरुष वेग-वेगळ्या 
राजकीय गोटांत असले, तरी दोघांबद्दलही सामान्य जनतेला सारखीच आपुलकी व 
आदर वाटतो. राजेनळधवावू व जयप्रकाश हे एकाच कायस्थ जातीचे आहेत इतकेंच 
नव्हे, तर एक-मेकांचे नातेवाईकही आहेत. ही गोष्ट जेव्हां मळा कळली, तेव्हां द्या 
योगायोगाची मला मोठी गंमत वाटली. बुद्ध-महावीरांच्या द्या भूमीतील लोकांवर 
धर्मीचा व आध्यात्मिकतेचा पगडा असणें स्वाभाविकच आहे. ह्यामुळें राजेंद्रबाबूंची 
धार्मिक व आध्यासिक प्रवृत्ति पाहून आश्चर्ये वाटत नव्हतें. परंतु एके काळीं 
माक्‍सेवाद व भौतिकवाद यांचे कट्टे पुरस्कते व अनुयायी असलेळे जयप्रकाश 
जेव्हां आध्यास्रिकतेच्या गोष्टी बोळूं लागले, तेव्हां अनेकांना आश्रयींचा धक्का 
बसला. बिहारची परंपरागत पाशश्वंभूमि माहित असणाऱ्यांना मात्र ह्याचें आश्चर्य वाटणार 
नाहीं. कारण येथील व्यत्तींचा पिंडच धर्मे व अध्यात्म ह्यांच्या खुराकावर पोसला 
व वाढला जातो. ह्यामुळें सर्वेसामान्य बिहारी माणूस अखेर धर्म व अध्यात्म ' 
यांचीच कास धरतो. 


शेंडी व जानवे 

परंतु त्याचें हे धमेप्रेम कधी-कधी आलंतिक टोकाला जाऊन पोहोचते. राजेंड्रबावूंचा 
हिंदु कोड बिठाला असलेला विरोध सर्वश्रुतच आहे. परंतु त्यापेक्षाही आश्चर्याची 
गोष्ट म्हणजे शेंडी व जानत्रें यांबददळ बिहारी लोकांत असलेली आसक्ति होय. 
बिहारमध्ये व उत्तर प्रदेशांत सामान्य लोकच नव्हे, तर सोशालिस्ट व कम्युनिस्ट 
लोकही शेंडी ठेवितात व जानवे घालतात ! मग बिचारे काग्रेसवादी व विधायक 
कार्यकर्ते यांची काय कथा | आधुनिक पद्धतीने केस ठेवून भांग पाडणारे तरुणही 
लहानशी स्वतंत्र शेंडी ठेवितातच. येथील लोक जानवें नुसतें घाळूनच थांबत नाहींत, 
तर त्याचा कानावर अडकविण्यासाठीं उपयोगही करितात. जानवें घालणारे लोक 


न्यूनमनोगंड उठून दिसतो ८७ ३ 


त्राह्मणच असतात असें नव्हे, तर भूमिहार, रजपूत, कायस्थ, वगेरे जातींचे लोकही 
आपण ब्राह्मणांपेक्षां कांहीं कमी नाहीं हे॑दाखविण्यासाठीं जानवे वापरतात. 
महाराष्ट्रांतील हिंदुधर्मामिमानी तरुणही शेंडी-जानव्याची फारशी पर्वा करीत नाहींत 
असें जेव्हां मीं येथीळ मित्रांना सांगितलें, तेव्हां त्यांना आश्चर्य वाटलें. शेंडीशिवाय 
संस्कृतिसंरक्षण होऊं शकतें ह्यावर बहुधा तिकडील कम्युनिस्टांचाही विश्वास 
नसावा | 


सामान्य रंगरूप 


सर्वसामान्य बिहारी लोकांचा रंग काळा असून रूप,सामान्य प्रतीचें असतें. उत्तर 
प्रदेशांतीळ लोक त्या मानानें अधिक रूपवान्‌ आणि गोरे असतात. राजेंद्रबावृंचे 
रंगरूप हे बिहारचे प्रातिनिधिक रंगरूप समजण्यास हरकत नाहीं. पुरुषांच्या 
मानानें श्रियांमध्यें सोंदयोचा अभाव विशेष जाणवतो. अथीत्‌ पडद्याची पद्धति 
असल्यामुळें तेथें स्रियांचे दर्शन होणेच दुळेभ असतें. आपल्याकडील खानदेशी 
माणसाशीं इकडील लोकांचें रूप व स्वभाव या बाबतींत खूपच साम्य आहे. 


बिहारी लोकांसंबंधीं विचार करूं लागलों कीं मळा त्यांच्या प्रेमळपणाची व 
गबाळेपणाची प्रथम आठवण होते. जितके आतिथ्यश्लीक तितकेच आळशी, जितके 
सहृदय तितकेच सुस्त. “ यह काम अभी तुरत हो जाता हे ? असें एखाद्या बिहारी 
माणसानें सांगितलें, कीं खात्रीनें दोन तास लागणार असें समजावें. ह्यामुळें कोणीं 
“तुरत? ( तावडतोब ) शब्द वापला, कीं छातींत धडकीच भरे. येथील लोकांच्या 
मनांत एक प्रकारची न्यूनमनोगंडाची वृत्ति आहे आणि हा न्यूनमनोगंड लपविण्यासाठी 
आपण फार मोठे आहोंत असं दाखविण्याची धडपड ते एकसारखी करीत 
असतात; त्यामुळें उलट त्यांच्यांतीळ न्यूनमनोगंडच ज्यास्त उठून दिसतो. आजपर्यंत 
येथें दोनच वर्ग होते. वरचा आणि खालचा. श्रीमंत व जमीनदार एका बाजूस, 
आणि गरीब शेतमजूर दुसर्‍या बाजूस. मध्यम वर्गीचें अस्तिल जवळ-जवळ नव्हतेच. 
गेल्या कांहीं वर्षात हा मध्यम वर्ग उदयास येऊं लागला आहे आणि त्याच्यामुळेच 
या लोकांमध्यें अस्मिता निर्मीण झाली आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 


४ 6६ जय-राजेंद्रांच्या कर्मभूमींत 


“चमचा संस्त्रातीचा गंध नाहीं 

बिहारी लोकांच्या गबाळेपणाचें एक ठळक उदाहरण द्यावयाचें तर 
असें सांगतां येईल, कीं तेथें चमचा नांवाची वस्तु पाहावयास सांपडत 
नाहीं. भात, भाजी, वगेरे जेवणाचे पदार्थ वाढतांना भसकन्‌ हात घाळून 
ते वाहूं लागले, कीं माझ्यासारख्याला संवय नसल्यामुळें मळमळूं लागे. 
येथें दगडासारखे घट्ट व पांढरे शुभ्र दहीं बाजारांत विकत मिळतं. ( घरीं विरजण 
लावण्याची प्रथा जवळ-जवळ नाहींच. ) परंतु आमचा आचारी जेव्हां भांब्यांत हात 
घाळून बोटांनी दहीं वादी, तेव्हां त दहीं खाण्याची इच्छाच मनांतून नाहींशी होई. 
परंतु हे तर कांहींच नव्हे. खेड्यांमध्ये पातळ केळेळें तूपही हाताच्या पंज्याचा 
चमच्यासारखा उपयोग करून वाटण्यांत येतं असे जेव्हां मीं ऐकिले, तेव्हां त्या 
कल्पनेने मळा कसेसेच वाटलें. अथीत्‌ ही गोष्ट कमी-अधिक प्रमाणांत सवेच 
प्रांतांतीळ ग्रामीण ब्रिभागांना लागू आहे असं म्हणतां येईल. चमच्याचा वापर हा 
मुख्यतः इंग्रजांच्या आगमनानंतरच सुरू झालेळा आहे. बिहारमध्ये भात हेच 
मुख्य अन्न आहे; परंतु तेथें खडे नसळेळा भात कधींच खावयास मिळणार नाहीं. 
कधी-कधी तर असें वाटे, कीं कोंवळ्या कोंवळ्या दगडांचाच भात केलेला असून 
त्यांत चुकून अघून-मंधून शिते आलेलीं आहेत. येथें मोठीं भांडींही मिळणार 
नाहींत. दहा-वीस लोकांचा भात करावयाचा असल्यास एका लहानशा भांड्यांत 
चार-पांच वेळां भात करितील. पहिला भात उकरून फडक्यावर पसरून ठेवितीळ 
आणि त्यावर नंतर तयार झाळेळा भात ओततील. भात हा पदार्थ गरम स्थितींत 
खावयाचा असतो हें तत्व जणूं यांना मान्य नसावें असें वाटतें. 
एकीकडून बंगाठ, दुसरीकडून उत्तर प्रदेश 

बिहारी लोक आपल्या मागासलेपणाचे खापर मुख्यतः बंगाळी व त्यांच्या 
खालोखाल उत्तरप्रदेशीय लोकांच्या आक्रमक वृत्तीवर फोडितात. कांहीं वर्षांपूर्वी 
वंगाळ, बिहार व ओरिसा हे प्रांत एकत्रच होते. त्या वेळीं बंगाली लोक सर्वात अधिक 
सुशिक्षित व इंग्रजाळलेळे असल्यामुळें या तिन्ही प्रांतावर त्यांचेच वचैस्व प्रस्थापित 
झालें. त्यांतून त्यांच्या ठिकाणीं एक अहंकार उत्पन्न झाला आणि त्यामुळें बंगाठेतर 


महाराष्ट्रोयांशीं पुष्कळच साम्य ७0 ५ 


प्रांतांना त्यांच्याबद्दल हेवा, ईर्म्या व द्वे वाटूं लागला. त्याचे अवशेष आजही या 
तिन्ही प्रांतांत सांपडतात. वस्तुतः कोणत्याही विशिष्ट प्रांताचा माणूस संदवुद्धीचा 
अथवा तेलबुद्धीचा आहे असा शिक्का ,मारणें अशासख्रीय ठरेल. साऱ्या 
भारतवर्गीचे नेतृत्व कहे शकतीळ असे डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद व जयप्रकाशजी 
ज्या ठोकांतून निमीण होतात, ते निषुद्ध आहेत असें म्हणणेंच निंबुदपणाचे 
ठरेल; परंतु बुद्धीचा वापर करण्याच्या बाबतींत आळस केल्यामुळें तयांच्यावर 
असा आरोप केळा जातो. बिहारमध्ये अगदीं परां-परखांपर्यंत मोठ-मोठ्या 
हुदयांच्या जागांवर व शिक्षगक्षेत्रांत बंगाली लोकांचेंच प्राबल्य होतें आणि 
व्यापारामध्ये व साहिलिक क्षेत्रांत उत्तरपरदेशीयांची गर्दी होती. एवढ्या 
मोठ्या प्रांतामध्ये विययापतीनंतर एकही भारतीय कीर्तीचा हिंदी साहित्यिक निर्माण 
होऊं नये हे आश्चर्यच नव्हे काय हळोंदेखील श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्री. दिनकर, 
श्री. नागाजुन, आचार्य शिवपूजन सहाय, श्री. गोपालसिंह नेपाली, श्री. आरसी- 
प्रसाद सिंह, वगेरे अगदीं बोटांवर मोजण्याइतकेच मोठे साहित्यिक द्या प्रांतांत 
दिसतात. कांही वर्षापूर्वी बिहारच्या शाळा-कठेजांतून चालणारी पुस्तके प्रयाग- 
बनारसला प्रसिद्ध होत आणि उत्तरप्रदेशीय ळेखकच तीं तयार करीत असत. ह्या 
एका गोष्टीवरून साहियय्षेत्रामध्यें हा प्रांत किती मागासठेळा होता ह्याची कल्पना 
येईल. आतां मात्र बिहारी लेखक व प्रकाशक पुढें सरसावले आहेत आणि 
त्यांनीं बिहारच्या बाहेरही आपला प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केळी आहे. व्यापार 
व उद्योग-थंदे यांच्या बाबतींत मात्र अद्यापि माखाडी, पंजाबी व उत्तरप्रदेशीय 
ठोकांचेंच वसैस्त्र तेथें दिसून येते आणि त्याबद्दळ बिहारी लोक मनांतून 
व॒ जाहीरपणे जळफळतांना आढळतात. अथीत्‌ ह्या बाबतीत आपणां 
महाराष्ट्रीयांशीं त्यांचें पुऱ्कळच साम्य आहे; कारण महाराष्ट्राचा व्यापार-उदीमही 
आज गुजराती व भाखाडी लोकांच्या हातांत आहे. आतांपर्यंत सरकारी व स्थानिक 
स्वराज्य-संस्थांचीं ठेक्याचीं कामें बहुधा पंजाबी व बोहरी लोकांनाच मिळत 
असत. परतु आतां तेथ्रें प्रांतामिमान जाग्रत झाल्यापासून ब्यास्त दराची टडर 
देणाऱ्या स्थानिक बिहारी लोकांनाही कंत्राटें मिळूं लागलीं आहेत. 


६ ९७ जय-राजेंद्रांच्या कर्मभूमींत 


चुकीची नंमुनेदार हिंदी 

हिन्दी साहित्याच्या क्षेत्रांत बिहारी लोक जे मार्गे राहिळे ह्याचें मुख्य कारण 
त्यांची चुकीची अथवा अशुद्ध हिन्दी हेंच असावें. बिहारमध्ये काटेकोर शुद्ध हिंदीचे 
ज्ञान असणारे फार थोडे लोक सांपडतील आणि जे शुद्ध हिंदी बोलूं शकतात असे 
लोक तर त्याहूनही फार थोडे. इतरांची गोष्ट जाऊं द्या. खुद्द मीं बिहारमध्ये 
१५-२० दिवस राहिलो, तर तेवढ्या अवधींत बिहारी हिंदीनें मजवर पगडा 
बसविला आणि एकदां न कळत पुढिंगी दहीं शब्दाला मीं खरीलिंगी बनवून टाकिलें. 
ह्याचें कारण असें की अष्टौप्रहर ज्या लोकांशीं संबंध येतो, त्यांच्यामध्ये शुद्ध हिंदीचा 
आग्रह धरणारे कोणी नसतात. आपोआप तोंडांतून जशी-जशीं वाक्यें निसटून 
जातील तशीं जाऊं देणें, त्यासाठीं मुळींच प्रयत्न न करणें, हा येथील लोकांचा 
रव्रभावच आहे. 


अथोत ह्याबदळ बिहारी लोकांना दोष देणें योग्य होणार नाहीं. कारण 
बिदारमध्यें कोणाचीही मातृभाषा हिंदी नाहीं. जिला “ खडी बोली ? असें नांव आहे 
आणि जी पुस्तके, वर्तमानपत्रे, वगेरेंच्या द्वारें छापील स्वरूपांत आपल्यासमोर येते 
व आंतरप्रांतीय संबंधासाठी * भारतीय घटना समिती नें राजभाषा म्हणून जिला 
मान्यता दिलेली आहे, अशी हिंदी येथील कोणतेही कुटुंब आपल्या घरांत वापरीत 
नाहीं. येथील लोक आपापल्या घरीं मगधी, भोजपुरी, मेथिली, वगेरे भाषा बोलतात. 
या श्गषांमध्ये बंगालीप्रमाणे लिंगभेद नसल्यामुळें जेव्हां हे लोक हिंदी बोलतात, 
तेव्हां त्यांना लिंगाचे भान राहत नाहीं आणि “बडा अच्छा रोटी खिलायी ? 
अशासारखी एकाच वाक्यांत अनेक लिंगप्रयोग असलेली भाषा ते वापरतात. 
क्रियापदाचे नियमही कोणी पाळीत नाहींत. कर्तरी प्रयोगांत क्ती एकवचनी 
व क्रियापद अनेकवचनी आल्यास ऐकणाराच्या कानांत तें खुपत नाही. 


मराठीला जवळचे शब्द 


बिहारी लोकांच्या हिंदीमध्ये येणारे कित्येक शब्द हिंदीपेक्षां मराठीलाच 
व्यास्त जवळचे असे वाटतात. उदाहरणाथ किराया ( भाडे ) ह्या शब्दाऐवजी 


बिहारला जणूं अधोग ८७ ७ 


तेथें सरास “भाडा” हा शब्द वापरळा जातो. “बाल ( केंस )च्या 
ऐवजीं 'केश”,  “चावळ' (भात ) च्या ऐखजीं 'भात?,, 'बक्‍्सा"च्या 
ऐवजीं 'पेटी*, वगेरे अनेक परिचित शब्द कानांवर पडले. इतकेंच नव्हे 
तर एकदां खादी-भांडारांतीळ विक्रेता जेव्हां मळा म्हणाळा काँ “ इतना कपडा 
आपको पुरेगा नही , तेव्हां मळा मोठी गंमत वाटली; कारण 'पुरणे? ह्या अथी 
“वूरना? ह्या क्रियापदाचा प्रयोग ह्यापूर्वी मीं कधीं ऐकला अथवा वाचला नव्हता. 
येथीळ अशुद्ध हिंदीच्या संसर्गीतून वर्तमानपत्रे व रेल्वेसुद्धां सुट्लेल्या नाहींत. 
बिहारमधून प्रवास करितांना आगगाडीच्या डब्यांत जर पुढीलप्रमाणें पाट्या दृष्टीस 
डल्या, तर॒ आश्चर्ये वाटण्याचे मुळींच कारण नाही. खालील सूचना गयेहून 
रॉचीला जातांना आम्ही ज्या डब्यांत बसलों होतों त्यांतीळ आहेत. “४० आदरमि 
ब्रेठेगा । आगको फेलनेसे रोकनेको सावधानी, कमरेके अंदर सिगारेट व बीडीके 
तुकडे फेकना विपदजनक हे | यदि अन्य यात्रियोंको आपत्ति हो तो कृपया 
धूम्रपान न करिये ।? 


महान्‌ अभिद्याप : पडदा 

बिहारला मिळालेला सर्वात भयंकर अभिशाप कोणता -असें जर कोणी मला 
विचारील, तर मीं तेथील पडदा-पद्धतीकडे बोट दाखवीन. ह्या घातक प्रथेमुळे 
बिहारला जणू अर्धांग झाला आहे. सर्वे बिहारमध्ये कोणी हिंडला तरी त्याला हाताच्या 
बोटांवर मोजण्याइतक्याही स्रिया पाहावयास मिळणार नाहींत. ज्या थोड्या स्रिया 
किंवा तरुणी दिसतील त्या बंगाली असतील किंत्रा खिश्चन तरी असतील अथवा अगदीं 
खालच्या वर्गातील कामकरी बाया तरी असतील. खेड्यांची गोष्ट तर राहोच, 
पण शह्रांतूनही सुंदरी-पुखदरीन हे उंबराच्या फुलाइतकेंच दुळेम आहे. राँची 
केलिजच्या विद्याथ्यांसमोर आचार्य दादा धर्माधिकारी ह्यांचे व्याख्यान झालें, 
त्या वेळची गोष्ट. सबंध सभागृह विद्यार्थी, प्राध्यापक व शहरांतील प्रतिष्ठित 
मंडळी यांनीं भरून गेळेळें होतं; परंतु बियार्थनी मात्र तीन-चारच होतया. 
शहरांतील मोठ-मोठ्या सभांना फक्त पुरुषच हजर राहातात. ख्र्रियांसाठीं 


८ ८७ जय-राजेंद्रांच्या कर्मभूमींत 


स्वतंत्र केलेजें आहेत. जेथें अशीं कॉलेजे नाहींत, तेथें विद्यार्थिनी जयळ-जवळ 
नसतातच. राची कोलेजच्या हजार-बाराशे विद्याथ्योमध्ये मारे चाळीस 
विद्यार्थिनी आहेत. त्यांपैकीं सुमार पतत्तीस सुली बंगाळी अथवा ख्रिश्चन जमातीच्या 
आहेत. ह्या पडदा-पद्धतीमुळें आधुनिक जग व विचार यांच्याशी श्लियांचा फारसा 
संबेधच येत नाहीं. शेकडों वर्षापूर्वीच्या जमान्यांतच त्या वावरत आहेत. ह्यामुळें 
जेव्हां एखादी परप्रांतीय री निर्भययणे त्यांची सेवा करण्यास जाते, तेव्हां त्या आश्चर्याने 
थक्क होतात आणि अजवखान्यामधीळ एखाद्या विचित्र प्राण्याकडे पाहावें तज्या 
त्या तिच्याकडे पाहूं ळागतात. भूदानयज्ञाचा प्रचार करण्यासाठीं वध्याच्या 
महिलाश्रमांतील कांहीं शिक्षिका, विययार्थिनी व कार्यकत्यी कांहीं महिने 

बिहारमध्ये (हिंडत होत्या. त्यांना असा असुभव आला, कीं जोपर्यंत तेथील पडदा- 
पद्धति नष्ट होणार नाहीं, तोंपर्यंत तेथें कोगतेही स्थायी स्वरूपाचे कार्म होणार 
नाहीं. पडदा-पद्धतीमुळें हुंब्याचें वर्चेसत्र कायम राहिळें आहे. सामान्य वर्गातीळ 
सुलींनाही पांच-सहा हजार रुपये हुंडा दिल्याशिवाय वर मिळत नाहीं. त्यासाठीं 
मुलीच्या बापाला आपला जपतीन-जुसळा व्रिकावा लागतो. येथील कित्येक लोक 
भूदान-प्रचारकांना असें म्हणाले, कीं“ आम्हीं तुम्हांला आमच्या जमिनी 
देऊन टाकिल्या, तर आमच्या मुलींची लम कशीं होतील! तेव्हां तुम्ही जर हुंब्याची 
(त्याला इकडे तिलकप्रथा म्हणतात ) चाळ बंद कराल, तर आमच्याजवळ 
असलेळी व्यास्तींत ज्यास्त जमीन आम्ही भूदानयज्ञांत देऊन टाकू.” 
बिहारी राजकारणांतील जातीयवाद 

महाराष्ट्रांतील जातीयवादानें संत्रस्त झालेल्या निराश सनाला भगवान्‌ बुद 
आणि महावीर यांचा 'पुनीत बिहार निश्चितपणे शांति देईल अशनी अपेक्षा करणें 
निरर्थक आहे. तेथील जातीयवादाचें किळसवाणे व ओंगळ स्वरूप पाहून 
त्यांच्यापेक्षा आम्ही कितीतरी बरे असें वाटते. आपल्याकडे सामान्यतः व्राह्मण व 
ब्राह्मणेतर असें जातीयवादाचें स्वरूप आहे आणि जेथें-जेथें ब्राह्मणांनी राजकीय 
सत्तास्पॅ्थेतून मानाच्या स्थानांवरून अंग काढून घेतलं आहे, तेथें-तेथें हा वाद 
जब्रळ-जवळ . संपुष्टात आळा आहे आणि त्राह्मण-ब्राह्मणेतरांच्या नव्या पिटींत 


सत्तेसाठी हटापर ७० ९ 


जातीयवादापेक्षां सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांसंबंथींचा जिव्हाळा वाढत असल्याची 
चिन्हें दिसत आहेत. 

विहारमधीळ जातीयवादांत ब्राह्मण ससाजाला मुळींच स्थान नाहीं. असलेंच 
तर सत्तेचा समतोळ ( बॅलन्स ऑफ पॉवर ) ठरविणारा एक अल्पसंख्य गट, 
खटेंच त्याचें महत्तव आहे. विधिमंडळांतून हाताच्या बोटांवर सोजण्याइतकेच त्राह्मण 
सभासद आहेत; परंतु त्यांच्या ह्या विशिष्ट स्थानामुळें सध्यांच्या मंत्रिमंडळांतही 
एका ब्राह्मणाची वर्णी लागळेळी आहे. आजपर्यंत बिहारमध्ये कायस्थ जमातीचे वर्चेस्व 
होते, ह्यामुळें कांहीं वर्षांपूर्वी येथीळ जातीयवादाचे स्त्ररूप कायस्थ व कायस्थेतर अशा 
स्वरूपाचे होतं. परंतु बहुसंख्येची लोकशाही देशामध्ये सुरू होतांच ज्यांची संख्या 
व्यास्त त्यांचें राज्य अशी स्थिति निर्मीण झाली आणि बहुसंख्य जमातींना महत्त्व 
प्राप्त झालें. आपल्याकडीळ मराग्यांप्रमाणे येथें भूमिहार ही जमात आहे. द्या 
जमातीचे पुढारी बिहास्चे सुख्य संत्री श्री. श्रीकृप्णसिंह ( श्रीवावू ) है 
आहेत. परंतु ठुसत्या भूमिहार जातीच्या पाठिंब्यावर सुख्य मंत्रिपदाची जागा 
टिकविणे त्यांना शक्‍य नाहीं. त्यामुळें त्यांनीं ब्राह्मणांचा व इतर अल्पसंख्य 
जमातींचा पांठिंबा मिळविलेला जाहे. बिहारमधीळ दुसरी महत्त्वाची जात म्हणजे 
रजपूत ही होय. ह्या जमातीचे पुढारी श्री. अचुप्रह नारायणसिंह हे बिहारच्या 
कॉग्रेस संत्रिमंडळांत अर्थमंत्री आहेत. श्रीबावू आणि अनुग्रहबावू यांच्यांत 
सत्तेसाठी चाळलेली झटापट आतां सवेश्रत आहे. वस्तुतः हें भांडण या दोघां 
व्यक्तींमधील आहे, परंतु त्याला व्यापक स्वरूप देण्यासाठीं त्यांनीं आपापल्या 
जमातींना राबविळें आहे. एका कॉग्रेस पक्षाच्या हुकमतीखालीं काम करीत असूनही 
त्यांच्यांत अहि-नकुलवत्‌ संबंध निर्माण झाळे आहेत. तरी पण त्यांच्या भांडणामुळे 
तेथील कॉँग्रेसयक्षीय मंत्रिमंडळ कोसळलेळें नाहीं ही गोष्ट लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी 
आहे. आपल्या महाराष्ट्रांत वॉग्नेसमथून “ शेतकरी कासकरी पक्ष ? फुटून बाहेर 
पडला नसता, तर कदाचित्‌ येथेही असेंच मजेदार दृश्य पाहावयास मिळालें असते. 
बिहारच्या पारीस्थेतीवरून महाराष्ट्रांतील जातीयवादी त्राह्मणेतरांना एक धडा घेतां 
येण्यासारखा आहे; तो असा- कीं सत्तास्पर्धेतून ब्राह्मण समाज बाहेर पडला कीं 


१० 6७ जय-राजंद्रांच्या कर्मभूमींत 


मग :ब्राह्मणेतरांमध्येंच सत्तेसाठी कलह सुरू होतात आणि तेथेंही मग त्यांत जी 
ब्राह्मणेतर जमात बहुसंख्य असते, तिचें वचेस्वर प्रस्थापित होऊन अल्पसंख्य 
त्राह्मणेतर जमातीचे नुकसान होतें. बिहारमधीळ “ समाजवादी पक्षाला ह्या 
जञातीयवादापासून दूर्‌ ठेवण्याचा पुष्कळच यश:स्त्री प्रयत्न श्री. जयप्रकाश नारायण 
ह्यांना केलेला आहे. परंतु त्यासुळेंच जनतेमध्ये ते स्वतः अत्यंत लोकप्रिय 
असूनही त्यांच्या पक्षाला तिकडे बहुमत मिळवितां आलें नाहीं. जातीयवादानें 
पोंखर्ठेल्या द्या देशांत बहुसंख्यांकांची लोकशाहीदेखील प्रसंगीं कशी अपयशी 
ठरते, ह्याचें बिहार हे एक उदाहरण आहे. 


उळ्वल भविष्याची आज्या 


इतकें असूनही बिहारच्या भवितव्याबद्दल मीं निराश नाहीं. बिहारी जीवनांतील 
सारें किल्मिष धुवून काढण्यास समर्थ असलेला असा एक महापुरुष आज तेथें 
जाऊन पोहोंचळेला आहे आणि बिहारची भूमिसमस्या यशःस्वरीपणं सोडविण्याचा 
त्यानें चंग बांधळेळा आहे. तो महापुरुष म्हणजे श्री. विनोबाजी भावे हे होत. 
निहारबाहेरीळ व विशेषतः: महाराष्ट्रांतील स्त्री-पुरुष कार्यकते आज बिहारमध्ये 
हिंडून भूदान-यज्ञाचें कार्ये करीत आहेत. त्यांच्यापैकी ख्री-कार्यकत्यांचा उपयोग 
करून घेऊन बिहारमधील पड्य़ाच्या प्रथेला मूठमाती देण्याची जयप्रकाशजींची 
इच्छा आहे. ती सफळ झाल्यास “ बिहारचा पुनर्जन्म? होहेळ आणि भगवान्‌ 
बुद्धाच्या व भगवान्‌ महावीरांच्या काळचें सांस्कृतिक वेभव त्या प्रदेशाला पुन्हां 
प्राप्त होऊं शकेल. 


& ७ ७ ७ 66 ७' क ६७ 
बिहारची राजधानीःपटना 


४१५४६५४४४४ ४.४. ४८४१ ४ ४१८४४ (४.४, ८0 /८८ ह/(%« /.&/7/007////./६ /& & 8४ “८८... 


शहरवाढीला वावच नाहीं 

जगांत आणि विशेषतः हिंदुस्थानांत जीं कांहीं अजब शहरं आहेत, त्यांत 
बिहारची राजधानी असलेलें “ पाटलीपुत्र? अथवा “ पटना ? शहर्‌ ह्याची गणना. 
अवश्य करितां येईल. राजथानीचें शहर ऐस-पैस पसरलेळें आणि चोहों-बाजूंनीं ज्याची 
वाटेळ तशी वाढ होऊं शकेल असें असलें पाहिजे. परंतु पटना शहराचें वैशिष्टयच 
असें, कीं खेप्रमाणें त्याला लांबी आहे, परंतु रुंदी जवळ जवळ नाहींच म्हटलें तरी 
चालेल. त्याची लांबी वीस मेळांहूनही ज्यास्त आहे आणि रुंदी मात्र एक-दीड; मेळ 
आणि कांहीं जागीं त्याहूनही कमी आहे. ह्याचें कारण असें काँ हे शहर 
गंगानदीच्या कांठीं उंचावर वसलेळें आहे. ह्याची उंची इतकी आहे, कीं गंगेला 
कितीही भयंकर महापूर आला, तरी ह्या शहरांत पाणी शिरत नाहीं. नदी व शहर 
यांत मुळींच अंतर नाहीं. गंगेला जावयाचें म्हणजे तीन मजली माडी उतरून खालीं 
यावयाचें असेंच वाटतें. म्हणजे अगदीं नदीला लागूनच शहराची स्चना करण्यांत 
आलेली आहे. शहराच्या सुख्य र्स्यांतून जातांना अनेकदां नदीचे पात्र आपल्या 
दृष्टीस पडतें. शहराच्या दुसऱ्या बाजूचा भाग इतका सखल आहे कीं पावसाळ्यांत 
तो सर्व पाण्यानें भरून जातो. ह्यामुळें त्या बाजूस शहर वाढविण्याचा प्रयत्न 
करितांच येत नाहीं. पश्चिमेच्या बाजूस जवळच एक नदी आहे. तिला महापूर 
आला म्हणजे मात्र पटन्याळा पाण्यांत बुडावें लागते. म्हणून त्या बाजूनंही 
शहराला वाटण्यास मार्ग नाहीं. 
बोगद्यांतून चालल्यासारखे वाटतें 


ह्या शहराचे आणखी एक वैशिष्ट्य असें कीं एका मोठ्या राजमागीच्या 
दोन कडांना सारे शहर वसलेले आहे. शहराच्या ह्या टोकापासून त्या 


१२ 69 बिहारची राजघानी $ पटना 


टोंकापर्यंत जाणारा “ अशोक पथ ? एवढाच येथील महत्वाचा रस्ता होय. 
“ एका स्स््याचें शहर? अते ह्या शहराला अभिधान देण्यास हरकत नाही. 
ह्या एकाच स्स्त्यानें सारी वाहतूक होते. देवळें, मशिदी, शाळा, युनिव्हर्सिटी, 
वगेरे सवे प्रकारचीं ठिकाणें ह्या रस्त्यावरच आहेत. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास दिल्ली 
वगेरे शहरांची लांबीही वीस मेळ किंत्रा वीस मेलांहून अधिक आहे. परंतु 
तां शहरें स्हणजञे लहान-लहान उपनगरांचा समुदाय आहेत आणि एका उपनगरापासून 
दुसरें उपनगर अनेक मेळ दूर असू शकतें व त्यांमधीळ जागा पुऱ्कळ वेळां अगदीं 
रिकामी असूं शकते. परंतु “ अश्ोक पथा “वरील घरें एक-मेकांना चिकटलेली आहेत. 
ह्या बीस मैलांच्या अंतरांत सव्यें मोकळी जागा नांवालाही आढळतं नाहीं. सग 
उद्यानें अथवा मैदाने दिसण्याचा संभवरच कोठळा १ गांवाच्या एका टोंकाळा 
“गांधी मेदान ” नांवाचें प्रचंड मैदान आहे, तेवटेंच काय तें. वाकी स्म शहर हें 
एखाद्या बोगद्यासारखं वाटतं. मेळ मेळ गेळें तरी घरें संपत नाहींत, रस्ता फुटत 
नाहीं किंवा चौक लागत नाहीं. माझ्यासारख्या कमजोर स्मरणशक्ति असणाऱ्याला ह्‌ 
शहर फार सोयीचे वाटते; कारण फक्त एकच रस्ता असल्यामुळें रस्ता चुकण्याची 
भीति ह्या शहरांत मुळींच नाहीं. ी 
एका वेळीं दोन मोटारी जाणें अशक्‍य 

बरं, हा रस्ता तरी चांगला ऐस-पैस रुंद असावा ! मुळींच नाहीं. शह्रा- 
प्रमाणे ह्या रस्त्यालाही रंदी नाहीं. ह्यामुळें बोग्याची उयसा अगदीं साथे वाटते. 
हा स्स्ता इतका अरुंद आहे कीं एका वेळीं एस. टी. ची एकच मोटार व्यवस्थित- 
पणे जाऊं शकते. ह्यामुळें आगगाडीच्या रुळांम्रमाणं ह्या रख्याचा वापर करावा 
लागतो. “ सिटी वस सळ्हिस *च्या वेळा ठरळेल्या असल्यामुळें आगगाडीप्रमाणें त्यांचें 
कॉसिंग स्स्याच्या त्यांतल्या त्यांत रुंद भागांत होऊं शकेळ अशी खबरदारी घेण्यांत 
येते. परंतु परगांवीं जाणाऱ्या सोटारीही शहराच्या एका टोकापासून सुटत असल्यामुळें 
फार घोंटाळा होतो. समोर एखादी बेळगाडी, रिक्षा किंवा हातगाडी चाळत असली 
आणि त्याच वेळीं दोन मोटारी समोरासमोर आल्या कीं अधी-पाऊण तासाची 
निश्चिती झाळीच म्हणून समजावें. लमसराईच्या दिवसांत तर ' मोटारीतून 


दाहराचें अठरावक्र स्वरूप ७०? २९३ 


प्रवास करणाऱ्यांची कुचंबणा पराकोटीला जाऊन पोहोंचते. समोर एखादी 
वरात जात असली म्हणजे मागून येणारी सोटारही त्या वरातींतीलच 
एक भाग बनते आणि वाटेंत देऊळ अथवा घर लागून लया वरातीची पांगापांग 
होईपर्मत त्या मोटारीळाही मुंगीच्या पावलाने वरातीचें अनुसरण करावें लागतें. 
ह्यामुळेंच तुम्ही अमुक एका क्षणीं अमक्या ठिकाणीं जावयाचें ठरवून घरांतून बाहेर 
पडलांत, तर त्या क्षणीं तेथें पोहोंचाठच अशी शाश्वती मुळींच देतां येत नाहीं. 
मीं भारतांतील अनेक शहरें पाहिलीं आहेत, परंतु इतका अरुंद व इतका दाट 
रहदारीचा रस्ता अद्यापि माझ्या पाहण्यांत नाहीं. 


मनांत सतत अपघाताची भीति 

बरे, हा रस्ता सरळ नाकासमोर जाणारा असता, तरी फारशी अडचण भासली 
नसती. परंतु द्या स्सत्याळा अतयंत धोक्याची अशीं भयंकर वळणें आहेत. कांही 
वळणांवर पुढून कोग येत आहे किंवा कोणतें वाहून चाळळें आहे ह्याची सुळींच 
कल्पना येत नाहीं. द्यामुळें अपघात घडण्याची टांगती तलव्रार सतत सानेवर 
असते; म्हणून मोटारींत बसल्यापातून उतरेपर्यंत ड्रायव्हरला सारखा हाने वाजत 
ठेवावा लागतो. कोणी म्हणेळ, इतकीं भयंकर वळणें अजून कां चाळू ठेविळीं आहेत १ 
त्याला उत्तर असें की गंगा नदीच्या कांठानें वसत जाण्याचा निणेय द्या .शहरानें 
घेतळा असल्यामुळें ती नदी जशी वेडी-वांकडी वाहात जाईल, तसें त्या शहरालाही 
अठरावक्र खरूप धारण करावें लागळें आहे. ह्यामुळें हीं वळणे कधीकाळी नाहींशी 
करितां येतील कीं नाहीं ह्याविषयी शंकाच आहे. 


सर्वत्र उघडीं गटारे, अस्वच्छता 

उत्तर-भारतांतीळ शहरें सामान्यतः अस्त्रच्छता आणि गलिच्छपणा यांची 
आगरेंच असतात. त्या मानानें दक्षिण भारतांत स्त्रच्छता ब नीट-नेटकेपणा अधिक 
आढळतो. ही गोष घेरेंव स्स्ते या दोहोंनाही लागू आहे. ह्या विधानाचा उत्कृष्ट पुरावा 
म्हणून भारताची राजथानी असलेल्या दिड्ठी शहराच्या जुन्या वस्तीकडे बोट 
दाखवितां येईल. प्रयाग आणि काशी या शहरांतील गलिच्छपणाही दिट्टीपेक्षां कांहीं 


१७४ ८७ बिहारची राजधानी! पटना 


कमी नाहीं. परंतु पटन्याची अस्वच्छता कांहीं ओर्च आहे. जागेच्या टंचाईमुळे द्या 
गलिच्छपणास एक मोठी सबब मिळाल्यासारखी झाली आहे. परंतु जेथें जागा 
भरपूर आहे, अश्या कदमकुऑँ भागांतही गलिच्छपणाला कांहीं तुखडा नाहीं. 
बिहारचे सुप्रसिद्ध कवि श्री. आरसीप्रसाद सिंह जेथें राहतात, त्या घराच्या दारांतच 
घाणेरब्या पाण्याचा एवढा मोठा नाला आहे कीं अपरिचित माणूस रात्री-अपरात्री 
गेल्यास त्यांत बुडून जावयाचा. सबंध पटना शहरांत उघडी गटारे आहेत. 
* अश्योक पथा “च्या दोन्ही बाजूंस गांवांतीळ सांडपाणी व मलमूत्र घेऊन वाहणारी 
उघडी गटारें पाहिली, कीं आपण अजून सोळाव्या शतकांतच वावरत आहोंत असें 
वाटतें. द्या घाणीमुळें मलेरिया, क्षय, वगेरे रोगांनी येथें कायमचे ठाणें दिलें आहे. 
वस्तुत: शहराच्या मर्यादित जागेचा फायदा घेऊन म्युनिसिपालिटीला तें व्यास्त 
स्वच्छ ठेवितां आलें असतें. कारण राचीम्रमाणें जेथें पांच-पत्नास मेांच्या स्स्यांची 
निगा ठेवावी लागते, तेथें इतर सुख-सोयींकडे ल्य देणें नगरपालिकेला परवडत नाहीं. 
परंतु येथें फक्त एकाच रस्त्याची स्वच्छता पाहावयाची असल्यामुळे जमिनीखालचें 
गटार तयार करणें नगरपालिकेला खर्चाचें वाटण्याचे कारण नाहीं. ह्या बाबतींत एक 
अडचण पुढें येऊं शकेल. ती म्हणजे गटारासाठीं रस्ता उकरल्यास साऱ्या 
शह्राचें व बाहेरगांवचेही दळण-वळण कांहीं दिवस तहकूब ठेवावें लागेल. परंतु 
आधुनिक विज्ञानाच्या युगांत रात्रीतून थोडा-योडा रस्ता उकरून काम करणें 
अशक्य समजण्याचे कारण नाहीं. गंगेच्या उंच-सखलपणाप्रमाणे गांवांतही 
उंच-सखल भाग आहे ह्यामुळें जमिनीखाळचें गटार काढितां येत नाहीं असेंही 
स्हणतात. परंतु शास्त्रज्ञांची मदत घेतल्यास ह्यांतूनहि मार्ग निघू शकेल ह्यांत 
शंका नाही. 


गंगा नदीचें एक गैल रुंद पात्र 


ब्रिपुळ पाण्यानें तुडुंब भरलेली गंगा नदी शहराला घासून वाहत असल्यामुळें 
येथें पाण्याचा तुखवडा मात्र मुळींच भासत नाहीं. विहिरींनाही पाणी भरपूर असते 
व नळांचीही व्यवस्था चांगली आहे. परंतु द्या पाण्याच्या सुबत्तेमुळें डांस, चिलटें, 


कमिदानचा लोभ आवरेना 6७ १५ 


अस्नंच्छता व रोगराई यांचीच वाढ झालेली आहे. ह्या ठिकाणीं गंगानदीचें पात्र 
कमीत कमी एक मेळ रंद आहे; ह्यामुळें जवानांना पोहण्याची हौस उत्तम प्रकारे 
भागवितां येते. रोज नियमितपणं भाविक अंतःकरणाने गंगास्नान करणारे लहान-थोर 
खी-पुरष पुप्कळ दृष्टीस पडतात. नदीमध्ये नौकात्रिहाराचीही सोय आहे. परंतु येथील 
अव्यवस्थितपणामुळें पद्धतशीर वागणाऱ्यांना फार त्रास होतो. आम्ही कांहीं मंडळी 
महेंद्र घायवर होडींत बसण्यासाठी गेलों होतों. अडीच रुपयांना अर्धी-पाऊण तासासाठी 
आम्हीं एक होडी ठरविली. परंतु होडीवाल्याला वरच्या कमिशनचा लोभ आवरेना 
त्यानें इतरद्दी अनेक लोक होडींत भरळे आणि नाव चालवावयाला ह्याची आवश्यकता 
आहे अशी बतावणी केळी. त्याची लवाडी लक्ष्यांत येतांच आम्ही नावेतून बाहेर 
पडलो व पुन्हां त्याच्या वाटेला जावयाचें नाहीं असें ठरविलें. 


घान्याचें प्रेक्षणीय कोठार 


पटना शहराची स्चनाच अशी कांहीं विचित्र आहे कीं तेथें प्रेक्षणीय स्थळांचे 
अस्तित्वच संभवत नाहीं. वस्तुतः गोतम बुद्धाच्या व अशोकाच्या काळापासून हें 
ठहर अत्यंत भरभराटीला आलेलें होतें व नंतरही त्याला वाईट दिवस आल्याचे 
दिसत नाहीं. ह्यामुळें येथें कांहींतरी प्रेक्षणीय स्थळें असावयास हवीं होतीं. परंतु 
त्यासंबंधी चोकशी करितां तीन गोष्टींची नांवें सांगण्यांत आलीं. एक म्यूझियम 
अथवा पदार्थसंम्रहाळय. बिहारमध्ये ठिक-ठिकाणीं जं खोदकाम झालें आहे त्यांत 
सांपडलेल्या वस्तू ह्या अजबघरांत ठेवण्यांत आल्या आहेत. परंतु देशांत इतर 
ठिकाणीं जीं वस्तुसंग्रहालये आहेत, त्या मानानें येथील म्युझियम अगदींच सामान्य 
आहे. दुसरें स्थळ म्हणजे अगमकुऑँ नांवाची विहीर. ह्या विहिरीचा अंत लागत 
नाहीं असे म्हणतात. तिसरी वस्तु म्हणजे येथीळ गोलघर. हं गोलघर म्हणजे 
धान्याचे एक कोठार आहे. नेहमीं पडणाऱ्या दुप्काळाच्या तरतुदीसाठी इंग्रजांनीं 
हँ प्रचंड कोठार १७७४ सालीं बांब्रिळें. ने १७७६ सालीं पुरें झालें. 
ह्यांत हजारों खंडी धान्य मावतें. परंतु त्या वेळीं ह्या कोठाराचा उपयोग कणण्या'ची 
पाळीच आली नाहीं. पुटें १९४२ नंतर रेशनिंग सुरू झालें आणि ह्या 


१६ 6७ बिहारची राजधानी : पटना 


कोठाराचा उपयोग' धान्यसांठा ठेवण्यासाठी होऊ लागला. सध्यां तेथें धान्यसांठा 
व कांहीं कचेऱ्या आहेत. त्याच्या बाहेरीळ बाजूनें वर चढण्यासाठी पायऱ्या आहेत. 
तळापासून वरपर्यंत दीडशे पायऱ्या आहेत, ह्यावरून ह्या कोठाराच्या उंचीची कल्पना 
येईळ. १९३० सालीं सरकारला थरुकांडी देऊन ह्या गोलघरावर तिरंगी झेंडा 
फडकविष्यांत येत असे. येथून पटना शहराचे विहंगम दृर्य फार छान दिसतें. 
ह्या गोळधराचा आकार पालथ्या हॅट्सारखा किंवा स्तूपासारखा आहे. 


गुरुद्वारांतील प्रसन्नता, स्वच्छता 


परंतु सवीत महत्त्वाचें स्थान म्हणजे येथीळ शिखांचा ग॒रुद्धार होय. शिखांचे 
दहावे युरु गुरूगोविंदसिह ह्यांचे जन्मस्थान पटना आहे. त्यांच्या जन्मस्थानीं 
मव्य शुरुद्धार बांधण्यांत आला आहे. शिखांचे गुरुद्धारे स्वच्छता व टाप-टीप 
ह्यांविषयीं प्रसिद्ध आहेत. तेथील शिस्तही मोठी कडक असते. पटवन्याच्या 
यरुद्धारांत प्रवेश करतांच मन प्रसन्न होतं. तेथें उघड्या डोक्यांनीं जातां येत नाही, 
म्हणून आम्हीं आमच्याबरोबर टावेळ व हातरुमाल ठेविळे होते. परधमींय लोकांच्या 
सोयीसाठी तेथें टोप्याही ठेवण्यांत आल्या आहेत. युरुद्धाराच्या आवारांत कोठेंही 
थुंकावयाचें नाहीं अशी सक्त ताकीद आहे. मंदिरांत प्रवेश करण्यापूर्वी पाय 
धुवावे लागतात. त्याप्रमाणें पाय धुतल्यावर नेहमींच्या संवयीप्रमाणें मीं चूळ भरली, 
त्याबरोबर तेथील रक्षक पुढें आला आणि त्यानें मला सांगितळें की- “ इथें थुंकण्याची 
जी मनाई आहे, ती चूळ भरण्यालाही लागू आहे. पुन्हां अशी चूक करूं नका.” 
त्या वेळीं तेथें शीख भजन चाळू होतें. परंतु बाजाच्या पेटीवर चाललेळें तं भजन 
इतके भडक वाटत होते, कीं त्यामुळें भक्तिमाव जागृत होत असेळ अशी शंका 
मनांत आली नाहीं. तेथें गरुम्ंथसाहेबावर चवऱ्या ढाळण्याचा कार्यक्रम चाळू 
होता. एका मूर्तिपूरजतून गुरु नानकांनीं शिखांना बाहेर काढिले, तर त्यांनीं 
पुस्तकाचीच पूजा करण्यास सुरुवात केली. भारतीय मन किती मूर्तिपूजक आहे 
ह्याचा हा पुरावाच म्हणावयास हरकत नाहीं. येथीळ मुसुलमान व खिश्वनही 
वेगवेगळ्या स्वरूपांत मू्तिपूजकच आहेत असें दिसून येतं. 


सांस्कृतिक दृष्टया फार महत्त्व ८० १७ 


शैक्षणिक केंद्र, दोन विद्यापीठे 

पटना हे विहास्वे शैक्षणिक व सांस्कृतिक केंद्र आहे. येर्थे “ पटना 
विश्वव्रियाळय ? व “ बिहार विश्ववियाळय ? अशीं दोन विद्यापीठें असून सध्यां त्यांचीं 
आप-आपसांत भांडणे सुरू आहेत. येथें “सर्चेलाईट” व “ इंडियन नेशन? हीं 
दोन इंग्रजी दैनिके उत्तम प्रकारें चाटू आहेत. ह्यावरून इंग्रजीर्चे प्रस्थ अजून 
बरेंच असल्याचें दिसतें. “नवराष्ट्र व 'आयीवते? हीं हिंदी व कांहीं उदू 
द्ेनिकेही येथें चालतात. 'अबंतिका', “पाटळ', “नई धारा?, वगैरे भारदस्त हिंदी 
मासिके येथून निघतात आणि श्रीरामवक्ष, बेनीपुरी, श्री. दिनकर, श्री. नागाजुन, 
श्री. लक्ष्मीनारायण सुधांशु, श्री. आचार्य शिवपूजन सहाय, श्री. अनूपशर्मा मंडल, 
वगेरे अनेक प्रसिद्ध व महत्त्वाचे साहित्यिक येथेंच राहतात. हिंदीचा विकास व 
प्रचार करणारी “राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ही संस्थाही येथेंच आहे. ह्यामुळे साहित्यिक व 
सांस्कृतिक दृष्टया ह्या शहराला फार महत्तव आहे. प्रदेशाची राजधानी असल्यामुळें 
राजकीय महत्तव आहे हें वेगळें सांगावयास नकोच. श्री. राजेंद्रप्रसाद व 
श्री. जयप्रकाश नारायण यांचें मुख्य ठाणें हेंच आहे. एवढें सर्वे पाहिल्यानंतर असें 
वाटतें कीं इतके महत्त्व पेलण्याचें सामर्थ्ये ह्या शहरांत मुळींच नाहीं. एक तर 
सारी शत्तित्वुद्धि खव करून ह्या शहराचे बाह्य स्वरूप पालटण्यांत आलें पाहिजे, 
किंवा ते शक्‍य नसेळ, तर बिहारनें दुसरें एखादें केंद्र स्वतःसाठी निर्माण केलें 
पाहिजे. 


भा.भ. दु. २ 


६ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ६७ ७ 5५ 
गया आणि बोधगया 


क» १. १७४५१ 7.)7/४--४/१४/ ४7.7... ४ ३१.४५,४/४१. ४.४४ %११७,/% १४% ८७७८५१. १. १. %:७ ४१ १ 
चचांडिळ ( बिहार )चें “ सर्वोदय संमेळन ' आयेपल्यानंतर आंचार्य दाढा 
धर्माधिकारी ह्यांच्याबरोवर बिहारची राजधानी पटना ( पाटणा ) ह्या शहरी 
जाण्याची संधि मळा मिळाली. तेथें दोन दिवस राहून संमेलनाचा अधिकृत 
अहवाल तयार करण्यासाठीं आम्हांला राँची ह्या थंड हवेच्या ठिकाणीं जावयाचे 
होतें. पटन्याहून रँंचीला जातांना वाटेंत गया लागत होती. सुदेवानें माझे 
माता-पिता हयात असल्यामुळें गयेशीं मळा कांहीं कर्तव्य नव्हतें आणि धार्मिक रूटी 
व कमेकांड यांच्या बाबतींत विशेष आस्था नसल्यामुळें गयेच्या यांत्रेबद्दल कांहींच 
ओढ माझ्या ठिकाणीं नव्हती. राजकुमार गोतमाला ज्या ठिकाणीं 'सम्मसंबोधि? 
अथवा ज्ञान प्राप्त झाळें व तो गोतमवुद्ध बनला, त्या बोधिगयेचें दीन घेण्याची 
अमिलाषा मात्र मनांत अनेक वर्षापासून होती. ह्यामुळें बोधिंगयेला जातां आल्यास 
ती संधि दवडावयाची नाहीं असें मीं ठरविलं होते. 
माझ्या दृष्टीनें गयेला धार्मिक महत्त्व उर्ठें नसले, तरी गेल्या कांहीं महिन्यां- 
पासून ह्या शहराला व गया जिल्ह्याला एक वेगळेंच महत्तव प्राप्त झालेलें आहे. 
भूदानयज्ञाचे प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे ह्यांनी भगवान्‌ बुद्धांच्या निवासानें 
पुनीत झालेल्या ह्या तीर्थक्षेत्री फार महत्त्वाचे व चिरपारिणामकारी असे निर्णय 
गेल्या कांहीं महिन्यांत केले. त्यांपैकीं एक निर्णय असा, कीं भारतांतील भूमिसमस्या 
सुटल्याखेरीज स्वस्थानीं -वध्यीजवळीळ पवनार ह्या गांवीं- परत न जाण्याचे त्यांनीं 
ठरविलें. ह्यामुळें आतां एक तर ह्या प्रश्नाचा निकाळ लागेळ किंवा विनोबांचाच 
निकाल लागेळ, अशी स्थिति निमीण झाली आहे. उत्तरप्रदेशच्या मानानें 
विहारमध्यें विनोबांना ज्यास्त खडकाळ जमीन लागली. परंतु दगडा-धोंड्यांच्या 
महाराष्ट्रांतीन निर्मीण झालेला हा वीरपुरुष असल्या खडकांना थोडीच भीक 


आत्मीयता व जिव्हाळा ७७ १९ 


घालणार १ त्यांनीं असा निधोर केला, कीं ह्या बिहार प्रदेशांतील जमिनीचा प्रश्न 
तरी सुटेळ, नाहीं तर माझी हाडें तरी ह्या ठिकाणीं पडतील. बिहारचा भूप्रश्न 
सुटल्याखेरीज ह्या प्रदेशांतून बाहेर पडावयाचे नाहीं असें विनोबांनीं ठरविलें 
आहे आणि बिहास्चा प्रश्न सोडविण्याची एक पायरी म्हणून गया जिल्ह्याचा 
प्रश्न सोडविण्याचा त्यांनीं निश्चय केला आहे. गया जिल्य़ांत तीन लाख एकर 
जमीन मिळाल्यास कायद्याच्या मदतीशिवाय ह्या जिल्ह्यांतील भूमिहीनांचा 
प्रश्न सोडविता येईल असें त्यांना वाटतें व बावू जयप्रकाश नारायण 
ह्यांचीही तत्तीच खात्री झालेली आहे. वध्यीच्या महिलाश्रम, आ्रामोदयोग 
संघ, वगेरे विधायक कार्ये करणाऱ्या संस्थांतील कार्यक्ते ह्या जिल्ह्यांत 
अनेक दिवसांपासून काम करीत आहेत आणि विनोबांनी आपले पुत्रवत्‌ 
चिटणीस श्री. दामोदरदास मधडा ह्यांना त्या जिल्ह्यासाठी खास नेमिळें आहे. 
अशा प्रकारें गांधीजींच्या चळवळींत दांडीला व बाडोलीला जें महत्त्व प्राप्त झालेलें 
होतें, तं गयेळा व गया जिल्ह्याला सध्यां प्राप्त झालेलें आहे. ह्यामुळें तेथें काम 
करणाऱ्या मित्रांना भेटण्यासाठी आम्हीं गयेळा उतरावयाचें ठरविलें. 


प्रथम बोधिगया, नंतर गया 
येथील डाकबंगल्यांत गया जिल्हा भूदानयज्ञाची कचेरी व कार्यक्त्यांचा 
मुक्काम असल्यामुळें आम्ही सरळ डाकबंगल्यांत गेलां. श्री. दादा धर्माधिकारी हे 
बिहारी लोकांचे फार आवडते वक्ते आहेत. त्यांनीं बिहारमध्ये जितके दोरे काटिळे व 
जितकी व्याख्याने दिलीं, तितकीं कदाचित्‌ महाराष्ट्रांतती दिलीं नसतील. ह्यामुळें 
त्यांच्याबरोबर बिहारमध्ये /हिंडतांना आपण आपल्या प्रांतांत हिंडत आहोंत इतकी 
आस्मीयता व जिव्हाळा प्रत्ययास येतो. बहुतेक सवे मोठ-मोठ्या ठिकाणीं ते अनेकदां 
गेळेळे आहेत, ह्यामुळें त्यांच्या वक्तृत्वाने व प्रेमानें भारावून गेलेले अनेक लहान-थोर 
कार्यक्ते बिहारमध्ये सवेत्र पसरळेळे आहेत. दादा आळे आहेत असें कळतांच अनेक 
ठोक येऊन त्यांच्या भांवतीं गोळा होतात. गयेलाहि तशीच स्थिति झाली. ह्यामुळें 
गयेंतील व बोधिगर्येतीळ मुख्य-सुख्य ठिकाणं पाहतांना दादांचे सांनिध्य लाभणार 
. कीं नाहीं अश्ी शंका निर्माण झाली. कोणी म्हणेल, कीं प्रसिद्ध स्थळें पाहण्यासाठी 


२० & _गया आणि बोधगया 


दादांना राबविण्याची काय गरज ६ परंतु दादांच्या संगतींत महान्‌ ऐतिहासिक 
व धार्मिक स्थळें पाहण्याचे भाग्य ज्यांना एकदां लाभळें आहे, त्यांना त्यांच्या 
सहवासाचा मोह टाळणे अशक्य होतें. आचार्ये काकासाहेब कालेलकर ह्यांच्याबरोबर 
प्रसिद्ध ठिकाणें पाहण्यामध्यॅहि असाच आनंद मिळतो. परंतु त्या दोघांच्या 
व्यक्तिमत्त्वांत जसा जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, तसाच त्यांच्या उपस्थितीचाही अगदीं 
वेग-वेगळा परिणाम होतो. काकासाहेब हे अव्वळ दजीचे कलारसिक व सेसंग्रही 
वृत्तीचे आहेत. लहानऱ्या वस्तूंतीलही सोंदर्ये उलगडून दाखवावे काकांनींच. 
त्यांच्याजवळीळ माहितीचा सांठा, तर सिंदबादला सांपडलेल्या हिऱ्या-मोत्यांच्या 
राशींसारखा “अखूट?, कधींही न संपणारा असतो. ह्यामुळेंच के. महादेवभाई 
देसाई त्यांना चालता-बोलता ज्ञानकोश म्हणत असत. दादांच्या बाबतींत असें 
म्हणतां येणार नाहीं. परंतु ते संबंध देशभर अनेकदां फिरळे आहेत, ह्यामुळें कोठें 
काय पाहण्यासारखे आहे ह्याची त्यांना अचूक कल्पना आहे आणि आपल्याबरोबर 
असणाऱ्यांना आपल्याजवळ असलेली सत्रे माहिती मोठ्या प्रेमानें यावयाची व 
स्वतःला कितीही कष्ट पडळे तरी जातीनें सवे दाखवावयाचें ह्या त्यांच्या तळमळी- 
मुळें व्यक्तिशः त्यांना जरी त्रास होत असला, तरी त्यांच्या समवेत हिंडणाऱ्यांना 
एक अनिवेचनीय सुख लाभत असतें. म्हणून गयेंतील व बोधिगयेतीळ स्थाने 
दादांनीं स्वतःच मळा दाखविलीं पाहिजेत असा मीं हट्ट घेतळा आणि त्यांनींही तो 
आनंदार्ने मान्य केला. 


प्रत्यक्ष गयेमध्ये पाहण्यासारखे कांहीं नाहीं व आम्हांला कोणतंच धार्मिक कृत्य 
करावयाचें नव्हत, म्हणून गयेपासून सात मैलांवर, असलेल्या बोधिगयेळा प्रथम 
जाऊन येण्याचे आम्हीं ठरविले. आमच्या बरोबर श्री. त्रिळोकीनाथ त्रिपाठी नांवाचे 
एक उत्तरप्रदेशीय पत्रकार होते. ह्यामुळें बोधिगयेपर्यतचा आमचा टमटममधील 
प्रवास मोठ्या मजेचा झाला. टमटम हें बिहारचे खास वाहन आहे. उत्तर 
प्रदेशांतील एक्क्यासारखेंच ह॑असते. पुढचा भाग टांग्यासारखा असून त्याला 
घोडा जोडलेला असतो; मात्र मागचा भाग एक्क्यासारखा असतो. ह्या ट्मटममध्यें 
चार उतारूंनीं बसावें असा सरकारी नियम आहे; परंतु कमींत कमी सहा उतारू तरी 


कल्पनेनेच मन उल्हसित ०९७ २१ 


( टांगेवाल्याखेरीज ) टमटममध्यें कांबळे जातातच. त्यांची ज्यास्तींत ज्यास्त संख्या 
वाटेळ तितकी असू शकते. आमच्या डोळ्यांदेखत आठ उतारू किंवा स्वाऱ्या 
असलेली टमटम भरवेगांत निघून गेळेली आम्हीं पाहिली. इतके उतारू व ओझें 
तुफान वेगानें वाहून नेणारी घोडी मात्र कृप्णाकांठच्या तद्चंप्रमाणे लहानसर व 
ठणटुणीत असतात आणि ह्यामुळेंच बहुधा सात मेलांचें अंतर चाळून जाण्यासाठी 
माणशी सहा आणे भाडें घेणें ट्मटमवाल्यांना परवडत. असावें. आम्ही एक 
तासांत बोधिगयेळा जाऊन पोहोंचलो. 
फल्गू्चे रेताड पात्र 

गयेहून बोधिगयेपर्यंतचा स्स्ता पक्का डांबरी असून तो फल्यु नदीच्या 
कांठा-कांठानें जातो. ह्यामुळें फत्गूच्या रेताड पात्राची शोभा सहजच दृष्टीस पडते. 
फल्यु नदी अन्तःसलिला आहे. वषीतून दोन-तीन महिने ह्या नदीला पाणी असतें 
आणि हिचे पात्र जरी जवळ-जवळ पांच-सहा फलांग रुंद असलें, तरी त्याला 
खोली मुळींच नाहीं; ह्यामुळें नदीला पाणी असते, तेव्हांहि त॑यडघाभर अथवा 
ज्यास्तींत ज्यास्त कंबरेइतके खोळ असते. मळा वाटतं हिंदुस्थानांत फल्यु ही एकच 
_ प्रसिद्ध नदी असावी कीं जिच्यामध्यें बुडून मरण्याची अथवा जीव देण्याची सुळींच 
सोय नाहीं. आम्ही गेलों त्या वेळीं नदींत पाण्याचे एक टिपूसही नव्हते. परंतु 
पांढऱ्या शुभ्र रेतीचा तो लहानसा सागरही कांहीं कमी आकर्षक वाटत नव्हता. 
नदीच्या कांठानें ताडाचीं उंच-उंच झाडें होतीं व त्यांना ताडी काढण्यासाठी 
मडकी लाविलेलीं होतीं. ह्यामुळें कोंकणांतीळ समुद्रकांठच्या प्रदेशाचा भास होत 
होता. नदीळा पूर आला कीं द्या सडकेवरही पाणी येतें; परंतु ते तास-दोन तासांपेक्षा 
ज्यास्त वेळ टिकत नाहीं. नदीच्या पुराच्या वेळीं हीं ताडाचीं झाडें कशीं सुंदर 
दिसत असतीळ आणि आतां रखस्स्रीत वाटणारे हें मेदान कसें हिखें-गार होऊन 
जात असेल, ह्या कल्पनेने मन उल्हसित झालें आणि गरम वारे वाहत असतांही 
. मनाला त्यांची बाधा झाली नाहीं. बोद्ध साहित्यांत ह्या नदीला नेरंजरा असें नांव 
आहे, ते बहुधा निर्जला-निर्जरा-निरंजरा-नेरंजरा ह्या कमाने बदलले असावें. 


२२ €& गया आणि बोधगया 


फल्यु नदीचे एक वैशिष्टय आहे. तुम्हांहा तहान लागली असल्यास ती 
तुम्हांला तसेंच परत पाठविणार नाहीं. तुम्ही नुसत्या हातानें वीतभर खणा, कीं 
थंड-गार मधुर पाणी तुमच्या सेवेसी हजर. ह्यामुळें जागो-जागीं अशीं लहान-मोठी 
कुंडे तयार झालेलीं आपल्याला दिसतील. अर्थात्‌ ह्या नदींत दगड किंवा खडक 
मुळींच नसल्यामुळें हीं कुंडे फार वेळ टिकत नाहींत. जोराची वावटळ आली कां 
तीं रेतीरने भरून जातात. परंतु तीं खोदण्यास मुळींच श्रम पडत नसल्यामुळें 
लोकांना त्याचें कांहीं वाटत नाहीं. नदीकांठीं चरत असलेल्या जनावरांकडे पाहून 
मीं टमटमवाल्याला विचारिळें- “ गुरांना प्यायळा पाणी कुठलं १ ” त्यावर त्यानें 
सांगितळें- “ आम्हीं गांवचे सर्वे लोक सामुदायिक मेहेनतीनें गुरांसाठी मोठ-मोठीं 
डबकी खणतों. त्यांतच हीं पाणी पितात.” तो टांगेवाला मुसुलमान होता. परंतु 
त्याला त्या कोरड्या नदीचाही फार अभिमान वाटत होता. पावसाळ्यांत नदीला पर 
आला, म्हणजे आपण कऱ्या गंमती करतों, किती श्रद्धेने गंगास्नान करतों, वगेरे 
गोष्टींचे मोठें रसभरित वर्णन तो करू लागला आणि तें वर्णन ऐकून सीतेच्या 
शापानें कोरड्या पडलेल्या त्या नदीचे अदृश्य सोंदर्ये आमच्याही डोळ्यांसमोर 
साकार बनू लागलें. 


महंताच्या गढीची सलामी 

बोधिगयेच्या परिसरांत प्रवेश करितांच डाव्या हाताला एक भला मोठा व 
लांब-ठचक तट लागतो. त्याच्यासंबंधीं चोकशी कारेतां तो ह्या ठिकाणच्या 
महंताच्या गटीचा भुईकोट किट्ट्यासारख्या राजवाड्याचा बाहेरील तट असल्याचें 
समजलें. हा महंत म्हणजे येथील एक फार बडे प्रस्थ आहे. बोधिगयेच्या मुख्य 
मंदिराची मालकी त्याच्याकडे आहे. वस्तुतः बोदधधर्मीय मंदिराची मालकी एका 
हिंदु महंताकडे असणें अन्यायाचे आहे. परंतु बोद्धधरमीयांनी हे प्रकरण 
न्यायाल्यांत नेळें असतां त्यांचा पराभव झाला आणि मंदिराची माळकी' सदर 
महंताकडेच राहिली. मंदिराजवळ लाखों रुपयांची मालमत्ता आहे. त्या पैश्यावर 
महंतमहाराज आणि त्यांचे चेळे चैन करीत अससात ; त्यामुळें त्यांच्याविरुद्ध 
बौद्धांप्रमाणे इतरांचीही तक्रार आहे असें समजलें 


डोळ्यांत भरतो साधेपणा 6७७ २२३ 


खड्यांत पडलेले बुद्धमंदिर 


महंताच्या गटीसमोर झाडांच्या सांवलींत टमटम सोडून देऊन आम्ही पुढे गेलों. 
उजव्या बाजूस किंचित्‌ चढून गेळें म्हणजे डाव्या बाजूस एक खोळ व ऐस-पैस 
खड्डा दृष्टीस पडतो. त्यांतच बुदधगयेचें इतिहासप्रसिद्ध मंदिर आहे. त्याच्या 
एकूण स्थितीवरूनच आपल्या क्ष्यांत येतें कीं द्या ठिकाणीं हे मंदिर मातीमध्ये 
गाडळें गेळें असलें पाहिजे. सुमार ऐंशी वर्षापूर्वी ( इ. स. १८७० सालीं ) 
भारत सरकारनें सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम व डॉ. राजेंद्रलाल मित्र यांच्या 
देखरेखीखाली हे मंदिर ऊर्जितावस्थेस आणिलें. तेव्हांपासून भारतांतील व जगांतील 
बौदधधमीनुयायांचें लक्ष्य त्याच्याकडे वेधलं. मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी अरुंद 
घाटासारख्या पायऱ्या आहेत. त्याच्या प्रशेशद्वारजवळ सांचीच्या पद्धतीची 
दगडी चौकट आहे. तिच्यावरील बारीक नक्षीकाम व कारागिरी प्रेक्षणीय आहे. मंदिराच्या 
भांवतीं सुंदर दगडी कठडा असल्याचे अवशेष सध्यां पाहावयास मिळतात. 
ह्या मंदिराच्या संरक्षणाची जबाबदारी इतिहास-संशोधन खात्याकडे नसून पी. डब्ल्यु. 
डी. कडे आहे ही एक आश्चर्याची गोष्ट आहे. 


मापुली स्थापत्य 


उत्तर-भारताच्या मानानें हे बोधिगयेचें मंदिर पुऱ्कळच भव्य व नीट-नीटके 
आहे. परंतु दक्षिण-मारतांतीळ मदुरेंचें मीनाक्षीमंदिर किंवा तिरुवअनंतपुरम्‌ 
( त्रिवेंद्र्‌ ) चें अनंतशयनम्‌ मंदिर ज्यानें पाहिळें असेळ, त्याला हे मंदिर अगदींच 
सामान्य प्रतीचे वाटेल. फाहियान व ह्युएनत्संग ह्यांच्या प्रवासवणनांवरून हें 
मंदिर इसवी सनाच्या दुसर्‍या शतकांत वांधिळें गेळें असावें असं दिसतें. परंतु 
अमरसिंह नांवाच्या पुरुषाने इसवी सनाच्या पांचव्या शतकांत हे मंदिर बांधिले 
असात्रें असा विद्रानांचा तर्क आहे. ह्याचा अथे भारताच्या स्थापत्यकठेला उतरती 
कळा लागल्यानंतर हे मंदिर बांधिळें गेळें आहे. ह्यामुळें त्यांत महान्‌ गण आढळत 
नाहींत. त्याचा एकच युण चटकन्‌ डोळ्यांत भरतो आणि तो म्हणजे त्याचा साधेपणा, 


२४ €& गया आणि बोघगया 


सुमारें १७० फूट उंच असलेळें हे मैदिर कला-कुसरीच्या बाबतींत इतकें, सांधे 
आहे कीं त्याचा साधेपणाही दोष वाटावा. 


भगवी छाटी घातलेली बुद्धमूति 


मंदिराच्या विशाळ गाभाऱ्यांत प्रवेश करितांच पूर्वेस .तोंड असलेली, गळ्यांत 
भगवी छाटी अडकविळेली, भूमिस्पशमुद्रेंतीळ भगवान्‌ बुद्धाची सुबक, रेखींव व 
भव्य मूर्ति दृष्टीस पडली. आम्ही गेलों होतों त्या वेळीं ह मंदिर हिंदु पुजार्‍्यांच्या 
ताब्यांत होतें. ह्यामुळें बुद्धाच्या मूर्तीला कपडे पेहरवून आणि गंध लावून 
ते त्याला हिंदु बनवीत असत आणि त्याच्या समोरच महादेवाची पिंडी स्थापून 
तिच्यावर अभिंषेकही करीत. द्याला आळा घालणें इंग्रजी अमदानींत शक्‍य 
नव्हतें. परंतु आतां ते देऊळ बौद्धांकडे देण्यांत आल्यामुळें बुद्धाच्या मूर्तीची पूजा 
बौद्ध पद्धतीनें होऊं लागली आहे. 


मूर्तींचे दररीन घेऊन बाजूच्या जिन्याने वर चढून गेलें कीं गोतंमबुद्धाच्या 
पू्वैजन्मांपैकीं दोन बोधिसत्तांचें दर्शन घडते. त्यांनाही भगव्या कफन्या घाळून 
त्यांची “शुद्धि, करण्यांत आली होती. मंदिराच्या गः्चीवरून खाळीळ परिसराची 
शोभा फार छान दिसते. मंदिराला प्रदक्षिणा घालीत मागच्या बाजूस गेलें, कीं त्या. 
ठिकाणीं बोधिवृक्ष नांवाचें एक लहानसे पिंपळाचे झाड आहे व त्याच्या खालींच 
वज्लासन नांवाची एक मोठी शिळा आहे. हें वत्रासन ७३ फूट लांब, ५९ फूट 
रुंद व ३ फूट उंच आहे. मंदिर आणि बोधिवृक्ष यांच्या मधोमध हे वज्रासन 
आहे. ह्या झाडाखाली व ह्या शिळेव्रर बसून भगवान्‌ गोतम बुद्धांनी साधना केली 
व येथेंच त्यांना वेश्याखी पौर्णिमेस ज्ञानप्राप्ति झाली असें समजलें जातें. 
ह्या भागाला त्या काळीं उरूवेला असें नांव होतं. अथीत्‌ ह्या शिळेवर बसून सिद्धाथीला 
ज्ञान झाळें असण्याची शक्‍यता आहे; परंतु ज्या वृक्षाखालीं तो बसला होता, 
तो वृक्ष मात्र कधींच नाश पावला आहे. खुद्द अश्योकानेंच बौद्ध धर्मे स्वीकारण्यापूर्वी 
त्या वृक्षाचा नाश केल्याचे इतिहास सांगतो, तर कांहीं लोकांच्या मतें अशोकाच्या 
पद्टराणीनें हं झाड तोडून टाकिले होतें व अज्षोकानें त्याचें पुनरुज्ञीवन केलें होते. 


संस्कृत पाठळाळांची आठवण ७० २५ 


त्यानंतरही अनेक हिंदु राजांच्या रोषाला बळी पडण्याचे ह्या वृक्षाच्या नशिबी 
लिहिें होतें. अखेर जेव्हां इंग्रज सरकारनें ९८७० सालीं ह्या मंदिराचा जीणोद्वार 
केला, तेव्हां येथें. पिंपळाचें झाड नव्हतें म्हणून ज॑ झाड लावण्यांत आलें तेंच 
सध्यां अस्तितांत आहे. मूळ झाडाची एक फांदी सम्राट अश्योकाची कन्या 
संघमित्रा हिने पूर्वी सिलोनमध्यें नेळी होती. ती अठ्राधापुर येथें आज दोन हजार 
वर्षांनंतरही जिवंत आहे असें म्हणतात . 

ह्या मुख्य - मंदिरापांतून जवळच तिवेटी लोकांचें एक बौद्ध मंदिर आहे. 
त्या मंदिरासमोर ब्रह्मी, चिनी, तिबेटी, वगेरे बौद्धधर्मीय देशांच्या धार्मिक पताका 
फडकत होत्या. आपल्याकडे “रामनाम? छापलेली धोतरे व उपरणीं असतात, तश्या 
त्या पताका दिसत होत्या. तिबेटी मंदिर माडीवर आहे. आम्ही तेथें गेळो तेव्हां 
वारीक डोळ्यांचे, चपट्या चेहऱ्यांचे व तांवूस वणीचे तिबेटी लोक समोर 
काढ्यासारखा काळा-मिट्ट चहा ठेवून अधून-मधून त्याचे घुटके घेत-घेत वेदपठण 
केल्याप्रमाणे कांहीं मंत्र जपत होते. मधमाऱ्यांच्या युंजारवासारखा त्यांचा आवाज 
कानांना सुखवीत. होता. त्यांना पाहून मळा आपल्याकडील जुन्या संस्क्रत 
पाठझाळांची आठवण झाली. त्या ठिकाणीं गोतम बुद्धांची एक नवीन झोंकवाज 
कापडी मूर्ति तयार केली जात होती. तिच्यावरील रंग भयंकर भडक होते, परंतु ते 
डोळ्यांना खुपत नव्हते. तिबेटी साधु ती मूर्ति रंगविण्यांत दंग झालेळे होते. 
मूर्तीसमोरीळ व आस-पासची आरास तिबेटी पद्धतीची आहे. मूर्तींच्या समोर एका 
भल्या मोठ्या होदांत तूप भरून ठेविळेळें होतें व त्या तुपांत मोठ्या फुलब्ातीसारखा 
दिवा अखंड तेवत होता. मंदिराच्या दारावर अशुद्ध व बेटब अक्षरांत संगमरवरी 
दगडांत कोरिळिली पुढील पाटी आहे : 

तिब्बरीतियन महायाना 
बुद्धीस्ट मंदिर बुद्धा गया 
स्थापित १९४५ 

तिबेटी लोकांनीं नागरी अक्षरांत लिहिळेली पाटी ह्या दृष्टीनें ह्या पार्टीचे 

कौतुक करावें तेवढें थोडेच आहे. परंतु हे कोरीव कास करण्यापूर्वी भाषेचे 


२६ 6७ गया आणि बोधगया 


शुद्धलेखन व अक्षरांचे वळण या. बाबतींत त्यांनीं स्थानिक हिंदी-भाषिकांचा 
सल्ला घेतळा असता, तर अधिक बरें झाळें असते हा व्रिचार मनांत 
आल्यावांचून राहिला नाहीं. 


गरयेतील विष्णुपद 

तिबेटी मंदिर पाहून आम्ही जवळच असलेल्या ' महाबोधि सोसायटी *च्या पुस्तक- 
भांडारांत गेळां आणि तेथें कांहीं पुस्तकें व चित्रें खरेदी करून परतलों. परत येतांना 
आम्हांला टमटम मिळाली नाहीं, द्यासुळें सायकल-रिक्षा करावा लागला. समोरस्चें 
उलटें वारं सुरू झालेलें असल्यामुळें रिक्षावाल्याला खूपच त्रास होत होता. 
तो न बघवल्यामुळें आम्ही थोडा वेळ पायीं चाललो आणि बऱ्याच वेळानें स्वस्थानी 
पोहोंचलो. रात्रीच्या गाडीने पुढें रँचीस जावयाचे असल्यामुळें गरयेतीळ मुख्य ठिकाण 
जें विष्णुपदाचें मंदिर ते पाहून घेण्याचें आम्हीं ठरविळे आणि लागलींच बाहेर 
पडलो. आमच्या बरोबर गर्येतीळ एक कॉँग्रेस पुढारी व बिहारच्या लेजिस्लेठिवह 
कौन्सिलचे सभासद श्री. कुमार झा हे होते. ते गयेचेच असल्यामुळें त्यांना सर्व 
पंडे लोक ओळखीत होते, ह्यामुळें आम्हांला पंड्यांचा मुळींच त्रास झाला नाहीं 
आणि निवेंधपणें व झटझट सवे पाहून घेतां आलें. 

गयासुराची कथा मोठी हृदयद्रावक आणि देवांच्या आसुरी वृत्तीवर प्रकाश 
टाकणारी आहे. वस्तुतः हा गयासुर बळिराजाप्रमाणें असंत भगवद्रक्त व पापमीरु 
होता ; परंतु त्याच्या तपस्तेजाला घाबरून देवांनी त्याचा नाश करण्याचा चंग 
बांधळा आणि त्यासाठी जंग-जंग पछाडले. त्यांनीं त्याच्याकडून यज्ञासाठी त्याचें 
शशीर्‌ मागून घेतलें आणि त्यावर मोठा यज्ञ केला व त्याचें शरीर सरोवरांत टाकून 
दिलें. परंतु अशा प्रकारें त्याला मारून टाकल्यानंतरही त्याचें मस्तक हळूं लागले, 
तेव्हां देवांनीं स्तरातील देवरूपिणी धर्मशिळा त्याच्या डोक्यावर आणून टाकली. 
तरीही गयासुर निश्चळ झाला नाहीं. अखेर स्वत: विष्णु, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, 
लक्ष्मी, सीता, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, बृहस्पति, वगेरे सर्वे देव-देवता त्या शिळेवर 
येऊन उभ्या राहिल्या. तेव्हां गयासुराने त्यांच्याकडून असा वर मागून घेतला, कीं 


मुक्ति मिळवून देण्याचे स्थान ८७ २७ 


“ आतां तुम्ही येथून हळू नका. ह्या ठिकाणीं जे कोणी खान आणि पूर्वेजांचं तर्पण 
करितील, त्यांच्या हजार पिढ्यांचा उद्घार होईल असा वर मला द्या. ” त्याप्रमाणं 
देवांनीं त्याला तसा वर दिला. तेव्हांपासून पूर्वजांना मुक्ति मिळवून देण्याचें 
स्थान म्हणून गयेला प्रसिद्धि लाभली. 


ह्या ठिकाणीं येतांना श्रीविष्णु आपल्याबरोबर आपली गदा घेऊन आले होते, 
म्हणून ह्या मंदिराला गदाधराचें मंदिर असें म्हणतात. फल्यु नदीच्या कांठावर 
अगदीं उंच जागीं हें देऊळ आहे. ह्यामुळें येथून नदीची शोभा छान दिसते.. 
आम्ही गेलों त्या वेळीं देऊळ धुण्याचा कार्यक्रम चालला होता. त्यामुळें. 
काशी-विश्वेश्वराच्या देवळापेक्षां हे देऊळ कमी गलिच्छ आहे असा आमचा समज 
झाला. तो खरा कौं खोटा, गदाधर जाणे |! सर्वात उंच ठिकाणीं धर्मशिला आहे. 
तिच्यावर एक भलें मोठें पाऊल आहे. श्रीविष्णु प्रथम येथें अवतरळे त्या वेळीं त्यांच्या 
पावलाचा जो ठसा उमटला, तेंच हें पाऊल. ह्यालाच विष्णुपद असें म्हणतात. 
ह्या विष्णुपदावर लोक पिंड ठेवितात आणि गायी येऊन ते पिंड खाऊन जातात. 
हा कार्यक्रम दिवसभर चाललेला असतो. ती गंमत थोडा वेळ पाहून आम्हीं मंदिराला 
रामराम ठोकला आणि बाजारांत गेलों. ह्या ठिकाणीं तिळकूट नांवाची एक उत्कृष्ट 
मिठाई मिळते. तीळ व गूळ किंवा साखर एके ठिकाणीं कुट्टन .ही बनविली जाते. 
थंडीच्या दिवसांत ही पोष्टिक व रुचकर मिठाई सर्वजण आवडीने खात असतात. 
राजगिऱ्यासारख्या खोबी नांवाच्या एका तृणधान्याची मिठाईही येथें मिळते. ही 
पचावयाला अत्यंत हलकी व उन्हाळ्यांत थंड असते. ह्यासुळें आम्ही थोडेसे तिळकूट 
व बरीचशी स्वोबी खरेदी केली आणि घरीं परतलो. गया शहराची स्चना इतर 
तीर्थक्षेत्रांप्रमाणंच दाट, कोंदट व आरोग्याला विघातक आहे. परंतु कांही-कांहीं रस्ते 
चांगळेच रुंद दिसले. रात्रीं एका मारवाडी मित्राकडे मिष्टान्न-भोजन करून आम्हीं 
गयासुराच्या ह्या राजधानीचा घाई-घाईने निरोप घेतला. 


& ७ ७७७ ६ व $$. ७. ७ 
पुनः एकदां बोधगया 


४५-९६ .८४,/ << /26.2../:..2.6 0८%: & 4, 2, 8:40) &.:4-, 62.04. &,&४5../. &:3..4..42/:&:3:& 


वैशाखी पोर्णिमेचीं महान्‌ घटना 


बोद्ध धमोमध्ये वेशाखी पोर्णिमेस फार महत्तव आहे. ज्या धमीनें व 
तत्त्तज्ञानार्ने एके काळीं सारें आशिया खंड व्यापिळें होते व आजही चीन, जपान, 
ब्रह्मदेश व सिळोन या देशांतील जनतेच्या अंतःकरणांत प्रेमादराचें स्थान 
मिळविलेले आहे, त्या धर्माचें व तत्तज्ञानाचें ज्ञान ( बोधि ) शाक्‍्यासिंह सिद्धार्थ 
ऊर्फ गोतम ह्यांना वैशाखी पौर्णिमेस प्राप्त झालें. म्हणून ह्या दिवसाला बोधिजयंती 
असें म्हणण्यांत येतें. ह्या महान्‌ घटनेची स्मृति म्हणून दर वैशाखी पौर्णिमेस 
बौद्धधर्मीय लोक मोठा उत्सव करितात आणि तत्तार्चितनामध्ये तो दिवस घालवितात. 
ज्या ठिकाणीं भगवान्‌ गोतमांना हे ज्ञान ( बोधि ) प्राप्त होऊन बुद्ध ( ज्ञानी ) 
ही संज्ञा त्यांना प्राप्त झाली, तं बुद्धगयेचें स्थान बोद्ध धर्मामध्ये अत्यंत पतित्र 
क्षेत्र मानिळें जाते. ही बुद्धगया अथवा बोधगया बिहारमधील सुप्रसिद्ध गया 
स्टेशनपासून सात मैळ दूर फत्यु नदीच्या कांठीं आहे. तेथपर्यंत जाण्यास उत्तम 
डांबरी सडक असून अगदीं अल्प भाड्यांत जाणारी बस, रिक्शा ( सायकल 
रिक्शा ), टांगा, वगेरे वाहनें तेथें मिळतात. वोद्धांप्रमाणंच हिंदूही ह्या स्थानाला 
पवित्र मानितात आणि येथें पिंडदान, वगेरे करितात. 


वैद्याखी पौर्णिमेस बुद्धजयंती असेंही म्हणण्यांत येते. ह्याच दिवशी 
बुद्ध चारेत्राशीं संबंध असलेल्या ज्या अनेक गोष्टींचा जन्म झाला, त्यांत बुद्धगयेतीळ 
सुप्रसिद्ध पिंपळाचे झाडही होतें. ह्या झाडाखाली बसून गोतमाळा “बोधि? 
( ज्ञान ) प्राप्त झाी, म्हणून ह्या झाडाला “बोधिवृक्ष' असें म्हणतात. ह्या 
बोधिवृक्षामुळेंच ह्या स्थानाला इतकें महत्तव प्राप्त झालेलें आहे. वस्तुतः सारा 


अन्यायाचे परिमार्जन ७७ २९ 


बिहार प्रदेश म्हणजे बुद्ध व महावीर यांच्या धर्मचक्तप्रव्तनाची कर्मेभूमि आहे 
येथें ठिक-ठिकाणीं बुद्ध व महावीर यांच्या निवासस्थानाची ऐतिहासिक चिन्हे 
आढळतात. परंतु बुदगयेपासून कोट्यवधि लोकांच्या मनाला व आस्म्याला 
समाधान मिळवून देणाऱ्या ज्ञानाची ज्योत उजळल्यामुळें आजही हं स्थान असंत 
पवित्र मानिलं जातें. 

२८ मे, १९५३ रोजीं -म्हणजे गौतमाला बोधिप्राप्ति झाल्याच्या २४७५९ व्या 
जयंतीच्या दिवशीं- एक असंत महत्त्वाची घटना भारतांत घडली आणि तिच्या 
योगें बोदध जगतामध्ये भारताचे नांव अधिक उज्ज्वल झाळें. ती घटना अशी कीं 
ह्या दिवशीं भारत सरकारनें १९४९च्या बुद्धगया संदिराच्या खास कायद्यानुसार 
एका मोठ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षपदाखाली नेमिलेल्या चार हिंदु व चार 
बोदध लोकांच्या एका समितीकडे हे वुद्धगयेचें इतिहासप्रसिद्ध मंदिर सांपतिळे 
आणि अशा प्रकारे गेलीं कित्येक शतकें चाळत आलेल्या अन्यायाचे परिमाजन केलें. 
त्या सुमारास आपण इंग्लंडच्या राणीच्या राज्यारोहणांत इतके धुंद होऊन गेलों 
होतों कीं प्रत्यक्ष आपल्या देशांत घडणाऱ्या ह्या महान्‌ ऐतिहासिक घटनेकडे 
आपल्यापैकी कोणाचेंच लक्ष्य गेळें नाहीं ; मग तिचें महत्त्व कळणें तर दूरच राहिलें 

बोधगयेजवळ सम्राट अशोकाने सुमारें २२०० वर्षांपूर्वी एक मंदिर 
बांधिळें होते. ५०० वर्षांनंतर तें मंदिर पुनः बांधण्यांत आळ. इतिहास- 
तज्ज्ञांच्या मर्ते सध्यां बोध-गयेमध्यें जें बुढमंदिर आहे, तें हें ९७०० वर्षांपूर्वी 
पुनः बांधिळेळें मंदिर होय. कांहीं शतकांपूर्वी चिनी प्रवासी शुएनत्संग ह्या देशांत 
आला होता, त्या वेळीं त्यानें द्या मंदिराचे ज॑ वणेन लिहून ठेविलें आहे, तं सध्यांच्या 
मंदिराशीं तंतोतंत जुळणारेंच असल्यामुळें द्या विधानास पाठिंबा मिळतो. 


हिंदु महंताचा कत्रजा 

तेव्हांपासून ह्या ठिकाणीं देशांतून व परदेशांतून बौद्धधमोठर्‍यायी नेहमीं येत 
असत व कांहीं मिक्षू येथें निवासही करीत. परंतु ह्या भागांत सुसुलमानांचे राज्य 
स्थापन झाल्यानंतर बौद्ध लोक निघून गेले. पुढें सुमारें तीन-चारशे वर्षेपर्येत ह्या 


३० 6७ पुनः एकदां बोधगया 


मंदिराकडे कोणीं लक्ष्य दिळें नाहीं. त्याच्याभांवतीं जंगल वाढलें आणि ला जंगलामध्ये 
ते ठुप्त झालें. त्यानंतर सुमारें चारशे वर्षांपूर्वी एक संन्यासी तेथें गेला आणि त्यानें 
तेथील जंगळ साफ-सूफ करून तेथें बोधगया मठाची स्थापना केळी व तो तेथें 
राह लागला. हळू-हळू त्या मठाच्या अध्यक्षाने -महंतानें- मंदिराच्या आस-पासची 
पुष्कळशी जमीन-जायदाद बळकाविली आणि मंदिरावरही कबजा केला. 


इंग्रज ठेखकानें प्रथम टक्ष्य वेधिलें 


पुढे-पुढे त्या मंदिरावरीळ आपली पकड घट्ट करण्यासाठीं तेथील बुद्मूतीला 
संपूर्ण हिंदु मूर्ति बनविण्याचा प्रयत्न महंतानें सुरू केला. मीं कांहीं दिवसांपूर्वा 
तेथें जाऊन हें मंदिर पाहून आलों. त्या वेळीं गोतम बुद्वाच्या सुंदर मूर्तीच्या 


गळ्यांत भगवी कफनी अडकविलेली होती, त्याच्या कपाळावर गंधाचा टिळा लाविला 


होता आणि (हॅड पद्धतीने त्याची पोड्शोपचाऱयुक्त पूजा करण्यांत आलेली होती. 
ह्यामुळें त्या मूर्तीचे खरें सांदर्य जवळ-जवळ नाहींसें झालें होते. शिवाय इतर हिंदु 
मंदिरांतून आढळणारी अव्यवस्था व गलिच्छपणाही तेथें दिसत होता. बौद्धधर्मीय 
लोक बुद्धाच्या मूर्तीसमोर बसून त्याचें ध्यान करीत असतात, तीच त्यांची 
उपासना. परंतु त्या देवळाची स्थिति अशी काँ कोणालाही शांतपणें पांच 
मिनिटेही बसवणार नाहीं. शित्राय ध्यान करण्यापूर्वी बौद्धधर्मीयांना मूर्तींच्या 
गळ्यांतील कफनी आणि कपाळाला लाविलेळें गंध, वगेरे काढून टाकून तिला 
नैसर्गिक अवस्था प्राप्त करून यावी लागे. ह्यामुळें बौद्ध लोक अत्यंत बेजार होऊन 
गेळे होते. शिवाय तेथें ऐतिहासिक दृष्टया अनेक महत्त्वाची शिल्पे व भभञावशेष 
पडलेले होते, त्यांकडे कोणाचेंच लक्ष्य नव्हते. 


ह्या खेदजनक पारेस्थितीकडे * दि लाईट आफू एशिया ? ह्या काव्याचे सुप्रसिद्ध 
इंग्रज लेखक सर एडविन्‌ आनोंल्डू ह्यांनी १८८५ सालीं त्या वेळच्या भारत 
सरकारचें लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सरकारनें तिकडे लक्ष्य दिलें नाही. 
पुढें सर एडविन्‌ ह्यांनी त्रिटिश वर्तमानपत्रांत अनेक लेख ह्यासंबंधी लिहिले. 
त्यांचा परिणाम होऊन १८९१ सालीं “महाबोधि सोसायटी * स्थापन करण्यांत 


हकअअल7यजकाबह यि यजसमस्ययववाब॒खम्बाजबाबाशााधाावाव॒यायावय का 


सहा वर्षांचा एक क्षण ८&७ ३१ 


आली. बुढगयेच्या पवित्र तीर्थस्थानाचा पुनरुद्धार करणं हे ह्या सोसायटीचे सुख्य 
घ्येय होतें. सुप्रसिद्ध सिलोनी बौद्ध मिक्षु श्रीअनगारिक धर्मपाल हे ह्या संस्थेचे आधारतंभ 
होते. ह्या मंदिराची व्यवस्था बोदधर्मीय लोकांच्या ताब्यांत आल्याशिवाय त्याचा 
पुनरुद्धार होणें शक्‍य नाहीं, ही गोष्ट श्री. अनगारिक धर्मपाल ह्यांनी बौद्ध व हिंदु 
लोकांना पटवून देण्याचा अहर्निश प्रयत्न केला. हा प्रश्न न्यायाल्यांतही नेण्यांत 
आला. परंतु मालकी हक्काच्या रूढ कायद्यामुळें त्यांत मठाच्या महेताचाच जय 
झाला. तरीही श्री. धर्मपाल ह्यांनी आपली खटपट चालूच ठेत्रिली. 


स्वतंत्र भारताने कायदा केला 

गया कॉग्रेसच्या वेळीं झालेल्या ठरावाप्रमाणें डॉ. राजेन्दरप्रसाद ह्यांनी द्या बाबतींत 
चौकशी करून हा प्रश्न मिटविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांना अपयश 
आलें. त्या वेळीं गांधीजी असें म्हणाले होते, कीं “ भारत स्वतंत्र झाला म्हणजे एका 
क्षणांत हा प्रश्न निकालांत काढितां येईल. ” लयांचें हे म्हणणं आज खरें ठरलें 
आहे -फरक खदाच कीं त्यांचा एक क्षण सहा वर्षांचा ठरला. 


न 


अशा प्रकारे सवे अडचणींचे निवारण होऊन २८ मे, १९५३ रोजीं ह्या 
कायद्याठुसार नेमण्यांत आलेल्या समितीकडे ह्या मंदिराची व्यवस्था आली. त्या वेळीं 
बुद्धगया मंदिराचे अध्यक्ष महंत हरिहर गिरी ह्यांनी असें जाहीर केलें, कीं 
“< पांच पांडवांचे मंदिर, हवनकुंड आणि धर्मशाळा एवढी व्यवस्था मीं नवीन 
व्यवस्थापक समितीकडे सांपवीत आहें. हे मंदिर साऱ्या जगाच्या आदरास पात्र आहे. 
नव्या व्यवस्थेखाठीं त्याची भस्भराट होईळ. त्यायोगें [हटू व बौद्ध लोकांमध्ये 
समजूतदारपणा व सहानुभूति यांचें नवीन युग निमीण होईल व भगवान्‌ बुद्धाच्या 
व इतर महापुरुषांच्या पवित्र स्मृतीरचें त॑ एक केंद्र बनेळ, अशी मीं अंतःकरणापासून 


, आशा करितो. ” 


प्राप्तीसाठी न्य. 


ज्या बुद्ध मंदिराच्या प्राप्तीसाठी गेळीं आठ वर्षें श्री. अनगारिक धर्मपाल आणि 
“ महाओोधि सोसायटी ? ह्यांनी खटपट चालविली होती, तं हे मंदिर उत्तरभारतांतील 
एक अत्यंत सुंदर मंदिर आहे. कित्येक शतके तं जंगलांत दडून पडलें होतें. त्याच्या 


३२ 6७ पुनः एकदां बोधगया 


सभोवतालची जमीन खूप उंच ( सुमारें पंधरा फूट ) आहे. ह्यामुळें हें मंदिर एखाद्या 
मोठ्या खड्यांत असल्यासारखे भासते. पावसाळ्यामध्ये शेजारून वाहणाऱ्या निरंजरा 
नदीचें पाणी देवळांत शिरू नये, म्हणून मंदिराभांवतीं हा बांध जाणून-बुजून 
घालण्यांत आळा होता असें म्हणतात. ह्या मंदिराची उंची १७० फूट आहे. देवळाच्या 
गाभाऱ्यांत भूमिस्पदीमुद्रेमध्ये मांडी घाळून बसलेल्या गौतम बुद्धाची सुंदर 
मूर्ति आहे. मंदिराच्या वर जाण्यास पायऱ्या असून वरच्या बाजूस दोन कोंपऱ्यांत 
बोधिसत्त्वाच्या दोन सुबक मूर्ती आहेत. आम्ही तेथें गेलो त्या वेळीं द्या मूतींनाही 
भगव्या कफन्या घाळून हिंदु बनविण्यांत आलेळें होतें आणि तेथील पुजारी 
त्यांच्यासंबंधी कांहीं काल्पनिक देतकथाही सांगत होता. मंदिरावरून आजू-बाजूचें 
दृस्य फार मनोस्म दिसते. मंदिराच्या सभोवती भक्कम फरसबंदी असून मंदिराच्या 
बाहेरील भिंतीच्या कोनाब्यांतून लहान-लहान बुदधमूती आहेत. मंदिरांतील मूर्तीचे 
तोंड पूर्वेस आहे. ज्या वेळीं भगवान्‌ बुद्ध ज्ञानम्राप्तीच्या तपस्येसाठीं बसले होते, 
त्या वेळी ते अगदीं ह्याच अवस्थेंत होते असे म्हणतात. 

ज्या पिंपळाच्या झाडाखालीं बसून शाक्‍्यसिंह गोतमानें तपश्चयी केळी व बोधि 
( ज्ञान ) प्राप्त करून घेतली, त्याला बोधिवृक्ष असं म्हणतात. आजही ह्या ठिकाणीं 
तो बोधिवृक्ष दाखविण्यांत येतो. परंतु तो मूळचा बोधिवृक्ष नसून १८७० सालीं 
कनिंगहॅमनें येथीळ डागडुजी सुरू केळी असतां मूळचा जुना वृक्ष उन्मळून 
पडल्यामुळें त्यानें नवीन लाविलेळें त॑ झाड आहे. हें झाड मंदिराच्या पश्चिमेस 
असून ते सुमारें १०० फ़ूट उंच आहे. 

भारत हा जसा धार्मिक सहिप्णुतेबद्दळ प्रसिद्ध आहे, तसाच धार्मिक 
माथेफिरूपणाबद्दळही कांहीं कमी प्रसिद्ध नाहीं. बो, जैन, हिंदु ( अथात्‌ 
वेदिक ), मुसलमान, आर्य, अनाये यांच्या हाणा-मार्‍्यांचीं व खुनशीपणाचीं 
अनेक उदाहरणं आपल्या इतिहासांत आहेत. ह्या बोधिवृक्षाच्या नशिबींही 
पहिल्यापासून लोकांच्या रोषाला बळी पडण्याचें लिहिलेलें दिसते. फाहियान 
ह्याने आपल्या प्रवासवणनांत असें लिहिलें आहे, कीं “ सम्राट अशोक 
आपल्या पृ्वीयुष्यांतील पापांच्या प्रायश्चित्तासाठीं व चित्तशुद्धीसाठीं नेहमीं 


बोधिवृक्षाखाळील वज्रासन 6७ ३३ ; 


बोधिवृक्षाच्या दरीनाला जात असे. त्याच्या राणीला जेव्हां हे कळलें, तेव्हां 
ती अत्यंत कृदढध झाली आणि अशोकाच्या गेरहजेरींत तिनें त॑झाड आपल्या 
नोकरांकडून तोडवून टाकिलें. राजानें जेव्हां हे दृश्य पाहिलें, तेव्हां त्याच्या मनावर 
इतका परिणाम झाला, कीं तो त्याच ठिकाणीं वेशुद्ध होऊन खालीं पडला. पुढें तो 
शुद्धीवर आल्यानंतर त्यानें त्या झाडाच्या बुंध्याभोवतीं. विटांचा पार बांधविला 
आणिं त्यांच्या मुळाशी शेकडो घागरी गायींचे दूध घालण्याची व्यवस्था केली, 
तो जमिनीवर पडून राहिला आणि झाडाला अंकुर फुटेपर्यंत न उठण्याची त्यानें प्रतिज्ञा 
केली. त्यानें प्रतिज्ञा करतांच त्या झाडाच्या बुंध्यांतून अंकुर फुटूं लागले. तेव्हांपासून 
आजपर्यंत तें झाड निदान दहा “ चांग तरी उंच वाढलें आहे. ” 

कांहीं ठिकाणीं असें लिहिळेळें आढळतें, कीं स्त्रतः अश्ोकानेंच बौद्धधमीची 
दीक्षा घेण्यापूर्वी हें झाड तोडून टाकलें होतें. परंतु तं मेळें नाहीं. पुढें त्याने 
बौद्धधर्म स्त्रीकारल्यानंतर त्याची कन्या संघमित्रा हिनें मूळ बोधिवृक्षाची एक फांदी 
सिलोनमधीळ अतुराधापुर ह्या ठिकाणीं नेऊन लावली. आज दोन हजार 
वर्षांनंतरही त्या ठिकाणीं ती फांदी भल्या मोठ्या वृक्षाच्या रूपानें उत्तम स्थितींत 
आहे. 

बंगालचा हिंदु राजा शशांक ह्यानेंही हा बोधिवृक्ष तोडून टाकला होता. 
परंतु त्या वेळींही त्याचा नाश होऊं शकला नाहीं. कारण त्याच्या मुळांतून पुनः नवीन 
वृक्ष जन्मास आला. 

बुद्धमंदिर आणि बोधिवृक्ष ह्यांच्या दरम्यान बोधिवृक्षाखालीं ७ फूट ५ इंच 
लांब, ४ फ़ूट १० इंच रंद आणि ३ फूट उंच अशी एक काळी 
शिळा आहे. ह्या शिळेवर बसून भगवान्‌ गोतमांनीं तपश्चर्यी केळी व त्यांना ज्ञान 
लाभले, असें समजलें जातें. ह्यामुळें ती शिळा व ते स्थान सर्वात अधिक पवित्र 
समजलें जातं. ही शिळा म्हणजे सुप्रसिद्ध वज्रासन होय. जवळच असलेल्या 
महंताच्या समाधीजवळ एक गोळ दगड आहे. हा दगड मूळ वत्रासनाचाच एक 
भाग आहे, असें समजले जाते. मंदिराच्या डागडजीच्या वेळीं महंतानें तो तेथून 
हलवला असें म्हणतात. 

सा. भः द. २ 


३४ ८6७ राजग्रृहांतील अर्धा दिवस 


ह्या वश्रासनावर बसून तपस्या करीत असतां “मारा ? नें ( ऊर्फ सेतानानें ) 
त्या आसनावर आपला हक्क सांगून सिद्धार्थाशीं भांडण आरंमिलें. परंतु आपण 
जन्मो-जन्मीं केलेल्या सक्रत्यांमुळें आपल्याला तं आसन प्राप्त झालेळें आहे,.म्हणून 
आपण तें मुळींच सोडणार नाहीं, असें गोतमानें माराला निश्चून सांगितलें. त्यावर . 
माराने त्याला आपलें म्हणणे खरं आहे हे सिद्ध करण्याचें आव्हान देऊन साक्षीदार 
आणण्यास सांगितलें. परंतु त्या वेळीं गौतमाला कोण साक्षीदार मिळणार १ म्हणून 
तो जमिनीकडे बोट दाखवून म्हणाला. “ ही भूमिच माझा साक्षीदार ! त्याबरोबर 
एक भंय्रेकर भूकंप झाळा आणि मार पराभूत होऊन पळून गेला. मनुप्याच्या 
हृदयांतील वासना, कुप्रवृत्ति आणि चांगल्या गोष्टींच्या विनाशासाठीं खटपट 
करण्याची दुष्टवुद्धि ह्या सर्वांचे प्रतीक म्हणून “मार? ह्या काल्पनिक पात्राचा 
उल्लेख बौद्ध वाढ्ययांत आढळतो. अशा प्रकारें सवे वासनांवर विजय  मिळवल्या- 
नंतरच बुद्धास ज्ञान ( बोधि ) प्राप्त झाले. ह्या मंदिरांतील बुद्धाची मूर्ति बसलेली 
असून तिनें आपळें बोट भूमीकडे केलेलें आहे. त्या मूतींजवळच अनगारिक धर्मपाल 
ह्यांनी जपानट्टून आणलेली बुद्धाची चंदनाच्या लाकडाची एक पुंदर मूर्ति आहे. 


८3.८० ८० ८७ ८७ & ८७ ८७. &७ & 
ज १ _€९ र €_' 
राजगृहातालळ अधा दवस 

राजग्रह; नालंदा व पावापुरी 
“रात्र थोडी आणि सोंगे फार? अश्नी माझी स्थिति झाली होती. “ सर्वोदय 
समाजा ? च्या कामानिमित्त मळा बिहारला जावें लागलें, तेव्हां तेथें पाहाण्यासास्खीं 


स्थळें कोणतीं आहेत ह्याची चोकशी करतां राजगृह, नालंदा व. पावापुरी ह्यांची 
नांवें मला सांगण्यांत आलीं. पेकीं पहिलीं दोन नांवें तर शाळेंत शिकत असतां 


अदड्यप्राय नगरी ७ ३५ 


इतिहास-वाचनांत येऊन गेळेडींच होतीं. ह्यामुळें प्रथम त्या दोन स्थळांना सेट 
द्यावी आणि वेळ उरल्यास पावापुरी पाहून ध्यावी, असें मीं ठरविलें. माझ्याजवळ 
दोनच दिवस शिल्लक होते. 


पोंचण्यास विलंब 

वस्तुतः नीट योजना ठरवून ह्या स्थळांना भेटी दिल्या, तर दोन दिवसांत 
व्यवस्थितपणे स्रे कांहीं पाहातां येतं. पातु ज्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून मीं 
कार्यक्रम ठरविला, त्यांनाच नीट माहिती नव्हती. ह्यामुळें पाटण्यापासून ६६ मेल 
अंतरावर असलेल्या राजगीर गांतरी पोंचग्यास मळा ९ तास लागले. सकाळीं १० 
वाजतां भी घरांतून बाहेर पडलों होतो, तो सायंकाळी ७ वाजतां राजगीरला 
पांचलों. 


* राजग्रहा ' चें लोपठेलें वैभव 

येथें तुम्हीं “ राजगृह हा संस्कृत शब्द उच्चारळात, तर त्यापासून फारच थोड्या 
लोकांना बोध होईल. कारण सवे लोक ह्या गांवाला * राजगीर? असेंच म्हणतात. 
आणि “ बर्तियारपुर बिहार लाईट रेल्वे, ही ( 3. 8. 1.. 1. ) तुम्हांला राजगीरकुंड 
ह्या नांवाचेंच तिकीट देईल. आणि त्यांत चूक तरी काय आहे १ राजगृ हाचे कोणतें 
वैभव तेथें आतां शिळ्धक उरलें आहे ? बुद्ध, महावीर, बिंबिसार, अजातशत्रु ह्या 
महान्‌ पूवैजांचें नांव उच्चारावें अश्ली कोणती पुण्याई आज ह्या अदव्यप्राय 
नगरीत उरली आहे ९ यापेक्षां ज्या कारणासाठी, ज्या गरम पाण्याच्या कुंडासाठीं 
लोक आणि व्रिशेषतः रोगी ह्या ठिकाणीं येतात, त्या कुंडाशींच ह्या स्टेशनाचें नांव 
जोडणें अधिक प्रामाणिकपणाचं नव्हे काय १ 


गली-बोळांतून जाणारी आगगाडी 


आम्ही पाटण्याहून दुपारी साडेअकरा वाजतां “ स्टेट : [न्सपोट * च्या बसने निघून 
पन्नास मेळ दूर असलेल्या बिहारशरीफ ह्या गांवी अडीच वाजतां पोहोंचलो. घरीं 


'व गाडीत सर्वजण अगदीं छातीवर हात ठेवून सांगत होते, कीं तुम्ही काळजी 


३६ 6७ राजग़ृहांतील अर्धा दिवस 


कशाला करतां १ बिहारकडून ( म्हणजे बिहारशरीफ गांवाहून ) वाटेळ तितक्या 
मोटारी, टांगे तुम्हांला घेऊन जाण्यास तयार असतील. परंतु प्रत्यक्ष जागेवर 
जाऊन चौकशी केली तेव्हां कळलें, कीं साडेचार वाजतां जाणारी रेल्वे हच ज्यास्तींत 
ज्यास्त लवकर जाणारें वाहन आहे. म्हणून त्याच गाडीनें आम्ही राजगीर्ला गेलों. 
ही रेल्वे आपल्याकडील “ बार्शी लाइट रेल्वे * पेक्षांही रद्दी आहे. तिला फक्त दोन किंवा 
तीनच डबे असतात. सामान ठेवायला बर्थ नाहींत, कीं धोक्याच्या प्रसंगीं 
ओढण्याची सांखळी नाहीं. एखादी वस्तु खालीं पडली, तर तुम्ही खालीं उतरून 
ती 'खुशाळ घेऊन परत येऊं शकतां. मुंबईच्या ट्मगाव्यांपेक्षांही द्या आगगाडीचा 
वेग कमी असतो. बिहारशरीफ ते राजगीर हें १५ मेळ अंतर तोडण्यास ह्या गाडीने 
दोन तास घेतले, ह्यावरून हिच्या वेगाची कल्पना येईल. ह्यामुळें जरी ही गाडी 
वाटेंत लागणाऱ्या गांवांच्या गट्ठी-बोळांतून जात असली, तरी मुलांना तिची 
अजिबात भीति वाटत नाहीं व एखादी गंमत असावी याप्रमाणें तीं धावत्या 
गाडीला शिवून जातात. कुंपण अथवा ॅटफॉर्म ह्यांची स्टेशनला जरूर असते, ही 
गोष्ट द्या रेल्वेला मान्य नाहीं. ह्यामुळें तिकिटें तपासण्याचे काम गाडींतच केलें 
जाते. इतकें असून भाडें मात्र जबरदस्त, म्हणजे मेलास ८ पे प्रमाणें ( इतर 
रेलेचें इन्टर छासचें ) घेतलें जातें. 
जपानी मंदिरांत मुक्काम 

आम्ही राजगीरला पोंचळों, तेव्हां सूर्यास्त होऊन अंधाराचे. साम्राज्य पसर 
लागलें होतें. महाराष्ट्रापासून आम्ही सुमारें हजार मेळ दूर पूर्वेकडे होतों. 
ठरल्याप्रमाणे आम्ही तेथील स्टेशनपासून अर्धा मेळ दूर असलेल्या जपानी बोद्ध 
मंदिरांत मुक्कामास पांचळों. 


स्वामी विश्वानंद 


ह्या मंदिराचे बंगाली व्यवस्थापक स्वामी विश्वानंद हे मोठे आस्थेवाईक, 
प्रेळ व आतिथ्यशील संन्यासी आहेत. त्यांच्या मुस्लिमविरोधी व जपानाुकूल 
हालचालींमुळे युद्धकाळीं इंग्रज सरकारनें त्यांना तुरुंगांत डांबून ठेवलें होते. 


टाप-टिपीचे कष्टाळू लोक ८७ २३७ 


तेथून सुटून आल्यापासून ते ह्या जपानी पद्धतीच्या मंदिराची व्यवस्था पाहात 
आहेत. हे गृहस्थ बौद्ध मिक्ष असले, तरी हिंदु धर्माचे. कट्टे पुरस्कते आहेत; 
कारण बोध धर्म हा हिंदु धमीचाच एक पोटविभाग आहे असें ते मानतात. स्वामी 
विवेकानंद व रामकृप्ण परमहंस ह्यांचे ते परम भक्त आहेत. हिंदुमहासभेचे 
बॅ. वि. दा. सावरकर ह्यांच्याशी त्यांची फार जुनी मेत्री आहे. ज्या वेळीं सावरकर 
अंदमानमध्यं शिक्षा भोगीत होते, तेव्हां स्वामी विश्वानंद सरकारी पी. डब्लू. डी. 
मध्ये नोकरी करीत होते. त्या कामाच्या निमित्ताने ते अंदमानला गेले असतां 
तुरुंगामध्ये त्यांची सावरकरांशीं भेट झाली होती. त्यानंतरही त्यांची मैत्री अखंड 
राहिली. “राष्ट्रीय स्वयेसेवक संघा ? चे श्री. गोळवलकर॒युरुजी व बंगाल-बिहारमधील 
कार्यक्ते द्यांच्याशींही त्यांचा परिचय आहे. द्यापुळें महाराष्ट्रीय व्यत्तीबद्द लांच्या 
मनांत एक आल्मीयतेची भावना निमीण झाली आहे, असें माझ्याशी त्यांनीं 
केलेल्या प्रेमळ वागणुकीवरून मला वाटलें. 


महाराष्ट्रीयांविषयीं आदर 

बागेतीळ हिखळीला जेव्हां ते पाणी घालूं लागले, तेव्हां मी त्यांना म्हणालो, 
“ मला हें काम फार आवडतं. मला थोडा :वेळ हें काम करूं देतां का १” 
त्यावर ते खूष होऊन म्हणाले, “ ळे: ळेः ! आज तुम्ही पाहुणे आहांत. तुम्ही 
कांहींही काम करतां कामा नये. तुम्ही महाराष्ट्रीय लोक असंत कामसू असतां, 
हं मला माहीत आहे. तुमच्यासारखे व्यवस्थित, टाप-टिपीचे नि कष्टाळू लोक मला 
अन्यत्र पाहावयास मिळाळे नाहींत. तुम्हां लोकांच्या कतेबगारीबद्दल माझ्या 
मनांत नितान्त आदर आहे.” १ 


ह्या स्तुतीला पात्र आहोंत काय ! 

त्यांच्या ह्या स्तुतीला आम्ही मराठे कितपत पात्र आहोत, हे ज्याचें त्यानेच 
ठखावें. परंतु जगभर हिंडून आलेला एक परप्रांतीय बोद्ध भिक्षु आपल्या 
प्रांताबदळ असे प्रशंसेचे उद्गार काढतो, ह्याचा मळा अभिमान वारला, 
हृ कबूळ केलें पाहिजे. अथोत्‌ ज्या पक्षाच्या व मताच्या महाराष्ट्रीय लोकांवरून 


. ३८ 6७ राजग्रृहांतील अर्धा दिवस 


त्यांनी हे मत बनविले आहे, त्यांच्या. जमातींतीळ मी नाहीं, हे त्यांना सांगणे, 
मला अप्रशस्त वाटलें. 


ग्रामीण विद्यापीठाची योजना 


त्यांच्या त्या जपानी मंदिराच्या आवारांत एक विद्यालय असून त्याची जबाबदारीही 
स्व्रामीजींवर आहे. ह्या वरिययालयांत केवळ पुस्तकी शिक्षण न देतां शरीरश्रम, 
हस्तव्यवसाय, कारागिरी, वगेरे जीवनोपयोगी शिक्षण दिलें जातें. ह्या विद्यालयाची 
व्याप्ति वाढवून त्या ठिकाणीं एक आमीण व्रिद्यापीठ स्थापन करण्याचा त्यांचा 
विचार आहे व त्यासाठीं शंभर-सव्वाशे एकर जमीन मिळविण्याच्या ते खटपटीत 
आहेत. 


वास्तु आणि शिल्प 


च्या जपानी मंदिराचे ते व्यवस्थापक आहेत, ते मंदिर दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी 
कांहीं जपानी मंडळोनीं बांधळें आहे. त्याची स्वना जपानी पद्धतीनें करण्यांत 
आली आहे आणि आंतील मूर्ति व तिच्या समोरीळ आरास जपानी आहे. 
हंब्या-झुंबरांम्रमाणे लटकणारे दिवे, वगेरे सारें सामान वस्तुतः लाकडी आहे, परंतु 
त्यावर अश्या खुबीने रंगीत कागद चिकरवळे आहेत, कां ते पितळेचे असल्याचा 
भास होतो. येथें एक लहानसा नगारा असून सकाळ-संध्याकाळ कांहीं मंत्र म्हणत 
तो वाजवणें हीच उपासना समजली जाते. बुद्धाच्या मूर्तीसमोरच विवेकानंद 
व रामकरप्ण ह्यांच्या लहान तसबिरी ठेवलेल्या आहेत. 


सतधारा 


राजगृहाची आधुनिक प्रसिद्धि, येथील गरम पाण्याचे झरे व कुंड ह्यांमुळे 
आहे. कांहीं वर्षांपूर्वी डॉक्टर जगदीशचन्द्र बसू ह्यांनी ह्या पाण्यावर प्रयोग करून 
ते“ रेडिओजंक्टिव्ह ? असल्याचें सिद्ध केळं आहे. तेव्हांपासून ह्या स्थानाकडे 


लोकांची रीघ लागूं लागली आहे. स्वतः डॉक्टर बसू कित्येक वर्णे नियमानें येथें 
येऊन राहात असत. 


सारा शीण नष्ट ८७ २३९ 


आम्ही सकाळीं उठून सूर्योदयापूर्वीच त्या झऱ्यावर गेलों. जपानी मंदिरापासून 
ते झरे सुमारें तीन फलीगांवर असतील. थंड-गार वारे मंद-मेंद वाहात होते ह्यामुळें 
अंगावर गुलाबी कांटा उठत होता. अस्या वेळीं गरम पाण्याचे स्नान म्हणंजे मोठी 
चैनच होती. ह्या झऱ्यांना “सतधारा ? असें नांव आहे. हा शब्द “ शतधारा ? 
ह्या शब्दाचा अपभ्रंश असावा. कारण जरी प्रत्यक्षांत गोमुखांतून वाहाणारे 
दहा-बाराच झरे दिसत असले, तरी इतरत्र अनेक लहान-लहान झरे आढळतात. 
पुरुष व ख्रिय़ा ह्यांच्या स्नानाची वेग-वेगळी व्यवस्था असून, कपडे धुण्यासाठी 
स्वतंत्र सोय आहे. ह्या झऱ्याचे पाणी इतके कटत आहे, कीं गरम पाण्याची सवय 
नसलेल्याचें अंग भाजूनच निघावें. गोमुखांतून येणाऱ्या पाण्याने प्रथम अंग धुवून 
ध्यायचें आणि मग खालच्या बाजूस असलेल्या केदारुंडांत स्नान करायचे 
अशी पद्धत आहे. ह्या कुंडांमध्यें सुमारें छातीइतके खोळ पाणी आहे. तळाशी 
वाळू असून खाळून गरम पाण्याचे फवारे वर येत असतात. ह्यामुळें तळपाय 
भाजतील कीं काय असें वाटतें. द्या पाण्यांत फार वेळ स्नान केल्यास अपाय होतो असें 
तेथीळ भटजींनी सांगितल्यामुळे मनसोक्त इंबण्याची इच्छा असूनही थोड्याच वेळांत 
बाहेर यावें लागलें. वर येऊन पुन्हा गोसुखांतून येणाऱ्या झर्‍्यांच्या खालीं बसून 
अंग धुतळें आणि पुसून कपडे करूं लागलों, तेव्हां अंगांतून घाम निघूं लागला व 
सारें शरीर अगदीं हलकें वाटूं लांगळें. प्रवासाचा सारा शीण नष्ट झाला आणि 
मन व शरीर ताजें-तवानें झालें. 


प्राचीन राजधानीचे आरोग्यकेंद्रांत रूपान्तर 

येथीळ झऱ्यांच्या व कुंडांच्या पाण्यांत स्नानं केल्याने सारे चर्मरोग, संधिवात, 
. वगेरे आजार बरे होतात, अशी समजूत असल्यामुळें दूर-दूरंहून लोक येथें येऊन 
राहातात व नियमाने स्तान करितात. ह्यामुळें एके काळीं महान्‌ संम्राटाची राजधानी 
म्हणून प्रसिद्ध असलेलें हे स्थान आतां आरोग्यकेंद्र म्हणून प्रसिद्धीस येऊं 
लागलें आहे. ह्या झऱ्यांजवळ प्राचीन तपोदाराम ( तपोवन ) होतें आणि त्या 
ठिकाणीं भगवान्‌ बुद्ध (इ. स. पू. ५६३ ते ४८२३ ) नेहमीं येऊन राहात 
असत असा उट्लेख प्राचीन ग्रंथांतेन आढळतो. 


४० 6७ राजग्रृहांतील अधा दिवस 


पांच टेकड्यांनी वेढलेठें राजगृह 


गरम झऱ्यावर स्नान करण्याचा मुख्य कार्यकम आटपल्यानंतर आम्ही 
जवळच्याच टेकडीवर चढलो आणि तेथून जुन्या राजगृहाची जागा पाहून घेतली. 
जुर्ने राजगृह पांच टेकड्यांच्या मध्यभागीं वसलेळें होते. कांहीं लोकांच्या मतें 
टेकब्यांची संख्या पांच नसून सात आहे. सर्वे टेकंब्या एक-मेकींना जोडल्यासारख्या 
असल्यामुळें त्यांची संख्या निश्चित करणं सोपें नाहीं. ' महाभारता २ मध्यें ह्या टेकड्यांचीं 
नांवें वैभार, वराह, वृषम, क्रषिगिरे आणि चैत्यक अशीं दिलेलीं असून सध्या 
त्यांना वैभार, विपुळ, रून, छट्ठा, शैळ, उदय आणि सोना अशीं नांवे आहेत. 
सध्या ह्या ठिकाणीं जमिनीच्यावर कांहींही भभावशेष दिसत नाहींत. ओसाड 
जंगळच सवेत्र पसरठेळें आहे. ह्यामुळें कधी-काळां ह्यां ठिकाणीं महान्‌ सम्राटाची 
राजधानी असेळ अशी शंकाही येत नाहीं. स्वामी विश्वानंद मळा म्हणत होते, 
“ तुम्ही जर आजच्या दिवस इथें राहाल, तर इथून चारपांच मेळ अंतरावर 
भगवान्‌ बुद्धांच्या ध्यानाची जागा आहे, ती मी तुम्हांहा नेऊन दाखवीन. इतरही 
अनेक महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. परंतु त्यासाठी डोंगर-दर्‍्या तुडवीत पुप्कळ 
चालावं लागेल. माझी इच्छा तर होती; परंतु मुळोंच सवड नसल्यामुळें आम्म्ी 
त्या स्थानाचे विहंगावलोकन करण्यावरच समाधान मानिलें. 


राजग्रहाचा पूर्वेतिहास 


ह्या ठिकाणीं ब्रह्माचा चोथा पुत्र वसु ह्यानें प्रथम राजधानी वसविली. त्यानंतर 
ब्ुहुदथानें व त्याच्या वंशजांनी येथें राज्य केलें, त्याच्याच वंशांत जरासंध होऊन 
गेला. इतिहासकालामध्ये सम्राट बिंबिसारानें ( इ. स. पू. ५४२ ते ४९१) द्या 
ठिकाणी राज्य केलें. त्याचा मुल्गा अजातशत्रु ( इ. स. पू. ४९१ ते ४५९ ) 
चापाला कैद करून व ठार मारून गादीवर बसला. त्यानें जुन्या राजगृहाच्या बाहेर 
एक नवें राजगृह वसवले आणि त्याच्या भोवती एक प्रचंड तट उभारला. 
ह्या तटाची लांबी सुमारें ३ मेळ असून रुंदी.१५ ते. ९८ फूट व उंची ११ फूट 
होती. आजही ह्या तयाचे अवशेष . ठिक-ठिकाणीं पाहावयास मिळतात. येथील 


एकरूप होण्यांत कल्याण &8 ४१ 


उत्खननामध्ये इ. स. पूर्वी दुसऱ्या शतकांतील प्राचीन वस्तु मिळाल्या . आहेत. 
ह्यांतील कांहीं मूर्ति, वगेरे नालंदाच्या म्यूझियममध्यें ठेवलेल्या आहेत. 


महाराष्ट्रीय बिहारी भटजी 

येथील केदारकुंडामध्यें स्वान करीत असतां तेथील बिहारी पंड्यानें माझी 
चौकशी केली. मी महाराष्ट्रीय आहें असें कळतांच तो मला म्हणाला, “ माझं इथलं 
नांव जरी बलदेव पंडा असं असलं, तरी वस्तुतः आम्ही महाराष्ट्रीयच आहोंत. 
माझं खरं नांव मुरलीधर उपाध्ये असं आहे. आतां. इथें आमचीं फार थोडीं कुटुंबं 
उरलीं आहेत, ह्यामुळें मुलां-मुलींचीं. लभ करणंही अशक्य होऊन बसलं आहे. 
ह्या बाबतींत तुम्ही महाराष्ट्रांतील लोक आम्हांला कांहीं मदत कराल काई 
आमच्या मुलींचीं ल महाराष्ट्रांत झाठी, तरच हा प्रश्न सुटेळ. परंतु तिकडील लोक 
आमच्या मुली करून घेत नाहींत. शिवाय आमची संख्या घटल्यामुळे इतर लोक 
आम्हांला इथून हुसकावून लावतील अशी भीति निमीण झाली आहे. ह्या बाबतींत 
तुम्ही काय करूं शकाळ १” मी त्यांना म्हणालो, “ तुम्ही बिहारी लोकांचे 
रीति-र्व्राज, पडदा, हुंडा, वगैरे गोष्टी स्त्रीकारया आहेत. मराठी भाषा तुम्हांला येत 
नाहीं. अश्या स्थितींत इथल्या समाजाशी एकरूप होग्यांतच तुमचं कल्याण आहे. 
तरी पण तश्नी खास अडचण असेल, तर तुम्ही महाराष्ट्रांत येऊन विचारविनिमय 
करा. तुमची भिक्षुकी वृत्ति नष्ट झाली, तर मला मुळींच दुःख होणार नाहीं. तुम्ही 
जर बुद्देमान्‌ असाल, तर इतर कोणत्याही क्षेत्रांत गेलांत तरी कतेबगारी करून 
दाखवाल. तेव्हां ही भीति मनांतून काहून टाका.” त्यानंतर त्यांनीं देवळांत असलेलं 
आपलें छोटेसे ग्रंथालय मळा नेऊन दाखविलें. त्यांत संस्कृत, हिंदी, इंग्रजीची सामान्य 
पुस्तकें दिसली. सतथारेजवळ शिवमंदिर, संध्यादेवीमंदिर, विष्णुपद, वगेरे देवळे 
आहेत. येथीळ टेकड्यांवरून दिसणारें जुन्या राजगृहाचें धऱ्य फारच सुंदर दिसतें. 


सर्व धमाचे तीथेस्थान 


पहाटे झोपेंतून जागा झालां, तो दूरच्या मशिदींतून येणारी बांग कानांवर 
पडली. पहाटेच्या निःस्तव्धतेंत प्रार्थनेसाठी देण्यांत आलेलें ते निमंत्रण 


४२ 6 राजग्रृहांतील अर्धा दिवस 


कानांना अत्यंत मधुर लागळें आणि लक्ष्यांत आलें, कीं आंज राजग्रह हे सर्व धमाचे 
तीर्थक्षेत्र बनळें आहे. भगवान्‌ महावीर स्वामींनीं राजग्रह व नालंदा ह्या ठिकाणीं 
चोदा पावसाळे घालविले होते आणि जनांचे विसावे. तीर्थकर मुनि सुत्रत ह्यांची 
जन्मभूमि राजगृह होय, असें समजलें जातें. ह्यामुळें जैन ठोक ह्या स्थानाला पवित्र 
मानतात. बिहारचे महान्‌ सुस्लिम संत मखदूम शाह शरफुद्दीन हे ह्या ठिकाणीं 
निवान्तपणें ध्यान व तप करण्यासाठीं बारा वर्षे राहिले होते आणि हजरत मुहम्मद 
येथें येऊन गेळे होते, अशी समजूत मुसलमानांमध्यें असल्यामुळें ते लोकही ह्या 
स्थानास पवित्र मानतात. अशा प्रकारें हिंदु, बौद्ध, जैन व मुसलमान धर्मीयांचे 
हें तीर्थक्षेत्र बनलें आहे. 

गरम झऱ्याच्या पाण्यानें स्वान करून आम्ही जपानी मंदिरांत परतलो, तों 
न्याहारी तयार होती. गरम-गरम पराठे ( तुपांत तळलेली चपाती ) व भाजी समोर 
दिसल्याबरोबर आम्हीं त्यांवर ताव मारळा आणि स्वामीजींचे आभार मातून 
निघालो. परंतु ते आम्हांला पोचवायला वाटेतील. ब्रह्मी बुद्धमंदिरापर्यंत आले. 
हूं ब्रह्मी मंदिरही सुंदर असून येथील आरास ब्रह्मदेशीय पद्धतीची आहे. त्यांतील 
लाकडी वस्तूंवरील. सोनेरी काम मोठें प्रेक्षणीय आहे. येथें एक ब्रह्मी भिक्षुणी 
राहात असते. 


रेंगाळणाऱ्या मनानें निरोप घेतला 


अशा प्रकारें रात्रीं ७ वाजल्यापासून सकाळीं ७ वाजेपर्यंतचा अर्धा दिवस 
आम्ही ह्या प्राचीन नगरीच्या सालिथ्यांत घालविला आणि जुन्या स्मृतींचा 
दरवळणारा सुगंध बरोबर घेऊन रेंगाळणार्‍या मनानें, परंतु झप-झप चालणाऱ्या 
पावलांनीं स्टेशनवर पोंचळों.. तेथून आठ वाजतां गाडी तुटली. तिच्यांतून 
आम्ही आठ मेळ दूर असलेल्या नालंदा शहराचे अवशेष पाहायला गेलों 
गाडीही आमच्या मनाम्रमाणेंच रंगाळत, लळत-लोंबत चाळली होती. आम्हांला 
वाटलें, “ ह्या प्राचीन नगरीपासून दूर जाण्याचं हिच्याही जिवावर आळ आहे असं 
दिसतं. कशी-बशी नाइलाजाने चाळली आहे बिचारी ! ” 


७ ७ क. ७ ७ ७.४७ ७ ७ 
नालंदा हसतीव सवेनगरीः 


४४४४४४४ रर हँ रँ 7 रर ११८४ १ ४४४४४४४ र (४.५, ९ /४६ ९. / ८ (४. ») / 18 ./ ८0२ / 

लहानपणीं हिंदुस्थानच्या इतिहासांत बौद्धकालीन नालंदा विद्यापीठाचें वणेन 
वाचीत असतां भारताच्या प्राचीन गोरवाच्या कल्पनेने हृदय किती आनंदित झालें 
होते ! पूर्वजांच्या कतबगारीचें शब्दचित्र नजरेसमोरून जात असतां छाती अभिमानाने 
कशी फुलून गेली होती ! परंतु कधीं-काळीं ह्या नालंदा नगरीला भेट देण्याचें, 
तिचें दर्हीन घेऊन पुनीत होण्याचें, भाग्य आपल्याला ठाभेळ, अशी कल्पना मात्र 
मनाळा कधीं शिवली नव्हती. ज्याप्रमाणें स्वर्गाचे ठुसतें वर्णनच वाचायचे 
असतें, त्याचें प्र्यक्ष दर्डान कधींच घडायचे नसते, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रापातून 
हजारों मेळ दूर असणाऱया महात्मा गोतम बुद्धाच्या विहारभूरमींतीळ पवित्र स्थळांचे 
दहन घडणें ही शक्‍य कोटीतील गोष्ट आहे, असं कधीं वाटलें नाहीं. 


ग्रस्थान 

परंतु बिहारमधीळ चांडिल ह्या गांवी “ अखिल भारतीय सर्वोदय समाजा * ्चेजें 
वार्षिक संमेळन झालें, त्याला उपस्थित राहावें लागळें आणि त्यामुळें, बिहारमधील 
कांहीं प्रसिद्ध स्थळांना भेटी देण्याची संधि लाभली. * 

अपरिचित प्रांतांतील ऐतिहासिक स्थळें पाहाणे. मोठें अडचणीचे होतं, असा 
माझा अतुभव आहे. आपल्याला असें वाट्ते, कीं त्या-त्या भागांतीळ लोकांना त्या 
स्थळांसंबंधीं जरूर ती माहिती असणारच ; म्हणून आपण प्राथमिक तयारी न 
करतां बाहेर पडतो आणि प्रत्यक्ष अतुभव असा येतो, कीं त्या स्थळांसंबंधी 
आपल्याला जेवटी माहिती असते, तेवदीदेखील तेथीळ स्थानिक लोकांना नसते 
आणि मग आपले हाल कुत्रा खात नाहीं. 

चांडिलहून आम्ही पटना ( पाटणा ) ह्या बिहारच्या राजधानीस गेलों आणि 
तेथून सकाळीं ११ च्या सुमारास * स्टेट ट्रान्स्पोर्ट * च्या बसनें निघून पन्नास मेळ 


४४ ८6७ नालंदा हसतीव सर्वनगरीः 


दूर असलेल्या विहारशरीफ ह्या शहरीं २-२० ला पोंचलों. येथील एस. टी. च्या 
वेळा येथील मित्रांना नक्की माहीत नसल्यामुळें पहिली बस थोडक्यांत चुकली, 
ती चुकल्यामुळें तिला जोडून असलेली आगगाडीही चुकली व संध दिवस वायां 
गेला. त्या वेळीं तेथे स्टेट ट्रान्स्पोर्ट ( बिहार राज्य साव्हूस ) नुकतीच सुरू झाली 
होती, ह्यासुळ तिची घडी नीटशी बसलेली नव्हती. खुद्द पाटण्यामध्येंही ह्या 
संस्थेचे औआफीस अद्यापि सुसज्ज झालेलें नव्हतें. स्त्याच्या कडेला, गटाराच्या 
कांठीं बसूनच गाढ्या सोडण्याचे काम नियंत्रक करीत होते. गाडी वाटेंत कोठें 
थांबवावी, किती उतारू घ्यावेत, ह्यासंबंधी कांहीं बंधन अद्यापि मान्य झालेलें 
दिसले नाहीं. 


बिहार-शरीफ 

आपल्यापैकी अनेकांनीं बिहारमधील हिंदु-मुस्लिम दंग्याच्या वेळीं वर्तैमानपत्रांमध्यें 
बिहार-शरीफ ह्या शहराचा उल्लेख वाचला असेलच. ह्या गांवांत सुसलमानांची 
वस्ती बरीच असल्यामुळें पूर्वी येथें वारंवार दंगे होत असत. स्वराज्यानंतर 
मात्र देशांतीलं इतर भागांप्रमाणें येथील दंगे बंद झाळे आहेत. येथीळ लोक 
“ बिहार*शरीफ ? एवढें सबंध नांव न उच्चारतां फक्त “ बिहार ? एवढेंच नांव 
वापरतात. ह्यामुळें जेव्हां एखादा ग्रृहस्थ म्हणतो, कीं “ मी बिहारला चाललो 
आहें,” तेव्हां परप्रांतातून आलेल्या माणसाला मोठी गंमत वाटते. 

येथून ७ मैलांवर नालंदा नांवाचें एक रेव्वे स्टेशन आहे. रेल्वेच्या 
बरोबरीनेच मोटाररस्ताही जातो. ह्या स्टेशनापासून सुमारें दीड मेलावर प्राचीन 
नालंदा विश्वविद्यालयाचे अवशेष आहेत. आम्ही रात्रीं राजगृह येथेंच वस्तीला होतां. 
ह्यामुळें परत बिहार-शरीफला न येतां वाटेंत नालंदा येथें उतरलो. राजग्रह व 
बिहारशरीफ ह्यांच्या बरोबर मध्यावर नालंदा स्टेशन आहे. भभनावशेषांपर्यंत 
जाण्यासाठी टांगेही मिळतात. परंतु आमच्याजवळ सामान फार थोडें होतं आणि 
सकाळची हवाही आल्हाददायक होती, ह्यामुळें आम्ही चालतच त्या ठिकाणीं 
गेलां. रस्ता सुंदर, डांबरी आहे आणि त्याच्या दोहों बाजूस मोठ-मोठे वृक्ष आहेत. 
ह्यामुळें उन्हाचा त्रास झाला नाहीं. 


जणूं काल्पनिक महालांतच ८०७ ४५ 


नालंदा विश्वविद्यालय. 


ह्या ठिकाणीं दोन गोष्टी पाहाण्यासारख्या आहेत. एक म्हणजे वि-्वविद्यालयाचे 
अवशेष आणि दुसरी म्युझियम. स्स्त्याच्या डाव्या बाजूस अवशेष-विभाग आहे. 
आणि उजव्या बाजूस आधुनिक पद्धतीच्या इमारतींत वस्तुसंप्रहालय आहे. 
उन्हे कडक होण्यापूर्वी हिंडून-फिरून घेणें योग्य होईल, असा विचार करून, 
आम्ही प्रथम अवशेष पाहावयास गेलों. 

अगदीं जवळ जाईपर्यंत ह्या ठिकाणीं कांहीं असेळ अशी कल्पनाही येत नाहीं. 
ह्याचा अर्थ ह्या व्रिद्यापीठाच्या आस-पासची भूमि पुप्कळच वर आलेली आहे. 
ह्या भूमीच्या खालीं किती शहरे, किती नगरे, किती इमारती गाडलेल्या असतील ह्याची 
कांहींच कल्पना येत नाहीं. जवळ जाऊन लहानश्या दरवाजाने विद्यापीठाच्या 
आवारांत प्रवेश केल्यानंतर मात्र अ्लाउद्दिनाच्या जादूच्या साहाय्यानें एखाद्या 
काल्पनिक महालांत प्रवेश करावा, तसें वाटतें आणि समोरचा विशाल व भव्य स्तूप 
पाहून छाती दडपून जाते. सुमारें ७०-८० फूट उंच असलेल्या त्या ऐस-पैस 
स्तूपावर चढून एकूण स्थानाचे विहंगावलोकन केलें, कीं विद्यापीठाच्या: 
आराखब्याची कल्पना येते. हा इतका उंच स्तूप एकाच वेळीं अथवा एकाच 
व्यत्तीनें बांधळेला.नसून वेग-वेगळ्या वेळीं वेग-वेगळ्या राजांनीं थरांवर थर चढविले: 
आहेत. इतिहासज्ञांचें तर॑ असेंही मत आहे, कीं आज जो स्तूप जमिनीच्या वर 
दिसतो, तितकाच जवळ-जवळ जमिनीच्या खालींही आहे ! 


प्रचंड छात्रालयें 


नाळंदा विश्वविद्याठये हे दि विश्ववियाळय वगेरेसारख्या आधुनिक. 
युनिव्हर्सिटींप्रमाणें विदयार्थ्यांच्या राहाण्या-जेवण्याची सोयही असलेलें असें 
होतें. वर ज्या मुख्य स्तूपाचा उल्लेख केला आहे, त्याच्या समोरच्या बाजूस 
दक्षिणोत्तर दहा विहारांचे अवशेष खोदून काढण्यांत आलेळे आहेत. . प्रत्येक. 
विहार म्हणजे' जणूं एक स्वयंपूर्ण छात्राठयच आहे. प्रशस्त अंगण, अष्टकोनी 


४६ 6७७ नालंदा हसतीव सर्वनगरीः 


विहीर, ऐस-पैस पडव्या आणि सभोवती लहान-जृहान खोल्या, असें त्यांचें स्वरूप 
आहे. आजच्या जमान्यांतील पाश्रात्य देशांत.आढळणाऱ्या अवाठव्य छात्रालयांच्या 
मानानें हीं छात्रालयें फारशी मोर्ठी वाटणार नाहींत; परंतु सुभारं अडीच हजार वर्षापूर्वी, 
जेव्हां पाश्चात्य जगामध्ये सर्वत्र अंध:कार पसरलेला होता, अश्या वेळीं केत्रळ 
ज्ञानाजेनासाठीं -वेभवाचें प्रदरीन करण्यासाठीं नव्हे - इतक्या भव्य इमारती 
आपल्या देशांतील राजांनीं बांधविल्या, ही खास अभिमानास्पद गोष्ट आहे. 
ह्या विहारांमध्ये कित्येक ठिकाणीं महिरपीचे दरवाजे आढळतात. ह्यावरून त्या 
काळीं वास्तुकलेनें पुष्कळच प्रगति केळी असली पाहिजे, असें अनुमान निघतें. 
जमिनीच्या खाळून जाणाऱ्या मोऱ्याही येथें पाहावयास मिळतात. ह्या बिहाराच्या 
समोरच्या बाजूस लहान-मोठे चैत्य व स्तूप ह्यांचे अवशेष पाहावयास सापडतात. 


कालनिर्णय 


नालंदा शहराचा उद्लेख अडीच हजार वर्षांच्याही पूश्रीपासून आढळतो. महावीर 
स्त्रामी आणि भगवान्‌ बुद्ध ह्यांच्या उदयापूर्वी हें शहर भरभराटीस आलेलें असात, 
असें इतिहाससंशोधकांचें मत आहे. 'कारण महावीर स्त्रामी आणि गोतमबुद्ध 
ह्यांनी ह्या शहरांत अनेक पावसाळे काढल्यांचा उल्लेख त्या-या पंथाच्या धर्मग्रंथांत 
आढळतो आणि ह्यामुळें जैन व बोद्ध ठोक ह्या शहरास पतित्र तीथेक्षेत्र मानतात. 
तेव्हांपासून तेराव्या शतकापर्यंत म्हणजे दोन हजार वर्षेपर्यंत ह्या ठिकाणी वेग-वेगळ्या 
वंशांनीं राज्य केळे. तेराव्या शतकांत बख्तियार खिलजीने ह्या धार्मिक व सांस्कृतिक 
केंद्रावर हल्ला चढवून त्याची धूळवाण उडविली. तेव्हांपासून इंग्रजांच्या अमदानी- 
पर्यंत ह्या स्थानाकडे कोणाचेंच लक्ष्य गेळें नाही. जीं दोन हजार वर्गे ह्या नगरीनें 
 बैभवांत घालविली, त्या अवधींत ही येथील इमारतींची पडझड झाली असणें स्त्राभाविक 
आहे. ह्यामुळें येथील त्रिहार व स्तूय ह्यांचे अनेक थर एक-मेकांवर चटलेळे दिसतात. 
एक विहार पडला, कीं त्यांवस्च दुसरा बांधायचा, असा. क्रम दिसून येतो. 
ह्यामुळें कित्येक ठिकाणीं आठ वेळां विहार बांधल्याचे पुरावे सापडतात. कांहीं 
काळपर्यंत नालंदा हे राजग्ृहार्चेंच उपनगर समजलें जात असे. 


4 


सातदों वर्षीत अपराघी नाही. 68 ४७ 


ज्ञानवैभवाची चुणूक 

प्रसिद्ध चिनी प्रवासी ह्ुएनत्संग ह्यानें हिदुस्थानमध्ये इ. स. ६२० पासून 
६४५ पर्मंत भ्रमण केलें होते. सम्राट हर्षववधेनाच्या काळीं तो नालंदा येथें येऊन 
बरेच दिवस राहिला होता. त्यानें ह्या नगरीचें जे उत्कृष्ट वणेन केळें आहे, ते वाचून 
मन आश्चर्याने थकत होतें. तो एके ठिकाणीं लिहितो, “ येथील संघारामांत 
( मिक्षुनिवासांत ) जे दहा हजार साधु निवास करतात, ते सर्वे महायान पंथाचे 
अठुयायी आहेत ; परंतु अठरा बोद्धागम, वेद आणि इतर आगम ह्यांचे अनुशीलन 
ते करीत असतात. ..येथी सावूंचें आचरण अल्यंत शुद्ध असतें. ह्यामुळें गेल्या 
७०० वर्षीत, नाळंदा विश्रत्रियाळय सुरू झाल्यापासून, कोणीही अपराधी निघाला 
नाहीं. येथें राजरे-दिवस महान्‌ गूढ विषयांवर शास्त्रा थे चाळू असतात; ह्यामुळें तरुण 
व वृद्ध ह्यांच्या ज्ञानांत वृद्धि होत असते. ड्यांचें ज्ञान फक्त त्रिपिटकापयेतच 
मीदित असते, त्यांना लाजेने मान खालीं घालावी लागते. ह्या महाविहारांत 
भारतवर्षांतीळ वेग-वेगळ्या प्रांतांतून शाद्रप्रेमी विद्वान्‌ शाख्रार्थासाठीं येत असतात. 
पांतु शाख्ाथीमध्यें भाग घेण्यापूर्वी त्यांची पक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा 
नालंदाचे द्वारपाळ घेत असतात. जोपर्यत द्या द्वारपालांच्या प्रश्नांना समाधानकारक 
उत्तरें मिळत नाहींत, तोंपर्यंत विद्वानांना शांख्राथोमध्ये भाग घेण्याची परवानगी 
(दिली जात नाहीं. सुमारें ८० ट्क्के लोक ह्या ढारयालांच्या अवघड प्रश्नांची उत्तर 
देऊं शकत नाहींत; ह्यामुळें त्यांना निमूटपणे आल्या पावली परत जावें लांगतं. 
उरलेल्या २० टके-ठोकांनाही प्रयक्ष शाखाथीमध्यें पराजित होण्याची भीति वाटत 
असतेच; परंतु जे कोणी ह्या सर्वे चक्रांतून तावून-सुलाखून बाहेर पडतात, त्यांना 
यश, कीर्ति, वगेरे सर्व प्रकास्चे लाभ होतात. ” 


उत्खननांत मिळालेल्या वस्तु 


नालंदा विद्यापीठाचे उत्खनन चाळू असतां त्यांतून मातीच्या हजारों 
मुद्रा सापडल्या आहेत. त्या मुद्रांवर थ्मचक्रप्रवतनाचें चित्र आहे. मध्यभागीं 
घर्मचक्र आणि दोहो बाजूस बसलेळें एकेक हरिण, हें नालंदा 


४८. दहे. मॉलेदा हतीच शाधितगरी, 
महामिद्याठयाचें बोधचिन्ह असात्रे असे. हणतात. घयासिरीज धातूंच्या, 


पाषाणाच्या व इतरही प्रकारच्या अनेक मूर्ति येथें सापडल्या आहेत. 
ययांतीह कित्येक मूर्त अगदीं नवीन तयार केल्याप्रमाणे व सजीव भासतात. 
कांशाच्या बुद्ध मूर्तीकडे पाहिलें असतां त्या जणूं आतां बोलणारच आहेत, असा 
ग्रास शेती. नका बया नेहेगाबा श्रांवप्यार्थे सम्या विळयव ये मे 
111111 ता त तीच 
विश्लेष आकर्पून घेते. सिद्धार्थाला ज्या अवर्र्धेत ज्ञानप्रातरि झाली, त्या अवस्थेची शोतक 
अशी ही पुप्ठा समजही जाते. ज्ञातप्राति ण्यापूर्वी भगवान बुद्ध जेळां प्रांडी 
घालून बसले, तेव्हां त्यांनीं असा दद संकल्प केला होता, कीं जोपमीत “बोधि ? 
अथवा संपूण ज्ञान प्राप्त होत नाहीं, तोंपर्यंत मी येथून हलणार नाहीं. भूमीला 
स्प करुन ते म्हणाठे होते, “हे मूप्नि | जर मी पापी नसेन, तर मठा ह 
ज्ञान प्राप्त होईल. माझं पुण्य व पाप ह्यांची साक्षिणी तू॑ आहेस. ” ह्या दद 
किंवा वरम्नसंकल्सामुळें ह्या आसनाठा व्रज्ञासन असेंही महणतात. 


पदा[र्थसंग्रहमलय 
भज र ती गतत झो वीं आ. बग इंतंशिव शरिर शर््क्शें 
आहेत. > शेष पाहून पस्त्लो र तती झा पदार्थसंम्रहाळयांतीळ 


वस्तु पाहून घेतल्या. इमारतीच्या दाराशींच मातीचा एक मल्ञ गोठा होंडा ' 
ठेवठेला आहे, पूवीच्या काळीं ढोक यांत ध्रात्य ठेवीत असत, तया हुंब्याची उंची 
सुमारें दीड पुरुष आहे. एखादी गोठी कणगीच म्हणायची. अनेक तोट्या 
असलेलीं मातीची भांडीही येथं पाहावयास मिळाली, नागराज, द्वागपाठ, वगरे 
नाना प्रकारच्या मूर्ति येथें आहेत. त्यांतील कांहीं राजग्रहाच्या उत्खननांतून 
सापडलेल्या आहेत. राजगृह येथें स्वतंभ म्यूशियम नाहीं, हयामुळें तेथील अवशेष 


पाहावयाचे असल्यास नाळंदालांच यावें लागत. 
* नालंदा ह्सतीव सर्वनगरीः 


वीचा पवती प्ं 
कही सय हाय आती र हला शोत 


कमळनाळांनीच मानस भरले &9 ४९. 


आणिं नाठंदांच्या उत्बननांत मिळाठेल्या रजा यशोवार्याच्या शिहाछेषांतील ह 
श्लोक पुनःपुनः उच्चारीत होतं 
य़ासावूर्जितवीरभूप्विगठदातामजुपानोह्वस 
न्मायदरज्ञकरीन्द्रकुम्मदलनप्राप्तश्रियांभूभुजाम्‌ । 
माज्या शववीव सर्वन्यारी: शाशी सार 
कषत्यांभुप्रवरेस्मदागरमक्ठ विवि. र ज्ञ | ॥ 
अर्श - आपल्या शभर, उंच चेत्यांच्या किरणसपूहांच्या द्वारे नाळंदा मोठ-मोठ्या 
राजांच्या नगीकडे पाहूत्त जणूं हसत आहे, जेथ प्रतिद्व पुं विह्ठाव ब्रास 
करतात, अश्या हिच्या उंच प्रासादांच्या व विहारांच्या पंक्ति ज्या ठिकाणीं विययाधर 
राहातात अश सुमेरु पर्वेताप्रमाणं शोभून दिसतात. | 
जुना अमाता आणि नंबा काळ ह्यांची चित्रें एकोकांत गिसळून एक तर्वेच 
दृश्य डोळ्यांसमोर उर्भे राहात होतें आणि ज्या कमलनालांच्या वैपुल्यावरून द्या! 
नगरीळा नाठंदा असतें नांव पडळें, त्या कमलनाठांनींच जणू सार मानस भरून 
गेलें होतं 


भा. भर. दु. ४ 


६७७ & & ७ & & ७ ७ ७ &७ 
पावापुरीचें जलमंदिर 


७१% ७४/८७/४५४४ ११ ३१०४ ४ क ााााकाााेअशअशअअककभ शं 
जेनांचें पवित्र क्षेत्र | 
-_ हिंदुस्थानांतील जैनांच्या तीरथक्षेत्रांचें अध्ययन ही एक अल्संत महत्त्वाची व 
मनोरंजक गोष्ट ठरेल. जैन धर्मे हा जरी हिंदु धमीचाच एक पोटविभाग किंवा पंथ 
असला, तरी गेलीं दोन-अडीच हजार वर्षे त्यानें आपलें स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून 
धरळें आहे. बोढ थमीप्रमाणें त्याला ह्या देशांतून आपलें चंबू-गवाळें आवरावे 
लागलेळें नाहीं. आणि आज तर देशांतील अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत जैनपंथीय 
लोक अग्रेसर ठरळे आहेत. उत्तर-भारतांत जैनांची तीथक्षेत्रं असणें स्त्रााविकच 
आहे; परंतु दक्षिण-मारतांतही श्रवणबेळगोळा, मूडबिद्री, वगेरे ठिकाणीं जेनांनचीं 
पवित्र क्षेत्रं आजही वियमान आहेत. ह्याचा एक फायदा असा होतो, कीं 
वेग-वेगळ्या- प्रांतांतील व वेग-वेगळ्या भाषा बोलणारे जैन लोक एकत्र येऊं शकतात 
आणि प्रांतीयतेच्या वर जाऊन अखिल भारताच्या दृष्टीनें विचार करूं शकतात; 
' आणि ह्यामुळेंच त्यांच्या कर्तबगारीला अफाट वाव मिळालेला आहे. 

अ्या ह्या कर्तृतसंपन्न वैऱ्य जमातीचे एक पवित्र क्षेत्र बिहारमध्ये पाटणा 
( पटना ) जिल्ह्यांत पावापुरी येथें आहे. पाटण्याहून नवादा गांवीं जाणाऱ्या 
डांबरी स्स्यावर बिहारशरीफ शहरापासून सुमार आठ मेलांवर ( पाटण्यापासून ५८ 
झेळांवर ) पावापुरी नांवाचें खेडें आहे. तेथेंच जैनांचे प्रसिद्द जलमंदिर आहे. 
भगवान्‌. महावीरांनीं ह्या ठिकाणीं देहत्याग केला व त्यांना येथें अभिसंस्कार 
करण्यांत आला, असें मानण्यांत येतं; ह्यामुळें धार्मिक दृष्टया ह्या स्थानाला असंत 
महत्त्व आहे. जेथें महावीरांनीं देहत्याग केळा, तं स्थान पावापुरी खेड्यांत आहे. 
त्या' ठिकाणीं एक देऊळ बांधण्यांत आलेलें आहे, परंतु त्यांत कांहीं विरोष नाहीं. 
ज्या ठिकाणीं त्यांना अभ्निसंस्कार करण्यांत आला, त्या ठिकाणीं मात्र एक अत्यंत सुंदर 


तळपत्या उन्हांत डांबरी रस्त्यावरून & ' ५१ 


असें संगमरवरी जलमंदिर उभारण्यांत आलें आहे. जेनेतर प्रवासी मुख्यत: हें 
जलमंदिर पाहाण्यासाठींच पावापुरीस जात असतात. 


सुंदर, टुमदार मंदिर 

राजग्रृह व नालंदा ह्या प्राचीन .स्थानांपासून जवळच पावापुरी हें ठिकाण 
असल्याचें समजतांच तेथें जाण्याचा मीं निणय केळा: बिहारशरीफटटून “ स्टेट 
ट्रान्स्पोटे साव्हिस ? च्या बसनें पावापुरीला जावें, असें मला सांगण्यांत आलें होतें. 
परंतु आदल्या दिवशीं नाळंदा स्टेशनवर कांहीं प्रवासी मळा भेट्ले होते, त्यांनीं 
मला अगदीं बजावून सांगितळें, “ तुम्ही मोटारीवर विसंबून ,मुळींच रां नका. 
य्रेथीळ बस सव्हिस अंत अनियमित आहे आणि नवांदाहून परत येणाऱ्या गाडींत 
ज्ञागा मिळेळच असं नाहीं. काळ आम्हांला पावापुरीहून बिहारपर्यंत तंगब्या तोडीत 
चाळत यावं लागळे. तुम्ही टमटम ( टांगा ) किंत्रा रिक्षा करून पावापुरीस जा. ” 

त्या गृहस्थांचा उपदेश शिरसावंद्य मातून आम्ही सायकल-रिक्षा कून 
पावापुरीस गेळों. सकाळीं राजग्रह व. नालंदा येथें खूप पायपीट करून आम्ही 
थकून गेलों होतों. शिवाय ऐन दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास आम्ही 
बिहारला ( बिहार हे बिहारशरीफचें संक्षिप्त रूप असून त्या भागांत हेंच ज्यास्त 
प्रचलित आहे ) पोंचळो होतो. अश्या वेळीं रिक्षांतूऩ ७-८ मेळ जाणें कांहीं 
सुखदायक नव्हतें. परंतु कसेही करून त्या दिवशीं रात्रीं पाटण्याला पोंचणें मळा 
भाग होतं. कारण दुसऱ्या दिवशीं पहाटे पाटण्याहून गयेला जाण्याचा कार्यक्रम 
निश्चित झाळेला होता. म्हणून त्या तळपत्या उन्हांत डांबरी रस्त्यावरून प्रवास 
करण्यास आम्ही तयार झालों. अथोत्‌ रस्त्याच्या कडेला ब्रऱ्यापेकीं झाडें असल्यामुळ 
फारसा त्रास झाला नाहीं. 

बिहारपासून पावापुरीपर्यत मोटारनें पावणे-सात आणे पडतात. माझ्याबरोबर 
तिवारी नांवाचे एक बिहारी ग्रहस्थ होते. म्हणजे आम्हां दोघांना जाण्या-येण्यास 
एकूण १ रूपया ११ आणे खर्चे आला असता. शिवाय, मोटार-रस्त्यापासून 
सुमारें मेळभर चालावं लागते; त्यांतही वेळ व श्रस खर्ची पडले असते. म्हणून 
जञाण्या-येण्याचे २ रुपये घेऊन रिक्षाव्राळा येण्यास तयार झाला, तेव्हां आम्हांला 


५२ ' &8 पावापुरीचे जलमंदिर 


तो फार महाग वाटला नाहीं आणि आम्ही एका तासांत रिक्षाने . पावापुरीस 
पांचलों. तेथील सुंदर जलमंदिरि.पाहून आमचा सारा शीण दूर्‌ झाला. 
श्रीमंतीचें वैभव, ऐश्वरयाचें प्रदरान 

जञेन जमात मुख्यतः वेस्यवर्णीयं आहे; ह्यामुळे त्यांच्यांत संपत्तीला महत्तव 
अधिकं आहे. तसें पाहिल्यास बाह्य संपत्तीची, भांडवलशाहीची प्रतिष्ठा ही गोष्ट 
सवेच जमातींत व सवे जगभर अनादिकालापासून चालत आलेली आहे. ह्यामुळे 
ह्या बाबतींत अमूक एका जमातीला नांवें ठेवण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. परंतु जेथे 
श्रीमंत लोक वस्चेवर व अधिक संख्येने जातात, तेथील पुजारी, व्यवस्थापक ब 
नोकर-चाकर गरिबांकडे पूर्णपणें दुळेक्ष्य करतात; किंबहुना त्यांची अवहेलना 
करतात, असा अनुभव येतो. ह्यांत त्यांचा कांहीं दोष आहे असें नव्हे. ज्या 
समाजांत श्रीमंती हुंच वैभव समजलें जातें, तेथें अशी वृत्ति निमाण न झाली तरच 
आश्चर्य. आम्हांलाही ह्या वस्तुस्थितीचा अतुभव पावापुरीस आला. आमच्या पूर्वी 
आगऱ्याचे एक मोठे शेठ तेथें आलेले होते. त्यांच्या दिमतींत तेथील मंडळी इतकी 
गुंतून गेली. होती, कीं आमच्याकडे लक्ष्य देण्यास कोणाला सवडही झाली नाहीं. 

येथील मंदिरांतही ऐश्वर्याचे प्रदशन पाहून डोळे दिपतात. वस्तुतः एका 
विशाळ सरोवराच्या मध्यभागीं वसलेल्या ह्या टमदार मंदिराचे दृश्य पुरेसे मनोहर 
आहे. त्याला बाह्य भपक्याची मुळींच जरूर नाहीं. परंतु देवळांतील सोन्या- 
चांदीची उपकरणीं, मखमळीचें छत आणि इतर भपका इकडेच सामान्य लोकांचें 
मन आर्क त होते. ह्या जलमंदिरांत महावीरांच्या पादुका ठेवण्यांत आलेल्या आहेत. 
ह्या मंदिरापर्यंत जाण्यास संगमरवरी फरशी असलेला प्रशस्त पूळ बांधण्यांत आलेला 
आहे. सारें सरोवर कमळाच्या वेटींनीं भरलेळें आहे. त्या वेळीं तरी आम्हांला फुलें 
दिसलीं नाहींत ; परंतु पृष्ठभागावर पानांची दाटी खूप झालेली होती. पाणी 
अंत अस्वच्छ, हिखे-गार दिसत होतें. त्यांतच कांहीं लोक आंघोळ करीत 
असलेले पाहून अंगावर शहारे आले. मनांत विचार आला, “ ह्या देवळाच्या 
व्यवस्थेपायीं व संपत्तिसंरक्षणाच्या हेतूर्ने जो पेसा खर्चे केला जातो, त्यापैकीं थोडा 
पैसा वापरून जर हे सरोवर स्वच्छ करण्यांत येईेळ, तर किती चांगलं होईल ! 


: साहेब; माझी बक्षिसी ?' ८७ ५३ 


जलविहार तर करतां येईलच, पण नुसतं पाहूनही मन प्रसन्न होईल.? अर्थात्‌ माझी 
ही सूचना ऐकण्याइतकी फुरसत कोणाजवळ नाहीं, हे मला पुरेसें माहीत आहे. 
बक्षिसीचें राज्य 

ज्या माणसाने आम्हांला जलमंदिर दाखविलं, त्याला आम्हीं थोडीशी बक्षिसी 
दिली; परंतु त्याला ती अगदींच क्षुद्वक वाटली. कारण तेथें आलेल्या ज्ञेन शेठजींनीं 
गांवांतील मंदिरासाठी रंभर रुपये, जलमंदिरासाठीं एकवीस रुपये व नोकरांसाठीं चार 
स्पये दिळे होते. मळा पावापुरीसंबंधीं पुस्तर्के व छायाचित्रे हवी होतीं, म्हणून 
तेथीळ लोकांना मीं विचारलें, “ इथें पुस्तकं व चित्रं मिळतील का १ ” तेव्हां 
त्यांच्यापैकीं एकजण म्हणाला, “ मिळतील ना ! परंतु मी तुमच्याबरोबर असल्याशिवाय 
तुम्हांला तीं मिळणार नाहींत. हे शेठजी गेले, कीं मी तुमच्याबरोबर येऊन त्या माणसाशी 
गांठ घाठून देतों. ह्यामुळें ते शेठजी तेथून जाईेपयत मला अधो-पाऊण तास थांबावे 
लागलें. त्यानंतर तो गृहस्थ मळा घेऊन गेला आणि ज्याच्याजवळ पुस्तके व चित्रं होती, 
त्याच्याशीं त्यानें माझी गांठ घाळून दिली. त्या ग्ृहस्थाजवळ मला हवें असलेळें पुस्तक 
अथवा चित्रेही मिळाली नाहींत, त्यामुळें एक मामुली चित्र घेऊन मी परत फिरलो; 
इतक्यांत मला तेथें घेऊन गेलेला माणूस मला म्हणाला, “ साहेब, माझी बक्षिसी १० 
मी आश्चर्याने त्याच्या तोंडाकडे पाहातच राहिलों. वस्तुतः ह्या कामासाठी त्याला 
एक भिनिटही यावें लागलें नव्हतं. सहज जातां-जातां त्यानें माझी चित्रवाल्याशीं 
गांठ घाळून दिली होती. त्याचा तो लोमीपणा पाहून मळा खूप राग आला. 
परंतु मळा लवकर परतावयारचें असल्यामुळें मी त्याच्याशीं हुज्तत न घालतां 
हातीं आलेळें नाणें त्याच्या हातीं कून तेथून सटकलो. अथात्‌ ह्या सवे बाबतींत 
नोकरांचाच दोष असेल, असें मी मानीत नाहीं. त्यांच्या चरिताथाची जबाबदारी 
ज्यांच्यावर आहे, त्यांनीं ती नीट पूरण न केऱ्यामुळेंच बहुधा त्यांना हें लाजिरवाणे 
जिणें कंठावे लागत असलें पाहिजे. 
पाटण्यास परत 

पावापुर्रीचीं मंदिरे पाहून आम्ही मुख्य रस्त्यावर आठों. इतक्यांत नवादाहून 
याटणा शहरी जाणारी बस तेथें आठी. चौकशी करतां तिच्यामध्ये जागा असल्याचे 


५४ & पांवापुरीचे जलमंदिर 


समजलें. आतां आमच्यापुढे एक पेचप्रसंग निर्मीण झाला. रिक्षाचें भाडें वसूळ 
करण्यासाठीं रिक्षातून बिहारशरीफपर्यंत जावे, तर नंतर ब्रिहारपासून बस 
मिळण्याची व पाटण्याला वेळेवर पोंचण्याची शाश्वती नव्हती. रिक्षा तसाच सोडून 
द्यावा, तर त्याचें पुरें भाडें यावें लागून, शिवाय बसलाही भाडे द्यावें लागणार होते. 
परंतु वेळेचे महत्तव अधिक असल्यामुळें एका क्षणांत मीं निणेय केळा आणि 
रिक्षावाल्यास ठरल्याप्रमाणे तीन रुपये देऊन परत जाण्यास सांगितलें आणि बसमध्ये 
बसलों. मंदिराच्या पुजाऱ्यांनीं व नोकरांनीं पुरेशी बक्षिसी न मिळाल्यामुळे जरी 
आम्हांला मनांतल्या मनांत लाखोली वाहिली असली, तरी ह्या अनपेक्षित फाययानें 
रिक्षावाला मात्र खूष झाला आणि त्याच्या खुषीने आम्हीही आनंदित झालों. ऐन 
उन्हाच्या वेळीं दोन शरीरं वाहून नेणें वस्तुतः त्याच्या जिवावस्च आलें असलें 
पाहिजे ; परंतु पोगखातर तो तयार झाळा होता. परत जातांना तो रिकामा रिक्षा 
घेऊन आरामांत शीळ घालीत गेला, कीं रेशाच्या लोभानें वाटेंत मिळालेल्या “ शिटा 
यानें घेतल्या, हें कळण्यास मार्ग नाहीं ! 


६७ ७ %$ ७ ७ ७. ८२ & ६ 
रांचींतील आठ दिवस 


कलला ििअडिशभरमी »४070९/2/2/- (0 /0 8.£:/8/ 1/0:)/1 48.9 


सांची कोरची! 


आपला देश एवढा अफाट व विस्तीणे आहे, कीं अमुक एक स्थान कोठें आहे, 
हे सुशिक्षित माणसालाही चटकन्‌ सांगतां येत नाहीं. 


ह्यामुळें आपल्या मनांत निप्कारणच अनेक भ्रम निर्मीण होत असतात. सिलोन 
देश हिंदुस्थानच्या थेट दक्षिणेस कन्याकुमारीपासून सरळ रेषेंत आहे असा एक 
भ्रम कांहीं नकाशांवरून माझ्या डोक्यांत ठाण मांडून बसला होता. पुटे प्रत्यक्ष 
कन्याकुमाऐीला गेल्यानंतर हा भ्रम दूर झाला आणि सिलोन हिंदुस्थानच्या दक्षिणेस 
नसून आम्िय कोपऱ्यांत आहे असें दिसून आलें. अशाच प्रकारचा एक घोटाळा 
सांची व रांची ह्या दोन ठिकाणांच्या बाबतींतही माझ्या डोक्यांत झालेला होता. 
हीं दोन्ही ठिकाणें एकच आहेत, अर्से कित्येक दिवस वाटत होतं. परंतु. दोन 
वर्षापूर्वी सासित्र व मोग्गलायन ह्यांच्या अस्थींचा जो सोहळा सांचीला झाला, 
त्या वेळीं हा भ्रम पुष्कळसा दूर झाळा आणि सांची हे मध्य-भारतांत भोपाळजवळ 
असून रांची हे बिहारमध्ये आहे हे लक्ष्यांत आलें. तरीपण रांची हे एखादें बंदर 
असावें, अशा प्रकारची भावना -कां कोण जाणे-मनामध्यें घर करून बसली होती. 
अखेर बिहारमधील चांडिल ह्या गांवीं झालेल्या “ सर्वोदय समाजा ? च्या संमेलनाचा 
अहवाल तयार करण्यासाठीं रांचीला मुक्काम ठोकावा लागला, तेव्हां सगळे घोटाळे 
दूर होऊन डोक्यांत प्रकाश पडला. बिहार सरकारची उन्हाळी राजधानी म्हणून 
हे शहर इकडे प्रसिद्ध आहे. नेहमींची राजधानी जे पाटणा शह्र त्यापासून हे दक्षिणेस 
सुमारें सव्वाशे मेळ दूर आहे. ह्याच्या आजू-बाजूस आदिवासी प्रदेश असल्यामुळें 
इंग्रजांनीं हा भाग संरक्षित प्रदेश ठरवला होता. येथें कसलीही राजकीय: 


५६ 69७ रांचींतील आठ दिवस 


चळवळ करणें अशक्य. होते. ह्यामुळें स्वराज्य मिळेपर्यंत ह्या भागांत 
कसलीच राजकीय जागृति झालेली नव्हती. ह्या भागांत समुद्रसपाटी- 
पासून २२०० फूट उंचावर असलेलें एवढें मोठें पठार अन्यत्र नसल्यामुळे 
युरोपियन लोकांनीं येथें आपली वसाहतच उघडली होती. ह्यामुळें ह्या जिल्ह्यांतील 
रस्ते उत्कृष्ट, डांबरी आहेत. शेकडों मेळ पसरलेल्या डांबरी स्स्यांचें इतकें मोठें 
जञाळें अन्यत्र क्रचितच पाहावयास मिळेल. 


आपल्याला रोमन ( इंग्रजी ) लिपीतून आपल्या देशांतील नांबें वाचावी 
लागतात, ह्यामुळें मेरठर्चें “मीरत ?, मुंबईचे “ बंबई ?, पुण्याचें * पूना ?, हाबडाचें 
“होरा » तिरुविदांकुरचें “ त्रावणकोर ?, कुळेंचें “ कोलेम ' अशीं गमतीदार रूपे 
आपण करतों. जेव्हां झॉसीचा झांशी, साँचीचा ,सांची व राँचीचा रांची असा 
उच्चार आपण करतों, तेव्हां तेथील लोकांना तो ऐकून हस येतें. रॉँचीमधील 
अनुस्वार अगदीं कोमल आहे, 


सुमारें सव्वा लाख लोकवस्ती असलेलें हें शहर दहा मेल्पर्यंत पसरलेळें आहे, 
तसें पटना शहरही अनेक मेळ लांब पसरलेळें आहे, परंतु पाटण्याला रुंदी जवळ- 
जवळ नाहींच. सगळीं घरें अरुंद रस्त्याच्या कडेला दाटी-वाटीनें कशीबशी जीव 
धरून बसल्यासारखी वाटतात. परंतु रांचींतीळ घरं' एक-मेकांपासून प्रशस्तपणे दूर 
वसलेलीं व आरामश्लीर आहेत. दोन वेग-वेगळ्या विभागांमध्ये पुऱ्कळ अंतर आहे; 
खेच नव्हे, तर दोन भागांच्या दरम्यान शेती-वाडीही पसरलेली आहे. ह्यामुळें लहान- 
लहान उपनगरांचें हे शहर वनळें आहे असें वाटतें. येथील सगळे रस्ते डांबरी व 
भरपूर रुंद आहेत. येथी म्युनिसिपाठिगीला सुमारें सव्याशें-दीडश्ले मेळ लांबीच्या 
रस्त्यांची निगा ठेवावी लागते, ह्यावरून ह्या शहराच्या विस्ताराची कल्पना 
येईल. बिहारमधील इतर ठिकाणांच्या मानानें येथीह हवा थंड असते. असें 
म्हणतात; परंतु आमच्या सुक्कामांत मात्र आम्हांला त्या थंडीचा अवुभव 
आला नाहीं. - 


र 


५ समर हाउस ? च देऊळ ८७७ ५७ 


रांची हिल 


येथें पाहाण्यासारख काय आहे, असें जर तुम्ही येथील मंडळींना विचाराल, तर 
ते सांगतील, “ शहराजवळच्या दोन टेकड्या आणि वेब्यांचं इस्पितळ हींच प्रेक्षणीय 
स्थळं आहेत.” आणि त्यांचें हे म्हणणें कांहीं खोटें नाहीं. शहराच्या एका टोकास 
असलेली रांची हिळू व दुसऱ्या टोकास असलेली टागोर हिळु. दोन्ही सुंदर आहेत 
ह्यांपैकी रांची हिळु ही ज्यास्त उंच असून तिच्यावर जाण्यासाठी पुण्याच्या 
पर्मतीसारख्या व्यवस्थित पायऱ्या बांधण्यांत आलेल्या आहेत. ह्यामुळें टेकडी 
चढतांना त्रास होत नाहीं. १९४२ सालीं लोकांनीं ह्या टेकडीवर राष्ट्रीय झेंडा 
चढवला होता. ( ही गोष्ट तेथील लोक मोठ्या अभिमानाने सांगतात. ). परंतु 
सरकारनें तो नंतर काढून टाकला होता. पुढें १९४७ सालीं १४ आगस्ट रोजीं 
रात्रीं १२ वाजतां मोठ्या इतमामानें ह्या ठिकाणीं तो झंडा फडकवण्यांत आला 
ह्या शहरांतील सर्वात उंच जागा हीच असल्यामुळें राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याचा मान 
तिळाच मिळणे योग्यच होतं. तेथें हवा खाण्यास येणाऱ्या लोकांना बसण्यासाठी 
बाके ठेवण्यांत आलीं आहेत. एक मारुतीचे, एक महादेवाचे व एक देवीर्चे अशीं 
तीन देवळेंही वर आहेत. कर्गेळ ऑस्ले ह्यानें विश्रांतीसाठी बांधलेल्या 
समर हाऊस चें महादेवाच्या देवळांत रूपान्तर झाळें आहे. मारुतीच्या देवळांतील 
मारुतीला झुपकेदार काळ्या-भोर मिर्या आहेत. तो मिशाळ सारुती पा 
गंमत वाटते. ह्या टेकडीवरून आसमंतांत पसरलेल्या रांची शहराची 
शोभा फार सुंदर दिसते. अधून-मधून विखुरलेल्या गर्द झाडीतून डोकावणारी घेरे 
व लुकलुकणारे दिवे मोठे मोहक वाटतात. तांबड्या-पिवळ्या शेतांमधून जाणारे 
डांबरी सस्ते काळ्या-भोर नागांप्रमाणे सळसळत आहेत असा भास होतो; आणि 
सरकारी नोकरांसाठी बांधण्यांत आळेली टमदार कॉलनी बगीच्यांतील खवरीत 
फुलांप्रमाणं लक्ष्य वेधून घेते. 


टागोर टेकडी 


टागोर टेकडी शहराच्या मुख्य भागापासून थोडी द्र आहे. उंचीलाही फारशी 
नाहीं. परंतु तिच्यांतीळ नेसर्गिकपणा मला मोहक वाटला. 


५८ 6 रांचींतील आठ दिवस 


ह्या टेकडीच्या मध्यावर टागोर कुटुंबाचा एक बंगळा आहे. विश्वकवि रीन्द्रनाथ 
ठाकूर हे ह्या टेकडीवर अनेक दिवस राहून गेले होते, ह्यामुळें हिला टागोर हिल 
असें नांव पडलें. तिचें पूर्वीचे नांव मोराबादी हिळू असें होतें. तेथें मोठ-मोठ्या 
प्रचंड शिळा एक मेकींवर रचून जणूं एक ठिगाराच बनवला आहे असे वाटते. 
वर जाण्यास पुरेसा मार्ग नाहीं. सामान्य डोंगरावर चढल्याप्रमाणें चढून ञावें 
लागतें. परंतु त्यामुळें एक वेगळाच आनंद अनुभवास येतो. टेकडीच्या माथ्यावर 
एक चबुतरा बांधण्यांत आलेला आहे. येथें बसून अस्तास जाणाऱ्या सूर्यीचे 
दीन घेणें हें जीवनांतील एक महान्‌ सुख समजलें पाहिजे. खीन्द्रनाथ ठाकूर 
ह्या चबुतऱ्यावर बसून निसर्गाचे ध्यान करीत असतील ह्या कल्पनेने त्या 
स्थानाबद्दळ मनामध्ये एक वेगळीच आत्मीयता निमीण केळी. ह्या टेकडीपातून 
जवळच * रामकृष्ण मिशन ? चा आश्रम आहे. 


आझ्ञाद हायस्कूल 

हीं दोन स्थळें जरी प्रेक्षणीय असलीं, तरी माझ्या मनांत त्यांच्याबद्दल 
विशेष जिव्हाळा निर्मीण झाला नाहीं. कारण माझ्या डोक्यांत रांची नांव ज्या 
महान्‌ व्यत्तीच्या नांवाशीं निगडित झालेलें होते, त्यांच्या निवासस्थानाचें दरीन मळा 
अधिक महत्तार्चे वाटलें. अनेक वर्षावू्वी मीं असें वाचळें होतें, कीं पहिल्या 
महायुद्धाच्या वेळीं मौलाना अबुळ कलम आझाद ह्यांना इंग्रज सरकारनें रांचीला 
चार वर्षे नजरंद करून ठेवलें होते. १९१८ ते १९२२ पर्यंत मौलानासाहेब 
येथे होते. ते ज्या खोपटांत राहात असत, त्या जागीं आतां मोठी इमारत बनली 
आहे. परंतु त्यांनीं तेथ स्थापन केलेली “ मदरसा इस्लामिया * ( इस्ठामी धमीर्चे 
शिक्षण देणारी शाळा ) मात्र चांगल्या स्थितींत आहे. तेथें सध्या आझाद हायस्कूल 
नांवाची इंग्रजी शाळाही चालते. ज्या मशिदीमध्ये मीळानासाहेब/ नमाज पढत 
व लोकांना कुराणाचा अर्थ समजावून सांगत, ती मशीदही आम्हीं पाहिली- 
हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचे जें दरीन १९२० सालीं जगाला झालें, त्या संदर्भात मीं द्या 
स्थळांकडे पाहिलें, तेव्हां मळा मोठी धन्यता वाय्ली. त्यानंतर परिस्थिति बदठून 
सारें वातावरण विषमय झालें खरें, परंतु आमच्या राष्ट्रीय जीवनांत मैत्रीचा ब 


फाळणीपूर्वींच वेड लागलें हे बरेंच ८७ "५९ 


प्रेमाचा जो मधुर कालखंड येऊन गेला, त्याची स्मृति म्हणून मला ह्या स्थांनाचचे 
महत्त्व विशेष वाटलें, 


वेंड्यांच्या इस्पितळांत बंगाली कवि 

मोळाना आझादांप्रमाणंच दुसरें जे नांव ह्या. शहराशी निगडित होऊन माझ्या 
मनांत स्थायी बनलें होते, ते म्हणजे बंगालचे सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि 
काजी नझस्ळ इस्लाम ह्यांचे. कविसम्राट्र खीन्द्रनाथ ठाकुरांनंतर बंगाली 
भाषेचा महान्‌ कवि म्हणून आजही ज्यांचे नांव दोन्ही बंगालमध्ये घेतलें जाते,-'त्या 
काजी नझरुळ इस्लामना वेड लागल्यामुळें रांचीच्या वेब्यांच्या इस्पितळांत 
ठेवण्यांत आलें असल्याचें मीं वाचले होते. ह्यामुळें रांचीला जाण्या'चें ठरतांच 
बंगालच्या ह्या बंडखोर कवीचे दरीन घ्यावयाचा मीं मनाशीं निश्चय केला. देशाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगवास, उपासमार अश्या हाल-अपेष्टा सहन करणाऱ्या, इंग्रजी 
सत्तेविरुद्ध व सामाजिक नि आर्थिक विषमतेविरुद्ध बंड करण्यास लोकांना प्रवृत्त 
करण्यासाठीं तलवारीप्रमाणे लेखणी गाजविणाऱ्या ह्या भावनाप्रधान कवीच्या नशिबी 
आपला प्रिय भारत स्वतंत्र झाल्याचें पाहाणं नसावें, जिवंत असूनही त्याचा अनुभव 
घेतां येऊं नये, ह्यापरता देवदुर्विलास तो कोणता £ अथीत्‌ मनांत असाही एक. 
विचार येऊन गेला, कीं नझरुळला फाळणीपूर्वीच वेड लागलें, हे एका परीने बरेंच 
झालें; नाहींतर नंतरच्या कत्तली त्याला पाहवल्या नसत्या आणि ज्या हिंदु-मुस्लिम 
ऐक्यासाठी त्यानें प्राणपणाने धडपंड केली, त्याचा असा भयंकर शेंवर झालेला 
पाहून त्याला अतोनात वेदना झाल्या असल्या आणि कदाचित्‌ नंतर त्याला 
आजच्यापेक्षा भयानक वेड लागलें असते. आज पाकिस्तानी जनता जरी 
नझरुळेला आपला महाकंत्रि समजून त्याचा उदो-उदो करीत असली, तरी 
नझरुल मात्र कधींच पाकिस्तानांत गेळेळा नाही. आणि त्याची कविताही 
पाकिस्तानला पचण्यासारखी नाहीं, हे लक्ष्यांत ठेवलं पाहिजे. 


त्या इस्पितळांतील शहाणे 
महाराष्ट्रांत जसें ठाणें, तसे बिहारमंध्ये रांची येथील वेव्यांचें इस्पितळ अत्यंत 
प्रसिद्ध आहे. 


६० 6७ रांचींतील आठ दिवस 


थेड हवेचें ठिकाण असल्यामुळ युरोपियन व श्रीमंत बंगाली वेडेही येथें येतात. 
रांची शहरापासून पांच मेलांवर कॉंके ह्या नांवाचा जो भाग आहे, तेथें हे 
इस्पितळ आहे. ह्याला आतां “ मानसिक चिकित्सालय ? असें हिंदी नांव 
देण्यांत आलें आहे. ह्याचे भारतीय व युरोपियन असे दोन व्रिभाग असून ते 
एकम्मेकांपासून पुष्कळच दूर आहेत. युरोपियन विभागांत हट्टी युरोपियन फार थोडे 
उरछे आहेत. बहुतेक सवे श्रीमंत व प्रतिष्ठित हिंदी लोकच सध्या तेथें आहेत. 
ह्यामुळें युरोपियन व भारतीय असे विभाग नांबाळलाच असून ते वस्तुतः श्रीमंत' व 
गरीब असेच आहेत. भारतीय विभागांत आम्हांला कोणासच भेटायचे नव्हते, 
म्हणून आम्हीं फक्त युरोपियन विभागच पाहिला. तेथें आक्रमक वेडे फारसे दिसले 
नाहींत. फक्त त्यांच्या डोळ्यांवरूनच, म्हणजे 'डोळ्यांतील थंडपणा पाहून, 
ओळखायचे, कीं ते वेडे आहेत; बाकी दुसरें कांहीं साधन नाहीं. सुतारकाम, 
विणकाम, चित्रकला, ह्या विभागांत काम करणारे वेडे पाहिळे, कीं ह्यांना वेडे कां 
म्हणायचे तंच कळत नाहीं. विशेषत:/ वेब्या चित्रकारांची कांहीं चित्रे इतकीं 
उत्कृष्ट व अव्वल दर्जांचीं आहेत, कीं तीं तेथें ठेवलीं आहेत, म्हणूनच तीं वेब्यांनीं 
काढलीं, आहेत असें समजावें लागतं. 


थोडा वेळ इकडे-तिकडे फेर-फटका मारून आम्ही नझरुळ इस्लामना पाहाण्यास 
गेलों. इंस्पितळाच्या तटाच्या बाहेरील बाजूस, स्वतंत्र बंगल्यांत त्यांची सोय 
करण्यांत आलेली होती. त्यांच्यासोबत त्यांची धर्मपत्नी व पुतण्या हीं होतीं. त्यांची 
पली हिंदु असून इतक्या वर्षानंतरही तिनें आपला धर्म सोडलेला नाही, 
ह्यावरून कत्रीच्या सहिप्णुतेची कल्पना येते. , नवर्‍याच्या वेडाचा धक्का 
तिच्याही डोक्याला बसला आहे, ह्यामुळें ती भ्रमिष्टाम्रमाणे पडून असते, असें मीं 
ऐकले होतें. परंतु आम्ही गेळों त्या वेळीं ती पडल्यापडल्या लेखन-वाचनाचें काम 
करीत होती. आम्ही सुपारिटेंडेंटकडून खास परवानगी मिळवली होती, ह्यामुळें कवीच्या 
पुतण्याने खिडकीचे दार उघडून आम्हांला कवीचे द्दीन घडवले. व्यवस्थित 
तुळतुळीत दादी करून, केस मार्गे परतवून, कविवर्य पलंगावर सांडी घाळून 
बसले होते. आम्ही त्यांना नमस्कार केला. परंतु त्यांनीं त्याला प्रत्युत्तर दिळें नाहीं. 


बंडखोर कवि निरूपयोगी ८७ ६१ 


त्यांचा चेहेरा अगदींच निर्विकार, थंड दिसला. सावळा रंग, भरदार शरीर व 
नमुनेदार बंगाली डोळे, असें थोडक्यांत त्यांचें वर्णन करतां येईल. डोक्याच्या 
पुढच्या भागांत टक्कल पडूं लागलें आहे. त्यांना पाहातांच मला उदूंचे आजचे 
सर्वश्रेष्ठ कवि जोळ मळीहाबादी ह्यांची आठवण झाली. अथौत्‌ त्यांच्यांत तसें 
कांहीं साम्य नाहीं, पंतु ठेंगू शरीर व टक्कळ पडलेले डोके, ह्यांमुळे मला त्यांची 
आठवण झाली असावी. दोन मिनिटें नझरुळना पाहिल्यानंतर आम्ही तेथून निघालो. 
श्री. नझरुळ इस्लाम हे कांहीं बोळत नाहींत. धुम्याप्रमाणें गप्प बसून राहातात. 
सुभाषबावूंच्या बंगाली भाषेचा हा बंडखोर कव्रि असा निरुपयोगी होऊन 
पडलेला पाहून मन व्रिषण्ण झालें आणि त्या विषण्णतेचें ओझें मनावर घेऊनच 
आम्ही परत फिरलो. 
दोन वैशिष्ट्यपूर्ण बंगठे 

कॉकेच्या पागळखान्याकडे ऊर्फ मानसिक चिकित्सालयाकडे जातांना वाटेतील- 
रेकडीवर दोन मजेदार बंगळे दिसतात. ह्यांतीळ एक बंगला आगबोटीच्या 
आकाराचा असून दुसरा विमानाच्या आकाराचा आहे. हे आकार इतके हुबेहूब 
साधले आहेत, कीं दुरून पाहिल्यास हे बंगळे नतून खरोखरीची आगबोट व 
विमान आहे असा क्षणभर भास होतो. खालीं काळा फत्तर असलेल्या: 
रेकडीवर हे बंगळे कसे वांधळे असतील ह्या कल्पनेनें मन थक्क होते. 


६ ७ ७ &.७ ७ &७ %७ .&७ 56% 
बिहारची जाति-समस्या 


शश शश शशरर शशश शशश रश रैकँरँररँैश शर हर शह शै र शर रर र र्ट रट 


बिहारची झळ दिलीला 


ता. १८ एप्रिल, १९५४ रोजीं सायंकाळीं बिहारमधील बोधगया ह्या 
जगप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्री “ सर्वोदय संमेलना ? च्या निमित्ताने आलेल्या पंतप्रधान 
जवाहरलाल नेहरूंचे एक जाहीर भाषण झालें. त्यांत बिहारमधील जातीयवादाचा 
उल्लेख करून ते म्हणाले, “ जातीयवादाचं जितकं हिडीस स्वरूप बिहारमध्ये 
दिसून येतं, तितकं अन्यत्र कुठेंच आढळत नाहीं. ही जातीयवादाची आग इतकी 
प्रखर आहे, कीं तिचे चटके आम्हांला दिल्टींत जाणवत असतात. तरी कृपा करून 
हें जातीयतेचं विष तुम्ही जापल्या शरीरांतून लवकर काढून टाका. ” 

अशा प्रकारे बिहारमधीळ जातीयवाद हा अखिलभारताच्या चिंतेचा विषय 
चनलळेलळा आहे. जातीयतेच्या उच्चाटनासाठी सनातनी समाजाविरुद्ध 
चंड करणाऱ्या भगवान्‌ गोतम बुद्धाच्या कमेभूमींत ह्या विसाव्या शतकामध्ये 
जातीयतेनें इतकें थैमान घालावें ह्यापेक्षां अधिक दुदेंवाची गोष्ट कोणती £ डॉक्टर 
राजेंद्रप्रसाद व बाबू जयप्रकाश नारायण ह्यांच्यासारखे साधुचारित पुढारी अथवा 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर अमरनाथ झा ह्यांच्यासारखे थोर विद्वान्‌ 
ज्या बिहारनें भारताला दिले, त्याच बिहारला आपली जातिसमस्या न 
सोडवल्याबद्दल इतरांकडून उपदेशाचे घोट घ्यावे लागावेत, हा देवदुर्विपाकच नव्हे 
-तर काय १ 


बिहारी जातीयवादाचें स्वरूप 


भारतांतील प्रत्येक प्रांतांत ह्या ना त्या स्वरूपांत जातीयवाद अस्तित्वांत असल्याचें 
आपणांला दिसून येतं. दक्षिण-भारतांत त्याचे स्वरूप ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादांतून 


नेतृत्वाला तडा गेला ७० ६३ 


च्यक्त होते; कारण दक्षिणेतील ब्राह्मण वियेच्या बाबतींत खुंप पुढारलेला आहे आणि 
त्या ज्ञानाच्या जोरावर तो आजपर्यंत इतर जमातींचे नेतृत्व.करीत आला आहे, हे 
नेतृत्व जोपर्यत ज्ञानात्मक व आध्यामिक स्वरूपाचे होतें आणि ब्राह्मणाला ऐहिक 
सुख-संपत्तीचा मोह जडला नव्हता, तोंपर्यंत त्याची प्रतिष्ठा कायम राहिली व त्याच्या 
नेतृत्वाविरुद्धू कोणाला तक्रार करावीशी वाटली नाहीं. परंतु जेव्हां ब्राह्मणाने आपलें 
ज्ञान हे. भौतिक ऐश्वर्यप्राप्तीचं एक साधन बनविले आणि तो नांवाचा ब्राह्मण 
राहून व्यवहारांत व्यापारीपेशा घेऱ्य, क्षत्रिय अथवा नोकरपेशा शूद्ठ बनला, तेव्हां 
त्याच्या नेतृत्वाला तडा गेळा आणि इतर जमातींनी त्याच्याविरुद्ध बंड पुकारले. 
ह्यातूनच . ब्राह्मण-ब्राह्मयेतर वाद निर्माण झाला. ह्या वादाचा निकाल 
समाधानकारकपणे लावायचा असेल, तर ब्राह्मणाने आपल्या वांशिक श्रेष्ठत्वाचा 
तरी त्याग केला पाहिजे किंवा ऐहिक ऐश्वय़रीचा लोम तरी सोडला पाहिजे. 
त्याप्रमाणें जेथें ब्राह्मणवर्ग सत्तास्पर्धेतून बाहेर पडला, तेथें त्याच्या विरुद्ध असलेलें 
वातावरण निवळूं लागळें असा अनुभव येत आहे. उदाहरणाथ, महाराष्ट्रामध्ये 
निवडणुकांच्या अथवा इतर सत्तास्पर्धेतून ब्राह्मणांनी अंग काढून घेताच येथील 
जातीय वातावरण पुप्कळच निवळले, असा अतुभव आला आहे. 

परंतु उत्तरभारतांत ब्राह्मणाचे वर्चेःस्व असें कधींच नव्हतें. ह्याला कारण 
कदाचित्‌ गोतमबुद्ध व महावीर ह्या अंबेदिकांची शिकवण हेंही असेल किंवा 
ब्राह्मणांमधीळ ज्ञानोपासनेचा अभाव हेंही असूं शकेळ. तेथें ब्राह्मण हा अनेकदा 
शट्ठापेक्षांही मागासलेला आढळतो. आपल्याकडे येणारे पुरमेये हे उत्तभारतांतील 
ब्राह्मण आहेत व ते स्वतःला पंडित म्हणवून घेतात, हे॑आपणांपैकीं अनेकांना 
माहीत नसेल. त्यांना पाहिल्यानंतर हे ठोक ब्राह्मण असतील हे आपणांला खरेही 
वाटणार नाहीं. परंतु अशा प्रकास्चे ब्राह्मण उत्तर-भारतांत सवेत्र सापडतात, ह्यांत 
शंका नाहीं. तेव्हां जेथें ब्राह्मण इतका मागासलेला आहे, तेथें त्याच्याविरुद्ध कोणाच्याही 
मनांत असूया निर्माण होण्याऐवजी कींवच उत्पन्न होणें ज्यास्त साहजिकच आहे. 

अशा प्रकारें बिहारच्या राजकारणांतून ब्राह्मण हा आपोआपच गळून पडतो. 
ह्या प्रदेशांत कांहीं ठिकाणीं ब्राह्मण हा बहुसंख्य आहे, ह्यामुळें निवडणुकांमध्ये 


६४ ८ बिहारची जाति-समस्या 


व्राह्मण उमेदवार निवडून येऊं शकतो. परंतु अशा ब्राह्मणांची संख्या हाताच्या बोटांवर 
मोजण्याइतकीच असते. अर्थात्‌ सत्तेचा समतोळ ( 33181280 ० 7०") 
राखण्याच्या कामीं ह्या संख्येचा उपयोग होऊं शकतो. ह्यामुळें ब्राह्मण अल्पसंख्य 
असूनही मंत्रिमंडळांतील एखादी जागा तो सहज पटकावूं शकतो. 


भूमिहार व रजपूत ह्यांच्यांतील संघर्ष 

बिहारमध्ये सध्या चार जमाती विशेष प्रमुख मानल्या जातात : भूमिहार, 
रजपूत, कायस्थ व ब्राह्मण. आजपर्यंत तेथें कायस्थांचें वर्चेःस्वरच प्राधान्येकरून 
होतें. परंतु आतां बहुमताची लोकशाही सुरू झाल्यापासून कायस्थ व ब्राह्मण मागे 
पडळे आणि भूमिहार व रजपूत ह्यांचे प्रस्थ वाढलें. भूमिहार व रजपूत हे दोघेही 
शेतकरी पेशांतीलच ; परंतु भूमिहार हे स्वतःला त्राह्मण म्हणवतात आणि जानवे 
वगेरे घाळून आपलें त्राह्मणत्त सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. लांच्यांत 
सधन जमीनदारांची संख्याही पुष्कळ आहे आणि शिक्षणाचा प्रचारी खूप आहे. 
रजपूत स्वतःला क्षत्रिय म्हणवीत असले, तरी त्यांचा पेशाही शेतकीचाच आहे 
व त्यांच्यांतही पैसा व शिक्षण ह्यांचे प्रभाण पुष्कळ आहे. ह्यामुळें ह्या दोन 
जमातींमध्ये सत्तास्पवी सदैव चाळू असते. प्रादेशिक कॉग्रेसमध्ये हे दोन्ही गट 
तुल्यबळ आहेत ; ह्यामुळें जो गट ब्राह्मण-कायस्थांची मदत मिळवू शकेळ, तो 
तेथें सत्तारूढ होऊं शकतो. बिहारचे सध्याचे मुख्यमंत्री श्रीकृप्णसिंह हे भूमिहार 
गटाचे नेते असून, अर्थमंत्री श्री. अचुप्रहनारायण सिंह हे रजपूतांचे पुढारी आहेत. 
हे दोघेही साठीच्या आस-पासचे वृद्ध ग्रहस्थ आहेत; परंतु सत्तेचा हव्यास 
दोघांनाही सारखाच दिसतो. श्रीकृप्णासिंहांनीं इतर गटांचा पाठिंब्रा मिळवून आपलें 
आसन स्थिर करून घेतळें आहे आणि त्यांना उखडून टाकून मुख्यमंत्रिपद 
मिळविण्याच्या काखाया करण्यांत अतुम्रहबावू गुंतठेळे असतात. त्यांच्या द्या 
मारामाऱ्यांना कॉँग्रेस हायकमांडचे लोकही वरिट्रन गेळे आहेत. 

कॉँग्रेस-जनांच्या ह्या अंतर्गत लाथाळ्यांमुळें प्रत्यक्ष कार्यांची मात्र भयंकर हानि 
होते. उदाहरणाथ, भूदानयज्ञाच्या कामीं हातभार लावण्याची ह्या दोन्ही गटांना 
इच्छा आहे; परंतु त्याचें श्रेय फक्त आपल्याच गटाला मिळावें ह्या हेतूने दुसऱ्या 


लायकी हा सुद्दा गोण &७ ६५ 


गटाचा पुढारी भूदानासाठीं जमीन मागण्यास गेळा असतां, त्याला जमीन मिळूं 
नये, म्हणून त्याच्या विरुद्ध गटाचे लोक प्रयत्न करीत असतात. कामाचें वाटोळें झालें 
तरी हरकत नाहीं, परंतु दुसऱ्या जमातीला श्रेय मिळतां कामा नये, अश्ी धडपड 
स्वेत्र दिसून येते. 
नोकऱ्यांतील वशिलेबाजी 

ह्या जातीयवादाचें सर्वात भेसूर स्तररूप सरकारी नोकऱ्यांच्या वेळीं दिसून येतें. 
तसें पाहिल्यास आपल्या मुंबई प्रदेशांतदी लायक ब्राह्मणाला सरकारी नोकरी मिळणे 
दिवसें-दिवस अशक्‍य होत चाललें आहे. परंतु ही परिस्थिति ओळखून येथील ब्राह्मण 
तिच्यांतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अश्ली स्थिति दक्षिण-भारतांतही 
पुष्कळ प्रमाणांत आढळते. परंतु येथें फक्त ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर एवढाच भेद 
मुख्यल्रेकरून केळा जातो. बिहारमध्ये उमेदवाराची जातच नव्हे, तर पोटजातही 
पाहिली जाते. व्या मंत्र्याकडे जे खाते असेल, त्या खात्यांत त्या मंत्र्याच्या जातीच्या 
माणसालाच नोकरी मिळायची, असा जगू अलिखित नियमच तेथें बतून गेला 
आहे. ह्यामुळें लायकी हा मुद्दा गोण बनून, जात हा मुख्य व एकमेव मुद्दा बनला 
आहे. अश्ाम्रमाणें सरकारी नोकऱ्यांतून वशिळेबाजीचा अगदीं बुजबुजाट झाला आहे. 
एकदा जातीयवादाचा स्त्रीकार केळा, कीं तो कोगत्या थराला घेऊन जातो, ह्याचें 
उदाहरण म्हणून बिहारकडे बोट दाखवतां येईल. तेथें माणसाचे मूल्य माणूस ह्या 
नात्यानें करण्यांत न येतां त्याच्या जातीवरून केळें जातें. ह्या सर्वात गमतीची गोष्ट 
अशी, कीं बहुसंख्य असलेली गवळी अथवा गुराखी जमात ह्यां सत्तास्पर्धेत कोठेच 
दिसत नाहीं. ही जमात शिक्षण व पेसा ह्यांत मागासलेली असल्यामुळें तिला कोणी 
विचारीतच नाहीं. आणि एक प्रकारें ब्राह्मणेतरांतीळ ब्राह्मण समजले गेलेले व 
पुढारलेल्या वर्गाचे लोकच सवे राजकारण खेळवीत आहेत आणि बहुसंख्य जनता 
असहायपणे सवे पाहात आहे. । 
एक मजेदार अतुभव 

जातीयवादांतून निघालेळें उच्च-नीचतेचें व. सोवळ्या-ओवळ्याचें प्रस्थही येथें 
पदो-पदीं दृष्टोत्पत्तीस येतं. ह्या बाबतींत मळा स्त्रतःला आलेला एक अनुभव मोठा 

भा. भ्र. दु. ५ 


६६ 6७ बिहारची जाति-समस्या 


मजेदार आहे. गया स्टेशनवरील एका हेंटेळांत मी गेलों आणि तेथें पुरी-भाजी 
खाह्ी. त्यानंतर हात धुण्यासाठी उठलो. लोकांच्या हातांवर पाणी घालणारा मुलगा 
त्या वेळीं कोठें तरी कामानिमित्त गेला होता, म्हणून मीं डाव्या हातानें त्याचें ते 
भांडे घेऊन हात धुतला आणि लस्सी पिण्यासाठी म्हणून परत जागेवर येऊन बसलों. 
इतक्यांत तेथें काम करणाऱ्या इतरांचे लक्ष्य माझ्याकडे गेळें आणि जणूं एखादा 
सयंकर अपराध घडला असावा अऱ्या नजरेने ते एक-मेकांकडे पाहूं लागळे. आपापसांत 
त्यांची कांहीं कुजवूजही झाली आणि तो मुलगा तेथें येतांच त्यानें माती घेऊन तें 
भांडें स्वच्छ घासून धुवून टाकलें. त्या सगळ्याचा कांहीं अथच माझ्या ध्यानांत येईना. 
त्या लोकांना विचारावे, तर नसता प्रसंग ओढवण्याची भीति, म्हणून मीं जणूं कांहीं 
आपण पांहिळेंच नाही अशा प्रकारें गप्प बसलां व पैसे देऊन बाहेर पडलो. नंतर 
मीं इतर बिहारी मित्रांना ह्यासंबंधी विचारलें, तेव्हां ते म्हणाले, “ कदाचित्‌ त्यांना 
तुमच्या जातीविषयीं शका आली असावी. ? 


“म्हणजे मी हरिजन असेन असं त्यांना वाटळं असेल, असंच कीं नाहीं १”? 
मीं स्पष्ट सवाल केला. 


“ तेंही शक्‍य आहे. परंतु तुम्ही पायजमा घालतां, त्यामुळें तुम्ही मुसलमान 
असाल, अशीही शंका त्यांना आली असावी. इथें कोणताही| हंदु पायजमा घालीत 
नाहीं. तो थोतर तरी नेसतो किंवा सुटा-बुटांत असला तर पँट तरी घालतो. इथळे 
सुसुलमानच मुख्यतः पायजमा वापरतात. ह्यामुळें त्याला आपलं भांडं विटाळल्याचा 
संशय आला असणं शक्‍य आहे. ? 


दुसरे एक मित्र म्हणाले, “ आमच्याकडे जेवतांना दोन्ही हात वापरतात. 
ह्यामुळें जेवणाऱ्या प्रत्येक माणसाचे दोन्ही हात खरकटे आहेत, असं गृहीत धरण्यांत 
येतं. तुम्हीं जरी डावा हात खरकटा केला नसला, तरी तो खरकटाच होता असं 
धरून त्यांनीं आपलं भांडं शुद्ध करून घेतलं. ” 

तिसरे एक मित्र म्हणाळे, “ आमच्याकडे डावा हात हा अपवित्र मानला जातो. 
ह्यामुळें त्या हाताने पाण्याला स्पर केल्यास त॑ पाणी व भांडं विटाळत, असा 


एक मजञेदार अनुभव ८8 ६७ 


समज आहे. जेवतांनाही तुम्हांला अनेक लोक उजव्या हातानेच पाणी पितांना 
दिसतील. ? 

अशा प्रकारें तिघांनीं तीन अर्थ लावले. परंतु तिन्हीरचें तात्पये एकच होतें, कीं ते 
भांडे व्रिटाळळें होतं, अपवित्र झालें होते ! 

आपल्यापेक्षा इतरांना तुच्छ अथवा कमी प्रतीचे ळेखण्यांत कांहीं दोब आहे, 
पाप आहे ह्याची कल्पना भारतवर्बामध्यें फारच थोड्यांना असेल. परंतु आपल्या ह्या 
मनोवृत्तीचे जाहीर प्रदर्शन हॉटेळसारख्या सार्वजनिक ठिकाणीं प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीच्या 
डोळ्यांसमोर करण्याचा निगरगट्टपणा कदाचित्‌ बिहारखेरीज इतरत्र पाहावयास 
मिळणार नाहीं. ह्या वृत्तीमुळें तेथील प्रत्येक जमात म्हणजे जणू एक स्वतंत्र राष्ट्रच 
आहे. प्रत्येक जग दुसऱ्याला तुच्छ लेखतो. आपण एका भारतमातेची लेकरं आहोंत, 
ही जाणीव कोणाच्याच वागणुकीतून दिसून येत नाहीं. 


कामें कशीं करून घेतलीं जातात? 

ह्या जातीयवादाच्या आधारावर सरकारी मंत्र्यांकडून आपलीं कामें कशीं करवून 
घेतलीं जातात, ह्याचा एक मोठा मजेदार अनुभव पाटण्याच्या एका मित्राने मला 
सांगितला. ते म्हणाळे, “ आमच्या इर्थे मंत्र्याकडून एखादं काम करवून व्यायचं 
असलं, तर त्यासाठीं कचेरींत जाऊन कांहीं फायदा नाहीं. मंत्र्याच्या बंगल्यावस्च 
तुम्हांला गेळं पाहिजे. तुम्ही कचेरींत कांहीं काम करा अथवा न करा. तुम्ही जर 
नियमितपणे आपल्या खात्याच्या मंत्र्याच्या बंगल्यावर जाऊन हजेरी लावलीत, तर 
तुमची नोकरी व बढती निश्चित झाली म्हणून समजा. अर्थात्‌ त्यासाठीं देखील 
तुम्ही त्या मंत्याच्या जातीचे असणं आवश्यक आहे. माझा एक अनुभव मी तुम्हांला 
सांगतों : कचेरीच्या मार्फत जेव्हां माझे कांहीं काम होईना, तेव्हां मी एका मंत्र्याच्या 
बंगल्यावर जाऊन हजर झालों. तेथें जाऊन पाहतो, तों लोकांची ही गर्दी ! 
त्या ठिकाणीं एक मजेदार /र्श्य मळा दिसलं. एक चांगला धडधाकट व सुखवस्तु 
ग्रृहस्थ एका पायावर उभा राहून, गळ्यांतील जानवं सदर्‍्याबाहेर लांबत ठेवून, दोन्ही 
हात जोडून, कंबरेत वाकून, कितीतरी वेळ मंत्यासमोर उभा होता. मंत्रिमहाशयांनीं 
हातांतील काम संपल्यावर त्या ग्रहस्थाकडे एक कृपाकटाक्ष टाकळा आणि विचार, 


६८ ८७ बिहारची जाति-समस्या 


“काय काम आहे तुझं १? तो नम्रपणे उद्गारला, “ सरकार, निवडणुकीच्या वेळीं 
आमच्या इथें आपण आलां होतां; त्यानंतर पुन्हा आलां नाहींत, म्हणून दर्शन 
कणण्यासाठीं आलों होतों. काम-बीम कांहीं नाहीं. ? अश्या प्रकारें एक-दोनदा 
उडवा-उडवीचीं उत्तरं दिल्यानंतर त्यानें आपलं खरं काम सांगितळं. मुलाची बदली 
त्याच्या गांवापासून दूर झाली होती, ती रद्द करून पुन्हा त्याला आपल्या गांवींच 
नेमण्यांत यावं, ह्यासाठी खटपंट करण्याकरतां तो आला होता. त्याचं काम करून 
देण्याचं आश्वासन मंत्र्याने दिल्यानंतर त्याच्या पायाची धूळ आपल्या मस्तकाला 
लावून तो ग्रहस्थ निघून गेला. अर्थात्‌ त्यानं आपलं जानवं वाहेर काढून आपण 
भूमिहार असल्याबद्दल संत्र्याची खात्री आधींच पटवून दिळी होती, हे तुमच्या 
लक्ष्यांत आळं असेलच. ” 


मंत्र्यांच्या बाबतींत कांहीं लोक किती दीनता व लाचारी दाखवतात ह्याचें एक 
उदाहरण ह्या मित्रांनी सांगितळें. ते म्हणाळे : “ मंत्याकडून काम करवून घ्यायचं 
असलं, तर हे लोक किती खालीं उतरतात हे पाहाण्यासारखं आहे. एका गांवचे 
एक आमदार आहेत. ते अल्संत अनीतिमान्‌ म्हणून बदनाम आहेत. परंतु आपली 
आमदारी कायम टिकावी, ह्यासाठी आपल्या गांवीं येणाऱ्या संत्र्याचे पाय धुवून तें 
पाणी सर्व लोकांसमक्ष तीर्थ म्हणून ते स्वतः पितात व इतरांनाही प्यावयास 
लावतात. अशा प्रकारें मंत्र्यावर दडपण येतं आणि पुन्हा पुढील खेपेस त्यांना 
तिकीट मिळतं. ” सदर ग्रृहस्थांचें नांव-गांवही माझ्या मित्रांनी मळा सांगितलें 

जातीयवादांतून निघाळेळें शिवा-शिवीरचें व बाह्य कर्मकांडाचे प्रस्यही येथें बरेच 
मोठें आहे. देवघरच्या पंब्यांनीं आचार्य विनोबा भावे ह्यांच्यावर हरिजनांसमवेत 
मंदिरांत प्रवेश करण्याच्या प्रयलाबद्दळ कसा अमानुष हल्ला चढवला होता, हे 
आपणांपैकी अनेकांच्या स्मरणांत अजून ताजें असेल. शेंडी-जानव्याचे प्रस्थही येथें 
भयंकर आहे ! शंडी-जानवें नसणारा माणूस हिंदु कसा राहूं शकतो, ह्याचें कोडें बिहारी 
लोकांना सुटत नाहीं. ह्या शेंडी-जानव्याच्या पाश्यांतून कम्युनिस्ट पुढारीही सुटळेळे 
नाहींत. माझ्या एका कम्युनिस्ट मित्राच्या गळ्यांतीळ जानव्याकडें बोट दाखवून मीं 


एखादा क्रान्तिकारी खुघयारकच हवा ८७ ६९ 


त्यांना विचारळें, “ काय हो, तुम्ही. कस्युनिस्ट आहांत, नव्हे, त्यांचे बौद्धिक 
पुढारीही आहांत. तर मग ह्या जानव्याची अडगळ तुम्ही कशाला ठेवली आहे१” 
ह्यावर ते उद्ारळे, “ माझा कांहीं जानव्यावर विश्वास नाहीं, परंतु माझ्या 
मावशीने मोठ्या प्रेमानें मळा हे घालायला दिलं आहे, म्हणून मी हे घालतां 
शिवाय आम्ही लोकांमध्यें आमच्या मताचा प्रचार करायला गेळां असतां आमच्या 
गळ्यांत जानवं नसेळ, तर लोक आम्हांला धर्मेभ्रष्ट समजतात आणि आमच्या 
वार्‍्यालाही उभे राहात नाहींत. म्हणून इच्छा नसतांही आम्हांला अनेकदा हे टोंग 
करावं लागतं. ” 

“< म्हणजे ह्याचा अर्थ असा, कीं जनता तयार नाहीं म्हणून पुढारी, रूढीच्या 
चाकोरीतून सुटत नाहींत आणि पुढारीच रुदिग्रस्त आहेत म्हणून जनतेला जुनी 
चाकोरी सोडण्याची इच्छा होत नाहीं. अशा प्रकारे हे दुष्ट चक्र कधीं संपगास्च 
नाहीं. ” सी त्यांना म्हणाली 

“ तुझच म्हणणं खरं आहे. सध्या तरी आम्हांला ह्या पॉरेस्थितीतून सुटण्याचा 
कांहीं माग दिसत नाहीं. ” त्यांनीं प्रांजळपण कूळ केळे 

सारांश, अ्यांच्याकडटून क्रांतिकारक उपायांची अपेक्षा करायची, त्या 
कम्युनिस्टांनींच जातीयवादापुढें हार खादी आहे. ह्यामुळें बिहारची :जाति-समस्या 
सुटण्याचा सध्या तरी कांहीं मार्ग दिसत नाहीं. हा प्रश्न निव्वळ शिक्षणाने सुटणारा 

नाहीं: कारण शिक्षित समाजही ह्या जातिवादापासून सुळींच अलिप्त नाही. लासाठा 
एखादा महात्मा ज्योतिबा फुळे किंवा कमवीर अण्णासाहेब शिंदे. किवा कमेवीर 
भाऊराव पाटील ह्यांच्यासारखा एखादा क्रान्तिकारी सुथारकच बिहारला हवा आहे 


&७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ & 
बिहारची ख्री-समस्या 


> /३॥.॥५ ६ ८० १८६: /५/ ६ ८.४ /४/: /४/९./॥40/३4 १ 4 “00 4:८0 // 4, 4 /६ 4 /% 2. /- 8 /1:/?//:/ 


स्रियांना छत्रीची जरूर काय ? 

मार्च महिन्यांतीळ प्रसंग. उन्हाळा नुकताच सुरू झालेला होता. बिहारमध्ये 
भूदानयज्ञाच्या प्रचारासाठी गेलेल्या एका महाराष्ट्रीय बिदुषीला छत्रीची गरज 
भासू लागली, म्हणून ती आपल्या पित्याबरोबर पटना (पाटणा) ह्या 
_ बिहारच्या राजधानीच्या शहरीं छत््यांचीं दुकानें धुंडाळूं लागली. त्या पिता-पुत्रींनीं 
सारें पाटणा शहर पाल्यें घातलें, परंतु त्यांना लेडीज अंब्रेळा ? अर्थात्‌ बायकांची 
छत्री, कांहीं मिळाली नाहीं. दुकानदारांनाही हें विचित्र गिऱ्हाईक पाहून गंमत 
वाटली. अखेर एकजण त्यांना म्हणाला, “ तुम्हांला बिहारमध्ये बायकांची छत्री 
मिळणारच नाहीं.” 

“ कां रे बाबा£ असं ठामपणे तूं कसं सांगूं शकतोस १” त्यांनीं त्याला विचारलें. 

“ कारण बिहारमधील स्रीला छत्रीची कधीं गरजच पडत नाहीं. इथें खत्री ही 
एक पडद्याआड लपवून ठेवण्याची वस्तु आहे. मजूर जमातींतल्या स्रियांना छत्री 
लागत नाहीं आणि वरच्या जमातींतील खी कधीं घराबाहेर पडून पायांनी चालत 
जाणार नाहीं. मग छत्रीची गरजच काय उरली १” 

ही घटना अगदीं ताजी आहे. ती ऐकल्यावर बिहारमधील ख्रीबद्दळह अधिक 
माहिती :मिळवण्याची जिज्ञासा उत्पन्न झाली आणि जस-जशी माहिती मिळत 
. गेली, तस-तश्ी मनांत शंका येऊं लागली, कीं आपण विसाव्या शतकांत वावरत 
आहोंत, कीं मुसलमानी अमदानींत आहोंत १ 
बायकांना बाथरूम कशाला हवी ? 

बिहारमध्ये भूदान यज्ञाच्या प्रचारार्थ ज्या महाराष्ट्रीय व दक्षिण-भारतीय मुली व 
श्रिया हिंडत आहेत, त्यांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे स्नानग्ृह्यांचा अभाव. 


स्नान पुण्यसंचयासाठीं ०० ७१ 


आपल्याकडे नदीच्या कांठीं असणाऱ्या वाई, नाशिक, वगैरे गांवीं ख्नियांनीं 
नदीवर जाऊन तेर्थे उघब्यावर स्नान करण्याची प्रथा नाहीं असें नाहीं; परंतु 
मोठ्या शहरांत वाढलेल्या सुशिक्षित मुलींना ( कारण विनोबांबरोबर असणाऱ्या 
मुलींत पदवीधर व प्राध्यापक तरुणीही आहेत ) आस-पास पुरुष वावरत असतांना 
उघड्यावर स्नान करणें महासंकट वाटत असल्यास नवल काय ६ त्यांना बंदिस्त 
स्नानगृहांत स्तान करण्याची सवय असल्यामुळें त्यांची फार कुचंबणा होते. त्यांनीं 
बिहारच्या लोकांना जेव्हां आपली अडचण सांगितली, तेव्हां ते आश्चरयीनें त्यांच्याकडे 
पाहातच राहिळे. कांहींजण स्पष्ट म्हणाले, “ देशकार्ये करणाऱ्या मुलींना हे श्रीमंती 
चोचले कशाला १ ही तर निव्वळ चैनीची बाब आहे ! ” 


न्हाणीघर ही चैनीची बाब ! आपल्याला हे वाचून हसू येडे. पण बिहारच्या 
मित्रांनी तो आरोप अगदीं गंभीरपणें केळा होता; कारण त्यांच्याकडे स्रियांसाठीं 
स्नानाची खतंत्र अशी सोय नसते. नदीवर, विहिरीवर किंवा तळ्यावर वाटेल 
तितके लोक असले, तरी स्रिया उघड्यावर स्नान करतात. आतां कोणाला अशी 
शंका येईल, कीं इतकी जबरदस्त पडदा-प्रथा असतांना ह्या बायका बाहेर कऱ्या 
पडतात? त्याचें उत्तर असें, कीं पडदा तोंड लपवण्यासाठीं असतो; त्यामुळें स्नान 
करतांनाही सबंध चेहेरा झाकून ठेवला, कीं पडद्याचे रक्षण झालें. ह्यावरून मला 
एक युरोपियन प्रथा आठवली. युरोयांत म्हणे, ख्रियांच्या पायांच्या टांचा पुरुषांच्या 
नजरेस पढें देत नाहींत. इतर सारें शरीर विवरस्र राहूं शकेल, परंतु टांचा सदव 
झाकलेल्या हव्यात. अथीत्‌ हट्टी ह्यांत किती तथ्यांश असेल, हें मी सांगू शकत 
नाहीं. परंतु पडदा पद्धत ह्या बाबतींतील दुसरें टोक आहे, असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. 


दुसरें एक कारण असें, कीं रोजच्या रोज स्नान करणें आवश्यक आहे, ही गोष्ट 
तेथीळ स्रियांना मान्य नाहीं. सटी-सहामाही, सणावारी दोन तांब्ये अंगावर म्ह्णजे 
अंगावरील कपड्यांवर ओतून घेतळे कीं झालें. तेंही स्वच्छतेसाठी नव्हे, तर 
पुण्यसंचयासाठीं ! कडक थंडीच्या दिवसांत काय स्थिति असेल ह्याची कल्पनाच 


७२ ८6७ बिहारची स्त्री-समस्या 


करणें बरें ! अश्या स्थितींत रोजच्या रोज स्नान कुं इच्छिणाऱ्या महिलांवर तेथील 
लोकांनीं चैनबाजीचा आरोप केल्यास काय आश्चर्य १ 


सर्व जाती-जमातीची तीच स्थिति 


ही स्थिति बिहारमधील कांहीं मागासलेल्या जातींपुरतीच मयीदित आहे, असें 
समजण्याचे कारण नाहीं. प्रत्येक जमातींत हेच दृश्य नजरेस पडतें. बावू राजेंद्र- 
प्रसाद आणि बावू जयप्रकाश नारायण ह्यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय कीतींचे 
पुढारी ज्या कायस्थ जातींतून निर्माण झाले, त्या कायस्थांनींही पडद्याच्या बाबतींत 
कांहीं प्रगति केळेळी नाहीं. राजेंद्रवावू राट्रपति ह्या नात्यानें देशभर हिंडत असतात, 
पंतु त्यांच्यासमवेत त्यांच्या सोभाग्यवतींना कोणीं पाहिळें आहे काय १ किंबहुना त्या 
पति-पलींचा एकत्र फोटोही पाहावयास मिळत नाहीं. बिहारच्या सर्वेतरेष्ठ पुढाऱ्याच्या 
घरीं जर इतका पडदा, तर इतरांच्या बाबतींत दुसऱ्या कोणत्या स्थितीची अपेक्षा 
बाळगावी १ श्री. जयप्रकाशजींच्या पत्ती श्रीमती प्रभावतीदेवी अनेक वर्षे सेवाय्रामळा 
गांधीजींजवळ राहिल्या असल्यामुळें त्या मात्र पडदा पाळीत नाहींत. 9 


* निदान डोक्यावरून पदर तरी घेत जा. 


महाराष्ट्रीय सुली बिहारमध्ये हिंडतात, तेव्हां त्यांना मोठे गमतीदार अतुसव 
येतात. एकदा एक तरुणी रस्त्याने चाळली असतां एक वयस्क ग्रृहस्थ तिच्याजवळ 
आला आणि तिरस्काराने तिच्याकडे पाहात म्हणाला, “ तुम्हांला कांहीं लाज, शरम 
आहे कीं नाहीं १ ” 

ती मुल्गी चकित झाली. आपळें काय चुकलें असावें, ह्याचा विचार करीत तिनें 
आपले कपडे जरा ठीक-ठाक करण्याचा प्रयत्न केळा आणि नम्रपणे विचारलें, 
“* काय झाळं १ माझ्या हातून कांहीं चूक घडली का१ ” 


“ चूक १ साधी चूक नव्हे, घोडचूक ! तूं चांगली गरती बाई दिसतेस नि डोकं 
उघडं टाकून स्स्त्यानें जातेस ९ तुला कांहीं वाटत नसलं, तरी आम्हां पुरूषांना 


स्त्रियांच्या बाबतींत अनुदार ७७ ७३ 


बघायला लाज वाटते. तुला पडद्यांत वावरायचं नसळं, तरी निदान डोक्यावरून 
पदर तरी घेत जा ! ” तो गृहस्थ गमीरपणें म्हणाला. 

“अस्सं, अस्सं ! ” असें म्हणत ती मुलगी हसत-हसत पुढें निवून गेली. 
काय, बायका चष्मा घालतात? 

भूदानासाठी खेडो-पा्डी हिंडणाऱ्या कांहीं मुली कॉलेजांत शिकणाऱ्या ( एक तर 
नागपुरच्या केलेजांत प्राध्यापिकेचें काम केळेली ) असल्यामुळें त्यांच्यापेकीं 
अनेकींना चप्मा लावावा लागतो. ह्या गोष्टीचें तेथें किती आश्चर्ये करण्यांत येतं ! 
पुप्कळ वेळां लोक त्यांना व्रिचारतात, “ तुम्ही वायकाच आहांत ना ६ मग तुम्हांला 
चमा काय करायचाय £ तुम्हांला लिहिण्या-वाचण्याची जरूर काय १ ” अनेक लोक 
एवढ्यावरच न थांबतां त्या मुलींजवळ येतात आणि त्यांच्या डोळ्यांवरील चप्मा 
चाचपून पाहातात. जणूं ख्त्रीला चप्म्याची जरूर असते, ह्यावर त्यांचा विश्वासच 
बसत नाहीं. 

त्यांचें तें वागणें पाहिलें, कीं आएण अव्वल इंग्रजी अमदानींत इंग्रज बायकांकडे 
कोणत्या नजरेने पाहात असू; ह्याची चांगळी कल्पना येते. युरोपियन स्त्री म्हणजे 
आपल्याला एक आश्चर्ये वाटत होते. इतक्या स्वातंत्रयांत वावरणारी स्त्री 
साध्वीयतित्रता असूं शकेळ, ह्यावर आपला विश्वास बसत नव्हता आणि ह्यामुळेंच 
तिच्याविषयी आपल्या अंतःकरणांत एकप्रंकास्ची अनुदार वृत्ति निर्माण झाली ,होती 
तशीच कांहींशी स्थिति आज बिहारी समाजाची आहे. पडय्यांतून बाहेर पडलेली 
स्री मनानें व शरीराने पवित्र असू शकेळ, ह्यावर त्याचा विश्वास बसत नाहीं आणि 
म्हणूनच पुप्कळ वेळां अऱ्या स्रियांच्या बाबतींत तो फारच अनुदार व असभ्य वागतो, 
असा अनुभव आहे. 


रूढीविरुद्ध बंडाची तयारी नाहीं 


स्री पडद्यांतून बाहेर पडळी तर भ्रष्ट होईल, अशी प्रामाणिक भीति 
बाळगणाऱ्यांची गोष्ट सोडून देऊं; पातु ज्यांना ही पडदा-पद्गति अयोग्य वाटते, तेही 
तिच्याविरुद्ध बंड करण्यास तयार होत नाहींत, ही एक मोठी आश्चयीची गोष्ट आहे. 


७७४ ७6७ बिहारची स्त्री-समस्या 


ह्या बाबतींत येथील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते उत्तर देतात, 
“ तुमचं म्हणणं बरोबर आहे; परंतु जुन्या लोकांची समजूत कशी पटणार १ आम्ही 
आमच्या बायकांना पडद्यांतून बाहेर काढलं, तर सनातनी मंडळी आमच्यावर 
बहिष्कार घालतीळ आणि मग जें राजकीय कार्य आम्ही आज करीत आहोंत, तेंही 
आम्हांला करतां येणार नाहीं. म्हणून हा प्रश्न काळावर सोपवून आम्ही गप्प बसतो. 
अटो, पूर्वीपेक्षां आतां कितीतरी सुधारणा झाळी आहे. हट्टी बायका पडदांतूनच 
पिनेमाळा जाऊं लागल्या आहेत, ही काय कमी महत्वाची गोष्ट आहे ? होईळ 
हळू-हळू सवे कांहीं व्यवस्थित ! ” 

आपल्याकडीळ कांहीं सनातनी मंडळी अस्पृश्यता निवारण्याच्या बाबतींत जी 
भूमिका घेतात, तशीच येथें पडद्याच्या बाबतींत लोकांकडून घेतली जाते. शहरांत 
राहाणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांच्या बायका बहुधा खेड्यांतून आपल्या सासरींच 
राहातात. ह्यामुळें एक प्रकारें त्यांच्या आर्थिक नाड्या सनातनी लोकांच्याच हातांत 
असतात ; म्हणून त्यांच्याविरुद्ध बंड करण्यास ते तयार होत नाहींत आणि एकजण 
रूटीची युळाधी निमूटपणे सहन करतो हे पाहून इतरजणही लारचेंच अतुकरण 
करतात. अऱ्या स्थितींत एखादी तेज:ःस्त्री महिला निर्मीण होऊन तिनें हा प्रश्न 
आपल्या हातीं घेतला, तरच तो सुटण्याची कांहीं शक्‍यता आहे. 


बाहेरील स्त्रियांना होणारा त्रास 

ह्या पडदापद्धतीचा उपद्रव बिहारमधील बायकांना जो होत असेळ तो असेल, 
पण बाहेरून जाणाऱ्या ख्रियांना भात्र त्याचा वेगळ्याच प्रकारें त्रास होतो. तो असा, 
कीं उघड्या माथ्यानें हिंडणारी खरी तेथें एक प्रेक्षणीय वस्तु समजली जाते. एखादी 
मुलगी रस्त्याने जाऊं लागली, कीं साऱ्या नजरा तिच्याकडे रोखल्या जातात आणि 
मग त्या मुलीला अगदीं चोर्यासारखें होतं. ह्या नजरांत निव्वळ कुतूहूलच असतें 
असें नव्हे, तर एक प्रकारचा तिरस्कार, हेवा, वुभुक्षुपणा, उल्ठूपणा ह्यांचे मिश्रण 
असतें. त्यांत पुन्हा त्या स्रीबरोबर एखादा पुरुष ( मग तो तिंचा भाऊ का 
असेना ! ) असेल, तर मग त्या नजरांतील उपहास विचारायलाच नको. हा 
अनुभव पाटणा शह्रांत मीं स्त्रतःच घेतला, ह्यामुळें त्यांतील कटुता माझ्या मेंदूपर्यंत 


हशवववश॒ुशा॒वाशाआा॒॒ञ॒ाजा॒ााजजजबम्बययावग्गयय 


वधूचा चेहेरा पाहिलेला नसतो ८9 ७५ 


जाऊन पोचली आहे. आमच्याकडे महाराष्ट्रांतठही खरियांकडे आधाशी नजरेनें पाहाणारे 
गल्लो-गळीं आदळतात, ह्यांत शंका नाहीं, परंतु ते बहुधा हलक्या दर्जीचे किंवा. 
मवाली ह्या सद्रांत मोडणारे असतात. द्यामुळें त्यांच्याकडे आपण लक्ष्य देत नाहीं- 
परंतु पाटण्याला जे लोक आमच्याकडे रोखून पाहात होते, ते चांगळे सुशिक्षित व 
सभ्य समजले जाणारे होते. ह्यामुळें ते दुःख अधिक बिहारमध्ये खिश्चन किंत्रा 
बंगाली स्रिया अवून-मवून दृष्टीस पडतात, परंतु त्यांची संख्या मुख्यतः शहरांत व 
तीही अगदीं तुरळक आहे. शिवाय त्या बायका खूप श्रीमंत आणि उच्च स्थानीं 
असल्यामुळें मध्यवमर्गीय स्रियांना भासणारी अडचण त्यांना सहसा नास देत 
नसावी. 

बिहारमध्ये पडदा-पद्धति असल्यामुळें ख्रियांच्या बाबतींत पुरुषांमध्ये एक 
प्रकारचा बुजरेपणा व त्या अतुमंगानें येणार सभ्यपणा भरपूर असेल, अशी माझी 
कल्पना शेती. परंतु तेथें काम करणाऱ्या मुलींनी जे अनुभव सांगितले, त्यांवरून 
ती चुकीची होती, असें आढळून आलें. त्यांच्या स्वतःच्या बायका घरच्या पेटीत 
वंद असल्यामुळें ते जणू चेकाळल्यासारखे होतात आणि स्स्त्यानें जाणाऱ्या मुलीला 
धक्का देण्याची एकही संधि दवडीत नाहींत, असें मळा सांगण्यांत आलें. 
बायकांना पडद्यांत ठेवणारे पुरुष इतर जातीच्या ख्तियांच्या बाबतींत असभ्य 
बनतात हा अतुभव कांहीं अंशीं मुसलमानांच्या बाबतींतही आपणांला 
आलेला ह्याहे. 


बायका बदलतात वा ह्रवतात 

ह्या पडदा-पद्धतीमुळें कांहीं गमतीदार घटनाही घडून येतात. उदाहरणार्थ, 
लभ्ञाच्या वरातींची गऴत झाली, कीं पुष्कळड्या नवर्‍या बदलतात किंवा हरवतात. 
ग्ृहप्रवेश्याचा एखादा मुह्रूत असतो, त्या दिवशीं शेकडों वधू गृहप्रवेश करतात. परंतु 
वधूचा चेहेरा कोणीं पाहिलेला नसतो, ह्यामुळें गर्दीमध्ये एका वराची वधू भलत्याच 
घरांत जाते. खींद्रनाथ ठाकुरांच्या “ नौका डबी ? ह्या कादंबर्रची घटना अशाच 
एका प्रसंगावर आधारलेली आहे, हे आपणांपैकीं अनेकांना माहीत असेल. 
परंतु ह्याहीपेक्षां आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लभानंतरही अनेक वर्षेपर्यंत नवऱ्याला 


७६ 6 बिहारची स्त्री-लमस्या 


आपल्या बायकोचा चेहेरा दिसत नाहीं. दिवसा तर ती त्याच्यासमोर येणारच नाहीं, 
परंतु रात्रीही जेव्हां त्यांची भेट होते. तेव्हां दिवा सालवण्याची प्रथा असल्यामुळें चार 
ख्रियांच्या घोळक्यांत बसलेली अमूक एक खी आपली वायको आहे, असें 
कोणताही नवरा छातीठोकपणे सांगूं शकत नाहीं. 


दिवसेंदिवस क्षयाचें वाढतें प्रमाण 

ह्या परिस्थितीचा साभाजिक परिणाम जो कांहीं होत असेळ तो वेगळा, परंतु 
ल्लीच्या प्रकृतीवर मात्र ह्याचा फारच वाईट परिणाम होतो. पडययांत राहाणाऱ्या 
बहुतेक ख्रिया ,पांडुरक्‍्या, फिक्कट दिसतात. यांच्यांत क्षयरोगाचे प्रमाण तर 
दिवसें-दिवस वाढतच आहे. पूर्वीच्या वाळी प्रामप्रधान संस्कृतीमध्ये कदाचित्‌ हा 
दोब. लक्ष्यांत आठा नसेल, परंतु आतां खुल्या हवेच्या अभावामुळे ख्रियांमध्ये 
ह्या रोगाचा प्रसार झपाट्याने होत आहे, असें म्हणतात. पडदा-प्रथा. फक्त अशिक्षितांतच 
आहे असें समजण्याचे कारण नाहीं. चांगल्या सशिक्षित घरण्यांतही ही म्रथा अजून 
मूळ धरून बसली आहे. पदवीधर ख्रियांनाही पडयाच्या ब्राहेर पडण्याची हिंमत 
होत नाहीं आणि मग त्यांना आंतल्या आंत तडफडत बसावें लागते. 


ख्लीची राखण करीत बसावें लागतें 

महाराट्रांत अनेक वर्षे राहिळेळे एक विहारी ग्रहस्थ पखां पाटण्याला भेटले. 
गप्पा-गो्टी चाळू असतां ते मळा म्हणाळे, “ महाराष्ट्राच्या मोकळ्या वातावरणांतून 
इथें आल्यामुळें साझा जीव कसा युदमरून जात आहे. पाटण्यासारख्या शहरांतही 
प्र्येक बिऱ्हाड हा एक किल्ला बनलेला आहे आणि दुसरा पुरुष आपल्या पडद्यांतीळ 
बायकोकडे तर पाहात नाहीं ना, ह्या संशयाने प्रत्येक पुरुष पछाडलेळा असतो. 
माझी बायको पडदा पाळीत नाहीं, ह्यामुळें तर आम्ही ज्यास्तच अव्रिश्वासा्ह बनठों 
आहोंत. हे सत्रे पाहिळं, कीं वाटतं, पुन्हा आपण महाराष्ट्रातच जावं. महाराष्ट्रांत 
स्री ही सखी आहे, जीवनाची जोडीदारीण आहे, साथीदारीण आहे. आमच्या 
प्रांतांत ती एक जोखीम आहे. जड-जवाहिराप्रमाणं तिची राखण करीत बसणं खच 
पुरुषाचं काम.” 


बंड करून उठण्याचा संभव ८6७ ७७ 


बिहारला आगरकर हवेत 

ह्या पद्धतीमुळे बिहास्चें अधोग लुळें होऊन पडळें आहे. कोणतेही सामाजिक: 
कार्य अथवा सुधारणा तेथें मूळ धरूं शकत नाहीं. आपल्या गुलामीच्या शंखला 
तोडण्यासाठी बिहारी स्री आंतल्या आंत तडफडत आहे, परंतु तिळा साहाय्य 
करणारा आगरकर किंवा कते तेथें नाहीं, ह्यामुळें ती कांहीं करूं शकत नाहीं. 
राजकीय कायीबरोवर सामाजिक सुधारणा झाल्या नाहींत, तर काय भयंकर 
पारिस्थिति ओढवते, ह्याचें जिवंत उह्ाह्रण म्हणून बिहारकडे बोट दाखवतां येई. 
आपल्याकडे समाजसुधारकांची परंपराच निर्सीण झाली. वेळप्रसंगी राजकारणांतील 
जहाल पंथीयांचाही रोष व उपहास सहन करून त्यांनीं आपलें असिधारात्रत 
चाळू ठेवलें आहे. त्यामुळें आपणांला समाजसुधारणेची किंमत कळत नाहीं. परंतु 
राजेंद्रप्रसाद आणि जयप्रकाश नारायण ह्यांच्यासारखे पट्टीचे राजनीतिधुरंथर लाभले 
असूनही बिहार सामाजिक बाबतींत इतका मागासलेला राहिला आहे, ह्याचें शत्य 
बिहारी पुरुषाच्या मनाला कितपत बोचत हे सांगणें कठीण आहे. परंतु बिहारी खरी 
मात्र ह्यापुटें केव्हांही बंड करून उठण्याचा संभव आहे. फक्त तिळा कोणीतरी 
आधार देणारा हवा. वस्तुतः समाजवादी व कम्युनिस्ट पक्षाच्या लोकांनीं ह्या बाबतींत 
हिंमत धरून पुढें झालें पाहिजे. परंतु सामाजिक प्रश्नांना हात घातल्यास आपणांला 
मतें मिळणार नाहींत, आपल्या राजकीय झेंब्याखाठीं लोक जमणार नाहींत, द्या 
भीतीनें तेही कांहीं करीत नाहींत, इतकेंच नव्हे, तर बहुसंख्य राजकीय कार्यक्ते 
आपल्या स्रियांना पडद्यांतच ठेवतात आणि ह्या बाबतींत त्यांच्याशीं कोणी वादविवाद 
करूं लागला, तर मौन धारण करतात. म्हणून जोपर्यंत राजकीय इभ्रतीची व 
लोकशाही पद्धतीनें मिळणाऱ्या मतांची तमा न बाळगतां तत्त्व म्हणून स्वतःचे सारें 
जीवन ख्र्रियांच्या उन्नतीसाठीं समर्पित करणारे 'आगरकर' बिहारला लाभणार 

नाहींत, तोंपर्यंत बिहारी स्री दास्यांतून सुटेळ अशी आशा वाटत नाहीं. 


७ & ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 6$ 
बिहारची भाषा-समस्या: १ 


४४7४). 8-१: ४:/.४/:-2%8/४६/ 8.8 १ ह हत १ डिनर ककत शक कश. शा /१/ 


डॉ. अमरनाथ झा ह्यांची चिठ्ठी 

“ उदके अदीब ? ( उदू साहित्याचा इतिहास ) ह्या माझ्या पुस्तकाठा सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ डॉक्टर अमरनाथ झा ह्यांची प्रस्तावना मला हवी होती. त्याकरतां बिहारचे 
प्रख्यात कम्युनिस्ट कवि श्री. नागाझुन ह्यांच्यामार्फत मीं प्रयत्न केळा होता आणि 
ल्यांच्यामार्तच मला ती प्रस्तावना मिळाली. त्या प्रस्तावनेसोबत डॉ. झा ह्यांनी 
श्री. नागाजून ह्यांना लिहिलेली मैथिली भाषेतील एका ओळीची चिट्टी होती. 
ती वाचून मला मोठी गंमत वाटली. सदर चिठ्ठी अशी होती: 

तिथि ९-४-५४ इ. 
आशीवीद, 
“ उटूके अदीब क भूमिका पठा रहालहुं अठि । 
अमरनाथ झा 

मैथिली भाषेचें स्वतंत्र अस्तित्व 

भाषाकोविदांचें असें म्हणणं आहे, कीं मेथिळी ही बोली नसून स्वतंत्र भाषा 
आहे. तिचा खडीबोली हिंदीशीं कांहीं संबंध नाहीं. मागधी अपभ्रंश भाषेपासून 
मगही, मैथिली, बंगाली, उडिया आणि असामिया ह्या पांच भाषा निघाल्या. 
त्यांपैकीं फक्त मगही भाषेचा विकास होऊं शकला नाहीं आणि ती लोकगीते व 
बोलमाषा ह्यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली. मेथिलीनें मात्र साहिलिकदृष्टया खुपच 
प्रगति केळी आणि तिच्यांत विय्यापतीसारखा महाकवि निर्मीण झाला. अवधी भाषेंत 
तुल्सीदास, त्रजभाषेत सूरदास, बंगालींत कृत्तिवास, तसा मैथिलींत विद्यापति. 
मिथिला प्रदेशांतील त्राह्मणांनीं व अन्य उच्च वर्गीयांनीं मैथिलीचा स्वीकार करून 


1 


मैथिली राज्याची कटपना 6८3 ७२ 


तिच्या विकासाची खटपट सतत चाळू ठेविली. आज त्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, 
छत्तीसगटी, वगेरे भाषांना हिंदीनें खाऊन टाकळें आहे. परंतु मेथिलीला 
पचवण्याची शक्ति मात्र हिंदींत नाहीं. ह्यावरून तिचें स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होतें. 


विश्वविद्याठयाकडून मान्यता 

मेथिळीचा भूतकाळ कितीही उज्ज्वळ असला, तरी इंग्रजांच्या अमदानींत तिळा 
राजमान्यता मात्र मिळूं शकली नाहीं. त्यासाठीं गेलीं साठ-सत्तर वर्षे मिथिला- 
निवासी झगडत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना सवे प्रथम १९१९ सालीं यश येऊन 
त्या वर्षी कलकत्ता विश्वविद्यालयानें पदव्युत्तर अध्ययनासाठी मैथिली भाषेला 
सान्यता दिली. त्यानंतर काशी विश्वविद्यालयानें व पाटणा विश्वविद्यालयानेही तिला 
मान्यता दिळी; आणि आतां प्राश्रमिक शाळेपासून एम्‌. ए., पीएच्‌. डी. पर्यंत 
मेथिलीच्या द्वारें कोणालाही आपलें शिक्षण पूर्ण करतां येते. 


मैथिली भाषेस राजमान्यता हवी 

परंतु खढ्यानें काम भागण्यासारखे नव्हतें. बिहार सरकारनें राज्यभाषा म्हणून 
हिंदीला मान्यता दिल्यामुळें मैथिली भाषेतून पदवी घेणाऱ्यांना सरकारी नोकरी मिळू 
शकत नाहीं. म्हणजे त्यांचें शिक्षण व्यर्थच होतें. म्हणून हिंदीप्रमाणेंच मैथिीलाही 
राज्यभाषा म्हणून मान्यता मिळावी अशी खटपट सुरू झाली. कांहीं लोकांना ह्यांत 
फुटीरपणाचा वास येऊं लागला आणि लांनी मैथिली स्वतंत्र भाषा नसून एक 
सामान्य बोली आहे व तिनें हिंदीमध्ये विळीन झालें पाहिजे, असा पुकारा करण्यास 
सुरुवात केली. त्यामुळें मेथिली भाषेचे स्वतंत्र अस्तित्वच धोक्यांत आठें आणि 
ती भाषा शिकणाऱ्यांच्या पोटाचा प्रश्न अधिक बिकट झाला. ह्यांतूनच स्वतंत्र 
मैथिली राज्याची कल्पना उदयास आली व हळू-हळू वाढीस लागली. 


दरभेगा महाराजांचा पाठिंबा 

बिहारमधील गंगेच्या उत्तरेकडील भागांत मेथिलीचें आधिपत्य चाळत आलेलें 
आहे. मुजफ्फरपुर, बेगूसराई, मुंगेर ( मोंधीर ), भागलपूर, देवघर, पूर्णिया, सहषी, 
विराटनगर, राजविराज, जनकपूर, बीरगंज, सीतामटी, दरभंगा, वगेरे जिल्ह्यांत 


८० ८६७ बिहारची भापा-समस्या : १ 


आणि शहरांत राहाणारे स्थानिक लोकच नव्हेत, तर बाहेरून येऊन तेथें स्थायिक 
झालेले बंगाली, मारवाडी, सैंधी, वगेरे व्यापारी, बुद्धिजीवी आणि श्रमजीवी लोकही 
शुद्ध, स्वच्छ मैथिली बोलतात. आज बिहारची राज्यसूत्रे ज्यांच्या हातीं आहेत, ते 
लोक स्वतंत्र मैथिली राज्याच्या व मेथिळीला महत्वाचे स्थान देण्याच्या विरुद्ध 
आहेत. ह्यामुळें खानेसुमारीच्या वेळीं मेथिळीभागिकांची नीट शिरगणती होऊं शकली 
नाहीं. परंतु त्यांची संख्या किमान दोन कोटी तरी असावी असें म्हणतात. सर्वात 
प्रथम दरसंगाच्या महाराजांनीं मेथिळीला राजाश्रय दिळा व भैथिळी कवींचा व 
साहियिकांचा उचित गुणगोरव केळा. आजही मेथिली राज्याच्या चळवळीला त्यांचा 
जोराचा पाठिंबा आहे. ह्यामुळें द्या चळवळीविरुद्ध असणारे लोक ह्या चळवळीच्या 
पुरस्करत्यांना दरमंगामहाराजांचे पित्ये किंवा पगारी एजंट संबोधून त्यांची हेयळगी 
करतात. परंतु ह्यांत फारसें तथ्य नाहीं. ह्या आंदोळनाला चाळना जरी दरभंगा 
महाराजांनीं दिळेली असली, तरी आतां जनतेने व मुख्यतः सध्यमवर्गीयांनींच त्याला 
उचळून धरळें आहे आणि त्यांच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न त्याच्याशीं निगडित 
असल्यामुळें त्यांना हा मुद्दा अतयंत जिव्हाळ्याचा वाटत आहे. 


हिंदी भाषा शिकण्यांतील अडचण 

बंगाली भाषेप्रमाणेंच मेथिळी भाषेतही पुढ्धिंग, खरीलिंग आणि एककचन, 
अनेकवचन ह्यांची भोनंगड जवळ-जवळ नाहींच ; ह्यामुळे मेथिलीभाषिकांना 
बंगाल्यांप्रमाणंच हिंदी भाषा शिकणें अवघड जातें. शाळा-केलेजांतून दहा-वारा 
वर्षे हिंदीची घोकंपट्टी केल्यानंतरही मिथिलांवासीयांना शुद्ध हिंदी बोलतां अथवा 
लिहितां येत नाहीं. लिंग, वचन, व्रिभक्ति, वगैरे. बाबतींत पदोपदी मैथिली 
भाषा त्यांच्या तोंडून अथवा लेखणीतून बाहेर पडते; आणि मग * बिहारी 
लोक बुद आहेत, त्यांना शुद्ध भाषाही बोलतां येत नाहीं, * अशी हेयळणी 
हिंदीवाळे करतात. ह्या हेटाळणीपासून बचाव करण्याचा एकच मार्ग आज 
त्यांना दिसत आहे. तो म्हणजे इतरंभाषिकांप्रमाणें हिंदीला संघभाषा म्हणून 
मान्यता द्यायची आणि आपल्या घरीं मेथिलीला राज्यभाषेचें प्रमुखपद मिळवून 
द्यायचे. 


विरोधाला किंमत नाही ॥ ८१ 


मेथिटीबाबत तीन विचारप्रवाह 

मैशरिळ राज्याच्या बाबतींत बिहारमध्ये मुख्यतः तीन विचारप्रवाह आढळतात. 
एक असा, कौ मैथिली हिंदीच्या इतर (व्रज, अवधी, राजस्तानी, वेगेरे) . 
बोलींप्रमाणें एक बोळी भाषा असून तिनें आपलें स्वतंत्र साहित्यिक अस्तित्व कायम 
न ठेवतां हिंदीरूपी सागरांत विलीन होऊन जावें आणि पंजाब्रपासून बंगालपर्यंत 
एकच खंडी बोली हिंदी सिंहासनारूढ व्हावी. “ एक राष्ट्र, एक भाषा” ह्या 
उद्घोषाला अतुरूप असाच हा विचारप्रवाह आहे. ह्या विचाराला पाठिंबा 
देणाऱ्यांमध्ये उत्तर प्रदेशांतील साहित्यिक प्रमुख आहेत. बिहारमध्येंही श्रीरामदृक्ष 
बेनीपुरी, श्री. दिनकर, वगैरे जे साहित्यिक व कवि हिंदी भाषेमध्ये यशस्वी ठरले 
आहेत, ते ह्याच मताचे आहेत. ज्या साहित्यिकांना हिंदीने कीर्ति व पेसा 
मिळवून दिला, त्यांनीं आपल्या मातृभाषेचा पक्ष सोडून राजभाषेचा पक्ष धरला 
तर त्यांत आश्रम वाटण्याचे कारण नाहीं. त्याचप्रमाणें मेथिलीचें स्वतंत्र राज्य 
बनण्यामुळें ज्यांच्या राजकीय सत्तेला “ खो ? बसण्याची भीति आहे, असे पुढारी व 
सध्याचे राज्यकते ह्यांचाही मेथिलराज्याला विरोध आहे. मेथिलीचें राज्य झाल्यास 
त्यांत मौथेल ब्राह्मणांना अचानक महत्त्व मिळून जाईल आणि मग तेथें भूमिहार 
व रजपूत ह्यांचें प्राबल्य उरणार नाही, अशी कांहीं लोकांना भीति वाटते. म्हणून 
ही चळवळ ब्राह्मणांची आहे, जनतेला तिच्याशी कांहीं कर्तव्य नाहीं, अशी ओरड 
इतरांनीं करण्यास पुरुवात केली आहे. परंतु ठोकशाही काळांत एक-दोन टक्के 
असणाऱ्या ब्राह्मणांचें राज्य ह्या देशांत कोठेंही प्रस्थापित होऊं शकेळ अशी कल्पना 
करणेंच भमोत्पादक होय. ह्या बाबतींत मैथिल राज्याच्या पुरस्कर्त्यांचे म्हणणें असें, 
कीं आज मैथिल राज्य होणार नाहीं ह्या कल्पनेनं भूमिहार पुढारी त्याला विरोध 
करीत आहेत. परतु उद्यां ती कल्पना मूर्त स्वरूपांत येण्याचा संभव निर्माण होतांच 
हेच पुढारी एका रात्रीत आपली पगडी फिरवून आम्हीही मेथिलीमाषीच आहोंत 
असें म्हणूं लागतील. म्हणून त्यांच्या विरोधाला कांहीं किंमत नाहीं. 

ह्याच्या उळट दुसरा विचारप्रवाह कट्टर मैथिलीवा्यांचा आहे. डॉक्टर श्री 
जयकांत मिश्र, डॉक्टर श्री लक्ष्मण झा, डॉक्टर श्री सुभद्र झा, महामहोपाध्याय 


८२ ॥ बिहारची भाषा-समस्या $ १ 


डॉक्टर श्री उमेश मिश्र, वगेरे बडी बडी विद्वान्‌ मंडळी ह्या पक्षांत 
आहेत. मेथिली भाषा बोलणारांचें स्वतंत्र राञ्य ताबडतोब व अवस्यमेव बनलें 
पाहिजे, अशी त्यांची मागणी अतून त्या दृष्टीने त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. 
ह्या लोकांमध्यें हिंदीचा हेष इतक्या पराकोटीला गेला आहे, कीं आपण त्याची 
कल्पनाही करूं शकत नाहीं. हिंदी राक्षसीण अतून ती मेथिलीचें नरडें दाबीत 
आहे, असें ते उघड बोलत असतात आणि एका मेथिलनिवासीयानें दुसऱ्याशी 
बोलतांना हिंदाचा वापर मुळींच करतां कामा नये, असा त्याचा कटाक्ष असतो. 
हिंदीच्या साम्राज्यवादी आक्रमणापातून मोथिळीला वांचवा असा पुकारा ते करीत 
असतात. दक्षिण भारतामध्येंच हिंदीचा हेष भयंकर प्रमाणांत आहे असें आपण 
समजतो, परंतु बिहारमधील लोकांचा हिंदीद्वेष पाहून मी तर थक्कच झालों. 
हा द्वेष कमी करण्याचे प्रयत्न लव्रकर न झाल्यास त्याचे दुष्पारिगाम घडून 
आल्याशिवाय राहाणार नाहींत. 

तिसरा विचारप्रवाह ह्या दोहोंच्या मधीळ आहे. आपल्याकडील भाषावार 
प्रांतरचनच्या पुरस्कत्यांची जी भूमिका आहे, तशीच जवळजवळ ह्या पक्षाच्या 
लोकांची आहे. आंतरप्रादेशरिक भाषा म्हणून ते हिंदीला मान्यता देतात आगि 
सर्व सुशिक्षितांना हिंदी भाषा आली पाहिजे, ही गोष्ट ते कवूळ करतात. परंतु 
मोथेळी सामान्य बोली नसून पूर्णपणें विकाथेत भाषा आहे ब तिचें आधिपत्य 
मेथिळ प्रदेशावर राहिलें पाहिजे, ह्या मुद्दयावर त्यांचा विशेष भर आहे. त्यासाठीच 
स्वतंत्र मैथिळ राज्याची त्यांना आवस्यकता भासते, परंतु मुंबई अथवा मध्यप्रदेश 
ह्या बहुभाषी राज्यांप्रमाणे बिहारमध्ये मैथिलीला आपल्या विकासाची हिंदीइतरकीच 
समान संधि देण्यांत आली व राज्यकारभारांत तिला म्मानाचें स्थान दिलें गेलें, 
तर स्वतंत्र मैथिळ राज्याचा आग्रह धरूं नये, असें त्यांचें म्हणणे आहे. बिहारचे 
लोकप्रिय ठोककवि श्री नागाझुंन, डॉ. अमरनाथ झा, विद्यापीठांतीळ अनेक 
प्राध्यापक, वगेरे साहित्यप्रेमी विद्वान्‌ ह्या मताचे आहेत. डॉक्टर ज्ञा सरकारी 
येत्रणेंत अडकलेले असल्यामुळें ते ह्या बाबतींत जाहीरपणे कांहीं बोडूं शकत नाहींत. 
परंतु कोणत्याही परिस्थतींत मैथिलीचा विकास कुंठित होतां कामा नये, तिचें 


मतभेद चव्हाख्यावर ॥.&/& ८३ 


स्वतंत्र अस्तित्त कायम राहिळें पाहिजे व तिच्या साहित्याची भरभराट झाली 
पाहिजे, ह्याविषयी त्यांना तिळमात्रही संशय नाहीं. ह्या पक्षाचें म्हणणें अत्यंत 
सयाक्तेक आहे, परंतु साम्राज्यवादाची धुंदी चदलेले हिंदीवाळे हें म्हणणें ऐकण्याच्या 
मनःस्थितींत सध्या नाहींत असं दिसतें. ह्या भाषेच्या प्रश्नांवर कम्युनिस्ट 
विचारवंतांतही किती मतभेद आहे, हो गोष्ट पाहाण्यासारखी आहे. डॉ. रामाविलास 
शमा, श्री. नरेंद्र शर्मा, वगेरे कम्युनिस्ट विचारक मेथिलीचें अस्तित्व नाकारून सर्द 
उत्तरापधाची भाषा हिंद!च झाली पाहिजे असें आग्रहाने प्रातिपादितात, तर 
श्री. नागाझुनांसारखे कम्युनिस्ट स्टालिनचा हवाला देऊन, मैथिली ही. जनतेची 
भाषा आहे व म्हणून तिच्याद्वारं राज्यकारभार चालविण्याचा जनतेला हक्क आहे असें 
ठणठणीतपणें बजावतात. इतकेंच नव्हे, तर एकाच पक्षांत काम करणाऱ्या विद्वानांनी 
आपले मतभेद जाहीरपणें चव्हाट्यावरही मांडळे आहेत. 
मेथिलीचें साहित्य हिंदीपेक्षां सरस | 
इकडे हा वादविवाद चालू असतां तिकडे मेथिल साहिसिकांनीं मात्र आपलें 
कतेब्य चोख बजावळें आहे. मैथिली भाषेंत नियतकालिके व पुस्तकें प्रकाशित 
काण्याचा सपाटा त्यांनी चालविला आहे आणि आश्चयीची गोष्ट अशी, कीं 
प्रा. हरिमोहन झा ह्यांच्यासारख्या विनोदी लेखकाच्या एकेका पुस्तकाच्या सहासहा 
आवृत्त्या निघाल्या आहेत. श्री. नागार्जुन ह्यांची १९५२ सालीं हिंदीमध्ये 
सवेश्रेष्ठ ठरलेली कादंबरी “बलचनमा ? ही प्रथम मैथिली भाषेतच लिहिली होती. 
पी. ई. एन्‌. संस्थेच्या मुखपत्रांत भारतांतील ज्या भाषांच्या साहित्याविषयी माहिती 
येते, त्यांत मैथिली हीही एक आहे, हें आपणांपेकीं अनेकांना माहीत असेलच. 
अशा प्रकारें ह्या भाषेंतील लेखकांनी तिच्यांत विपुळ साहित्य निर्माण करून तिला 
समृद्ध कण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालविला आहे. त्या साहित्याचे तुलनात्मक 
अध्ययन कणाऱ्यांचें असें म्हणणे आहे, कीं मेथिलीचें साहित्य बंगालीपेक्षां मुळीच 
कप्ती प्रतीचे नाहीं आणि हिंदीपेक्षां तर तें कांकणभर अधिकच सरस आहे. 
मौथिळी कथ्नां व कादेबऱ्यांचीं भाषांतरे हिंदीमध्ये अत्यंत आवडीने वाचला 
जातात ह्यावरूनही हीच गोष्ट सिद्ध होत नाहीं काय? 


८४ ॥ विहारचो भाषा-समस्या : १ 


स्वतंत्र प्रांताची आर्थिक बाजू 


ह्या प्रश्नाला एक आर्थिक बाजूही आहे. गंगा नदीनें बिहारला दोन भागांत 
ब्रिमागर्ळे आहे. दक्षिण बिहार आणि उत्तर बिहार. दक्षिण बिहारांत लोखंड, 
कोळसा, वगेरे खनिज पदार्थ असल्यामुळें तो औद्योगेक दृष्टया पुढारलेला व संपन्न 
आहे. ही गंगा नदी ह्या ठिकाणीं इतकी रुंद झाली आहे, कीं तिच्यावर पूल 
बांधणें आतांपर्यंत जवळ जवळ अशक्य समजण्यांत येत होतें. शिवाय अधूनमधून 
ती आपला प्रत्राह बदळत असते. ह्यामुळे बांधळेला पूळ वाया जाण्याची 
शक्‍यताही येथें असते. ह्या सत्ते कारणांमुळे आतांपर्यंत गंगेवर पूळ बांधण्यांत 
आलेला नाहीं. उत्तर-दक्षिण बिहारमधील दळणवळण जहाजांतून चालतें. परंतु 
त्यामुळें खनिज पदार्थांची वाहमूक फार महाग पडते. त्यामुळें उत्तर बिहार सदेव 
मागासलेला राहिळेळा आहे. आमचें राज्य झाल्यास आम्ही गंगेवर पूल बांधू 
आगि दक्षिण बिहारप्रमाणेंच आम्हीही ओोगिक दृष्टया भरभराटीस येऊं अशी 
आशा मैथिलीच्या लोकांना वाटते. अर्थात्‌ बहुतेक ठिकाणीं भाषावार प्रांत 
मागणाऱ्यांसमोर आपल्या भागाची आर्थिक उन्नति हा मुद्दा असतोच, त्याम्रमाणें 
ता येग्रेंही आहे. म्हणून बिहार सरकारनें गंगेवर पूळ बांधून उत्तर बिहारची कोंडी 
फोडून टाकली आणि मसेथिली भाषेंतही राज्यकारभार चालविण्याची सवलत देऊन 
त्या भाषेंगून शिक्षण घेणाऱ्यांना इतरांप्रमाणे नोकऱ्या देण्यास सुरुवात केळी तर 
ह्या प्रश्नाची उग्रता कमी होईल आणि चळवळींतीलळ कटता नाहींशी होईल 
असें वाटतें. आतां गंगेवर पूळ बांधण्याचे काम बिहार सरकारनें हातीं घेतळें आहे 
असं कळतें. त्या पुलाला अनेक कोटि रुपये खच येईल असें म्हणतात. तो पुरा 
होण्यास पांच-सहा वषें तरी लागतील. तोंपर्यंत भाषावार प्रांतस्चनेच्या बाबतींत 
भारतानें कांहीतरी निश्चित थोरण ठरविलेळें असेळ आणि त्या धोरणाला अतुसरून 
भेथिलीचाही प्रश्न हातावेगळा करण्यांत येईळ, अशी आश्या आपण कह या 
ता. क. आतां हा पूळ बांधून झाला आहे. मोथेलीच्या वेगळ्या राज्याचा 
आग्रह मंद पडला आहे. साहित्य अकादेमीनें भेथिळीला मान्यता देऊन 
१९६८ साठीं श्री नागाजुन ह्यांच्या ' पत्रहीन नग्नगाछ” ह्या 
काव्यसंप्रहाळा पारितोषिक देऊन मैथिलीचा गोर केला आहे. 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ 
बिहारची भाषासमस्या : २ 


सर्वोदयवाद्यांतील भाषिक वाढ 


गतवर्षी बिहारमधील चांडिळ गांवीं सर्वोदय समाजाचें पांचवें वार्षिक 
अधिवेशन भरलें होतें. तेथें एक चमत्कारिक प्रसंग अनपेक्षितपणे घडून आला. 
त्यावरून सर्वोदयवादी व्याक्तेही किती असहिप्णु अतूं शकतात, ह्याची क्पना 
जशी आली, त्याचप्रमाणे बिहारचा भाषिकवाद किती कठीण आहे व दिवसेंदिवस 
तो किती उग्र होत आहे, ह्याचीही कल्पना आली. 


चांडिल गांव बिहार-बंगालच्या सीमाप्रंदेशयावरील मानभूम जिल्ह्यांतील असून, 
तेथीळ भाषा कोणती, ह्याबद्दल अनेक वर्षे वाद चाळू आहे. त्या जिल्हयाची भाषा 
बंगाली आहे, म्हणून तो बंगालला जोडावा, अशी वंगाठीभाषिकांची इच्छा आहे, 
पण तेथील बंगाली लोक उपरे अतून, तो खरोखरच बिहारचा भाग आहे, असा 
बिहारी लोकांचा दावा आहे. त्यामुळें आपल्याकडोळ बेळगांव शहराप्रमाणें ह्या 
भागांत नेहमीं तंटेबखेडे चाळू असतात. मानभूम जिल्ह्यांतून बिहारच्या कायदे- 
मंडळांत निवडून गेलेल्या एका सभासदाने बंगाठींत भाषण करण्यास सुरुवात 
केली असतां असेब्लीच्या स्पीकरनें त्याला हरकत घेतली आणि म्हणून त्या 
सभासदाने असेंब्लींतून सभात्याग केला. 


चांडिल संमेलनाच्या वेळी “ मानभूम लोकसेवक संघ ह्या संस्थेच्या सभासदांनी 
मोठा धुमाकूळ उडवून दिला होता. चांडिल गांव बंगाळचें असल्यामुळें तेथील 
सर्वे पाट्या नागरी ( हिंदी ) लिपीत न लिहितां बंगाली लिपींत लिहिल्या पाहिजेत, 
असा त्यांचा आग्रह होता, परंतु संमल्नासाठीं अखिल भारतांतून लोक येणार 
असल्यामुळें त्यांना बंगाहीऐवजीं नागरी लिपीच अधिक समजूं शकेल, म्हणून तेथें 


८६ ॥ऐ बिहारची भाषा-समय्या : २ 


नागरी लिपीचा उपयोग करण्यांत आला. त्याबरोबर तेथीळ “ सानभूम लोकसेवक 
संघा च्या लोकांचें पित्त खवळले. त्यांनीं संभेळनाशीं संपूर्ण असहकाय केलें. 
८० ५०) _* (3 (य थति टः 
पाक ॥हदूपक्षाहा वाइट [र 
लक्षांत ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे द्या संस्थेचे सभासद पक्के राष्ट्रीय वृत्तीचे, एवढेंच 
व्हे, तर सर्वोदयवादी व एके काळीं विधायक का[यांत आघाडीवर असलेले अहित 
परंतु भाषेचा प्रश्न उपस्थित हातांच त्यांचा सारासार विवेक नष्ट झाला आणि त्यांचे 
पुढारी प्रसिद्ध विधायक कार्यकर्ते श्री. अतुल घोष ह्यांचे चिरजीव श्री. अरुणचंद्र 
घोष भर संमेळनांत म्हणाले, “ ह्या बिहारी लोकांच्या तडाख्यांत आम्ही इतके 
कांहीं अडकलो आहोंत, कीं जणूं दुसऱ्या पाकेस्तानांत आहोंत असें आम्हांला 
वाटते. किंबहुना पाकिस्तानांतील हिंदुपेक्षांही आमची स्थिति वाईट आहे. कारण 
आमच्यावर्राळ अन्यायाकडे कोणाचें लक्षही जात नाहीं. आमची सवे बाजूंनी 
गळचेपी चालली आहे आणि आसची भाषा कशी नामशेष करतां येईल, ह्याचाच 
विचार हे बिहारी लोक करीत आहेत. ” त्यांच्या ह्या सरबत्तीनें खवळून 
जाऊन संमेलनांत बसलेल्या हिंदीवाल्यांनीं आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली, 
आणि सवोंदयवाद्यांच्या ससेला निवडणुकीच्या वेळच्या दंगली सभेचें स्वरूप प्राप्त 
झालें. 


सरहद्दीवर दररोज प्रचार सभा 


गतवर्षीच्या त्या घटनेचं चित्र डोळ्यांसमोर ठेवूनच मी ह्या प्रश्नाविषयी यंदा 
माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. खानेसुमारींच्या आंकड्यांच्या आधारें कांही 
निणेय घेतां येईल कीं काय, ह्याचा विचार चाळू असतां असें आढळून आलें, कीं 
ह्या बाबतींत खानेसुमारी करणाऱ्यांनी जितका तटस्थपणा राखायला हवा, तितका न 
राखल्यामुळें त्यावरून कांहीं अनुमान काटणें धोक्याचे ठरेळ. बंगाली लोकांचे 
म्हणणं असे, कीं हा भाग आमचाच असल्यापुळें येथें खानेसुमारीचा प्रश्न 
काटण्याचें कारण नाहीं. बिहारी लोकांचें म्हणणं असें, कीं एके काळीं हा भाग 


कड... 


र्ट 


जळजळीत शब्दांत ठराव श॑ ८७ 


बंगालला जोड्लेला असल्यामुळें व सबंध बिहारभर वेगाली बावृंची सत्ता चाळू 
राहिल्यामुळे मानभूम जिल्ह्यांत कृत्रिमपणे बंगाठी भाषेचा प्रचार करण्यांत आला 
आहे. तेथील जनतेची इच्छा हिंदी शिकण्याचीच आहे, परतु त्यांच्यावर जबरदस्तीनं 
बंगाठी शाळा लाढण्यांत आल्या आहेत. त्या आतां बंद करण्याचा सपाटा 
बिहार सरकारनें सुरू केल्यामुळें बंगान्यांनीं ओरड करण्यास सुरुवात केठी आहे. वस्तुतः 
ह्या भागांत आदिवासी संथाळांची संख्या जास्त आहे आणि त्यांची भाषा हिदीही 
नाहीं अथवा बंगालीही नाहीं, परंतु त्यांना कोण विचारता ६ मानभूम जिल्ह्यांत 
खनिज संपत्ति भरपूर आहे. ( टाटानगर ह्याच जिल्ह्यांत आहे.) लोखंड व दगडी 
कोळसा ह्यांचे हें आगर आहे. ह्यामुळें हा भाग आपल्या ताब्यांत असावा असें 
बिहारी व बंगाली लोकांना वाट्ते. त्यांतूनच ही भाषिक चळवळ निर्माण झाली 
आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. दोन स्वतंत्र राष्ट्रांनीं सरहदासाठीं झगडावे 
इतक्या प्रखर स्वरूपाचे झगडे ह्या दोन प्रदेशांत चाडू आहेत. सरहद्दावरील 
भागांत रोज ठिकठिकाणीं सभा होतात आणि अमूक भाग बंगालला अथवा 
बिहारला जोडावा, ह्या अर्थाचे ठराव जळजळीत शब्दांत पास करण्यांत येतात. 


हिंदी माध्यमाबाबत चळवळ 


मानभूम जिल्ह्यांतील हायस्कुलांतून शिक्षणाचें माध्यम हिंदी ठेवण्याचा आदेश 
बिहार सरकारने दिला आहे व तेथें हळू हळू हिंदीचे प्रस्थ वादाविण्याची खटपट 
चाळू आहे. त्याच्या निबेधा्थ तेथें सध्या एक मोठें आंदोलन चाळू अहून एके 
काळीं जिल्हा कॉग्रेसचे अतुक्रमे अध्यक्ष व मंत्री असलेले श्री. अतुल घोष व 
श्री. विभूति दासयुप्ता आणि श्रीमती लावण्य प्रमादेवी व लोकस्तेचे सदस्य 
श्री. भर्जहरि माहातो ह्यांना त्या चळवळीपार्यी शिक्षा झाल्या आहेत. माहातो 
ह्यांना तर हातकड्या घाळून व कंबरेला दोरखडें बांधून कोटात नेण्यांत आलें 
होते. बिहार सरकारच्या ह्या अमाठुष वर्तणुकीबद्दळ बंगाल प्रादेशिक कॉँग्रेस 
कमिटीचे अध्यक्ष श्री. अतुळ घोष ह्यांनी कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीपुढें निषेध 
व्यक्त केला, परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. 


८८ ॥ बिहारची भाषा-ससस्या : २ 


हिंदी साम्राज्याशी मुकाबला करा 

ह्या सर्व परिस्थतीला उद्देशून * प्रवासी? ह्या सुप्रसिद्ध बंगाली मासिकाने 
आपल्या एप्रिळ, १९५४ च्या अंकांत कांहीं संपादकीय टिप्पण्या लिहिल्या आहेत. 
सदर “ प्रवासी * मासिक “मॉडन रिव्यू “चें बंगाली भावंड अतून के. रामानंद 
चद्लोपाथ्याय द्यांनींच तें सुरू केलेलं होतें व त्यांचे चिरंजीव सध्या त्याचे संपादक 
आहेत. सबंध वंगालमध्यें द्या मासिकाला फार मान व महत्तत्र देण्यांत येतें. 
त्या दृष्टीनें हीं संपादकीय स्फुट महत्त्वाची आहेत. त्यांपैकी एका स्फुटांत संपादक 
श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय लिहितात : 

“बंगाठी भाषा भारतांतील इतर सवे भाषांपेक्षां साहित्य व लालित्य ह्या 
बाबतींत अधिक समृद्ध आहे. आज बंगालीला वाईट दिवस आले आहेत. ह्यामुळें 
इतर क्षेत्रांम्रमाणें बंगाली भाषाही दारिद्य आणि अवहेलना ह्यांच्या तडाख्यांत 
सापडली आहे. आपण वेळीच सावघ झालो नाहीं तर आपला हा महामोल्यवान्‌ 
ठेवाही आपण गमावून बतूं. मानभूम जिल्ह्यांत बंगाली लोकांवर जे अत्याचार 
चाळू आहेत त्यांनीं जर आमचीं मनें विचालित होत नसतील तर बंगाली लोक 
“माणसें? ह्या संज्ञेस पात्र होण्यास लायक नाहींत असेंच म्हणावें लागेल. 

मानभूम जिल्ह्यांत बंगाली भाषा आणि बंगाली संस्कृति ह्यांच्या रक्षणासाठी 
जे लोक सत्याग्रह करीत आहेत, त्यांच्याबद्दल प्रत्येक बंगाली व्यक्तीच्या मनांत 
श्रद्धा आहे. आमच्यामध्ये कांहीं स्व्राभिमान असेल, रक्ताची ओढ असेळ आणि 
बंगाही जातीच्या (राष्ट्राच्या) भवितव्याविषयीं थोडीही जाणीव असेल तर द्याच 
क्षणीं हिंदी साम्राज्याचा मुकाबला करण्यासाठीं आपण कंब्रर कसून सक्रीय पुढें 
झालें पाहिजे. ? 


आदिवासी लोकांत बंगाल्यांचें कार्य 

मानभूम जिल्ह्यांत बंगाली भाषेची व भाषिकांची भयंकर गळचेपी चालली आहे. 
ह्या बाबतींत सवे बंगाली लोकांचें एकमत आहे. त्यासाठीं बंगालमधील कॉँग्रेस 
संघटना आणि कॉंग्रेस सरकार वेगवेगळ्या मार्गीनीं धडपड करीत आहेत. बिहारी 


भाषिक कटकटी मोठ्या प्रमाणांत ॥.. ८९ 


लोक मात्र बंगाल्यांचे हे नसते उपद्रव आहेत, असें म्हणून त्यांच्या चळवळी 
दडपून टाकीत आहेत. तेथील आदिवासी संथाळ लोकांमध्यें बंगाठी लोकच 
मुख्यतः कार्य करीत आहेत. ह्यामुळें पुढेंमागं आदिवासींचा पाठिंबा बंगाली 
लोकांनाच मिळण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय बंगाली लोक अत्यंत चिकाटीचे 
व जिद्दी असल्यामुळें बिहारला सहजासहजी मानभूम पचू देणार नाहीत असं 
दिसतें. 
बंगाठी जिल्ह्यावर बिहारचा हक्क 

बंगाठी लोकांनीं मानभूम जिल्ह्यावर हल्ला चढवितांच बिहारी लोकांनीं दुसऱ्या 
बाजूनें वंगालव्ररच प्रतिहृह्ठा चढविण्यास ुरुतात केळी आहे. दार्जेटिंग व 
जलपैगुरी जिल्हे हिंदी भाषी अतून ते अन्यायानें बंगालमध्ये सामील करण्यांत 
आले आहेत अशी त्यांची तक्रार आहे. ह्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठीं 
बिहारी लोकांना आवाहन करण्यांत येत आहे. विशेषतः प्रादेशिक फेरस्चनेचा 
विचार करण्यासाठीं कमिशनची नेमणूक झाल्यापासून ह्या प्रचाराला जोर चदला 
आहे. सरहद्दीकरीळ गांवांतून जाहीर सभा भरविण्यांत येऊन हा भाग पुन्हा 
बिहारला जोडावा अशी मागणी करण्यांत येत आहे. द्या सभांचीं वर्णनें देणारी 
लांबळचक बातमीपत्रे सध्या बिहारी वतमानपत्रांतून प्रासिद्ध होत आहेत. तसेंच 
ओरिसामध्येंही बिहारचा कांहीं भाग गेला आहे, तो परत मिळावा ह्यासाठी 
घडपड सुरू आहे. अशा प्रकोरें बंगाल, विहार व ओरिसा ह्या तीनही प्रांतांच्या 
सरहद्दीवर भाषिक कटकटी फार मोठबा प्रमाणांत सुरू झाल्या आहेत. 


॥॥॥ 


भा रताच्या भावनात्मक ऐक्याला 

हातभार लावावा हा हे 

भ्रमण-लेख लिहिण्यामागींळ एक हेतु. 

आपण सारा भारत 

एक असल्याचें बोलतों खरे, 

परंतु ह्या भारतांतील विभिन्न प्रदेश 

व तेथील रहिवासी ह्यांच्याविषयीं . 
आपल्याला किती थोडी माहिती असते ? 

ही माहिती नसेळ, तर आपण 

आपल्या देशबांधवांवर प्रेम तरी कसें करणार ? 
अशी माहिती आपल्या वाचकांना 

मिळवून द्यावी, ह्या हेतूनें मीं देशभर "क 
हिंडतांना जे निरीक्षण केलें, 

त्याचें चित्र ह्या श्रमण-लेखांतून दिसेल. 


ह भ्र च्या वाचनानें भारताची. 
व भारतीय लोकसमूहांची 

थोडीबहुत भोळख व्हावी आणि 

भारतांतील महत्त्वाची स्थळें व 

लोकांच्या रीतीभाती ह्यांसंबंघींची 

ही माहिती हातोहात मिळावी 

हा ह्या * भ्रमणा ? चा प्रमुख हेतु. .. 


